या अंकात- 


डॉ. सुमंत मुरंजन 
'खोत्वाचे देवताकरण 
तकंतीथ लक्ष्मणज्ञास्त्री जोशी 
आधुनिकांची रसचचा 
सो. सुमति श्री. मोडक 

: राजतरॅगिणीतील हिंदू राजवटी ? उत्थान आणि पतन 
डॉ. र. भा. पाटणकर 
क्रोचेच सोंदर्येश्ाह्ल : ६! 
डॉ. अच्युत नारायण देशपांडे 
अरिस्टोटल । १ $ 

एक संशोधक 

क्रम्रेदातील स्वगत 

श्री. गो. मा. पवार 


पुस्तक-परामशे - दे बेथ 
[ श्री. ना. पेंडसे यांची नवी कादंबरी “ आक्टोपस ” ] व 
अक अकरावा 
ऑगस्ट ७२ 
रू. ९१-२५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


| अनुक्रमणिका | 


अ णक गा 


“करडगघरचिखजचज, । ७ 
र ह *7 ० 
व (३५ ल्या ७१4 क -' [- है 


प शा 


क्क न्य ् ह ह 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा 
विभागांवर असणार नाही. 


विचास्सरीचे, . 
"“रढडटप्ण 
हि. ४ रळवअय 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


| अनुक्रमणिका | मराठीच स: महार 
ज्य मरा का 


प्राज्षपाठशाळासमडळ वाइड, याच मासक 


३ 
वप १ 
लत. ऑगस्ट 
पंचचविसावे 
अंक अकरावा १९७२ 


( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळ 
या. व. स. बडकर-या. गावधेत पारीख, प्रा. मे. पु. रेगे का. संपादक 


एक संशोधक 


ति २ 
वाषक रु, १२ अकास रु. १.२५ 
स्कि श्री. म. शां. खाठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई 
भर्थ छापून प्रा, वि. म. बडकर बांनी प्राजपाठलाळामंडळ वाइ 
यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता : 
१ संपादळीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत * मासिक. 
प्राध्यापकांचे निवासस्थान 
कीर्ति कॉलेज, दादर-मुंबई २८ 


ह 


२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ? मासिक, 
९€/० दी प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि> सातारा ) 
३ थौकशी : श्री. बा. वि, कोनकर 
१८८ एफ्‌, भीमराबवाडी, मुंबई २ फोन नं. ३५४८५४ 


| अनुक्रमणिका | अना 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


*“व्या>- “२283. « “42 ले > 
पस्त त्त्य व्यक्त पधा पप्या तापक यत्ता व्यळ्>> 


टी १ 
ष्ट र 
री; न का (0111111105 ]"'0ता रौ 

डा | 


व्यक 


र 


(७-३ 
> 


. १, 


“1४९ य (उद €507 /8य/7€४"फ 


९८.४), 


-५--४--->- 


१011४७. 19112 


७७-4१) 


२० “४-.-.->»>. 


(टचा 1२090 


००७ व्यय "ध्या न्न 
शुष्क नऱ्ञ ५7) २८-३५ 


४ अ3 (9197 13 /9 १” य. शर 

1 डं /- 8." र्ण 

षा; ह 

षी प, 

09-22. >” या. 2 नह य न्य ० फे 
णाणान्यल् 


छि 
री 


व्याप णळ / यप याण» न्या <. क 
> राण्या चाप <ाजञ/-र न के ८ भक». 


कव्यय्काचऊ> (7: 
५-०>*>(घ 
शद 0 


> 


कया “1011100115 [पाठ] 


(,/0/72-1९-1(7२(॥चीत) 


(०1२५ 


पय 
८०1. > 
*००५०-.८- >>> “०४८०---०. 


री 


ब्र 


५(..> 


रात. य. "> 
"व्या >> याळ 


>> 
>>) 
3 


९८४१, 


-2*%. या 
$$ स्ट 
९.3), 


"याज र्‍या 


त 

53 9/5. प्रातपजानचा ९५2 र 

/ त19/8॥ ( ७/०५( ) क 
| 13(99॥13.% ७” (३3 इ, र 
र $$) 
आक हा यक 72... 4, बीर 2-2 4202. 222. याय 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे $ 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. सुमंत मुरंजन 


स्त्रीत्वाचे देवताकरण 


दुगोवतार व तंत्रावतार 


इ. स. ३००-४०० च्या सुसारास प्रथम ठण व नंतर इतर परदेकीय व देशीय 
टोळ्यांनी उचल खाल्ल्यावर दोनचार शतके भारताचे राष्ट्रोय जीवन विस्कळित व 
भयावह झाले. जंनानी व वोद्धानी पुहत्येस जाळा घातला: परंतु आता मानवहत्येच्या 
पर्वास प्रारंभ झाला. सापडतील त्या रानटी वा अर्धरानरी जमाती व आढळतील ते 
सुसंस्कृत बा असंस्कृत आचारविचार यास सनातन पुरोहितानी वेष्णव व विशेषतः 
शेव छत्राखाली जो नवा पोराणिक समाज उत्पन्न करण्याचा सायास प्रारंसलेला 
होता त्यातच स्थान मिळणे शक्‍य होते. या सर्व पातळीवरच्या सासाजिक जीवनाचा 
दृग्गोचर प्रत्यय म्हणजे दुर्गा देवीचा अवतार होय. 

दुर्गादेवीचा उगम 

शादतांची व श्ावतपुराणातील दुर्गा ही वेदिक अंबिव्हा नव्हे. अंबिळा ही 
आर्थांदी देवता आहे व तिला यज्ञात भाग दिलेला आहे. बयुवेदात व वाजसनेयी 
संहितेत अम्विका कधी रुद्राची बहोण तर कधी रुदाची आई वनते. वसयसीच्या 
प्रख्यात संवादात दिसते त्याप्रलाणे रुद्राची बहीण व पत्नी ही दोन्ही नाती त्या 
कालात शवय होतो. ज्ञावतपंथाची देवी व वेदातील पृथ्वीदेवता समाज भासल्या 
तरी देवीचे मूळ अवेदिकच आहे हे सत्य आहे. 

इ. स. पू. १५०० पुर्वी ग्रीक लोकात व इ. स. ४२३-४२४ च्या गांधार 
शिलालेखात नमूद केल्याप्रमाणे कित्येक इतस्तत; पसरलेल्या भातप्रधान जनातीत 
समातृदेवतांचा चांगलाच सुकाळ दिसतो. डागास्तानातून आलेल्या हकळलोकानी 
आपल्याबरोबर त्यांच्या डाकिनी आणल्या. बाविलोनपासून तो दक्षिण भारत उतवधा 
विस्तृत प्रदेशात सिहाख्ढ व पर्वतवालिनी ओसा या देवतेची पुजा प्रचलित होती. 
तेतिरीय ब केन या उपनिपदःतील रंड्राची पत्नी उसा व हो ओला ह्या बोडींचाही 
दुर्गादेवीझ्षी काही संबंध नाहो. दुर्गादेवोचा जन्म सेर पर्वत म्हणजे पामिर डोंगरा- 
जवळोळ एका सरोवरात झाला हो कथा दुर्गा मध्यबाशिया खंडातील देवता आहे 

१ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नर नव भारत 


असे दर्शविते. सस्था अश्योकाने आपल्या एक कोरीव लेखात त्याचा समकालीन 
स्त्रोवर्ग सटरफटर देवतांना भजत असे याबहृल खेद प्रर्दाशित केला आहे. त्यावरून 


अगदी प्राचीन कालापासून भारतात अनेक देवतांचा सुळसुळाट माजला होता असे 
दिसते. 


इ. स. ३००-४०० पासून साजलेल्या वाढत्या अंदाधुंदीत हिभाल्याची 
दर्गा व विध्ययपवंताची विध्यवासिनी या दोन समरदेवता सोठ्या पदास पोचल्या 

दोन्ही कुसारी असून असुरसंहारिणी म्हणून त्यांची ख्याती आहे. यद्ास 
अगदी अनुकूल काल म्हणून त्यांची पुजा वसंत व शिशिर या तत्तूत योजिलेली 
आहे. गुप्त राजवंशाच्या पहिल्या चंद्रगुप्ताच्या नाण्यावरून स्पष्ट बोध होतो कौ 
३. स. ३०५-३२५ दुर्वीही दुर्गादेवी बरीच लोकप्रिय अते. कालिदासाची काव्ये व 
नाटके आणि मालतीसाधव, मच्छकटिक वगेरे इतर नाटके अवलोकिली तर इ. स. 
ऱ्ह र्गा 


५००-७०० च्या सुभारास दुंगदिवीची लोकप्रियता सार्वत्रिक झाली होती असे 
अनुमान निघते. 
दुर्गेचा दोब-वेष्णव पंथात प्रवेश 

डुंगदिवीची ख्याती पसरू लांगली तशी शेव व वेष्गव पंथाच्या पुरोहितात 
टॅगेस आपल्या देवतायतनात स्थान देण्याची चुरस लागली. तेत्तिरोय-आरण्यकात 
दर्गा जिवाची पत्ती झाली व उसा आणि अम्बिका हो दोन्ही तिचीच स्वरूपे ठरली 
महाभारताच्या वनपर्वात, यशोदा-नंदाची कन्या व वासुदेवाची बहीण म्हणून 
दुगेस वेश्णवपंथात प्रवेश मिळाला. तिचे निराळे साहात्म्य प्रस्थापित व्हावे 
म्ह॒गून पुरोहिलानी सप्तशती ब चंडीमाहात्स्य या मोठ्या प्रशस्ती रचल्या व 
त्यांचे सनातन अस्तित्व लिद्ध व्हावे म्हणून त्यांच्या मानाने जुल्या अज्ञा 
मार्केडेय पुराणात त्यांचा समावेश केला. मार्कडेय पुराण इ. स. पू. ५००-३०० 
अथवा इ. स. २००-३०० या दोन मध्यंतरात लिहिलेले असावे. 

शेव व वेष्णव पाखंडांची आगमे आहेत. त्यांच्या अनक्रमे १०९ व २६ 
संहिता होत्या, अश्ली दंतकथा आहे. शक्‍तीचे उपासक म्हणन जो ज्ञाक्‍्तपंथ या 
सुमारास उदयास आला त्याची मात्र मूळची कास्त्रेही नव्हती वा 'पुराणेही 

ती. हल्ली उपलब्ध असलेली ज्नावत पुराणे वेष्णव व जव पुरोहितांनी 

५००-१००० या मध्यंतरात रचलेली आहेत. देवी पुराण इ. स. ५००-६०० 
या समयास उदयास आले व मिथिलेजवळच्या बंगाल प्रदेशात त्याचा फार फैलाव 
असे. * दुष्प्राप्ये कालिकापुराणे ' असा त्याचा उल्लेख निवंधकार रघनंदनाने केला 
आहे ते बंगाल प्रदेशातच इ. स. ६००-७०० च्या सुझारास रचिले गेले. या 


अनुक्रमणिका प्ल्ल्न 
ज्ञ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे व 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्ञीत्वांचे देवताकरण ३ 


कालिकापुराणात नंतर तंत्रसंत्र प्रकरणांचा मोठा सुळसुळाट झाला. ज्ाक्‍तांचे 
महाभागवत पुराण इ. स. १९०० च्या सुमारास बंगालच्या लगत असलेल्या कामरूप 
प्रदेशात जन्सास आले. या सर्व शाकक्‍तपुराणांचे एक स्मरणीय लक्षण असे आहे 
को भारताच्या ज्या भागात ज्ञाकक्‍्तपंथाला विलक्षण प्रावल्य प्राप्त झाले त्याच 
प्रांतात ती सर्व रचली गेली. अनेक शतके लोटली तरो अगदी कालपरवापर्यंत 
म्हणजे इ. स. १८५० सालो या प्रदेशातील तीनचतुर्थांश लोक शाक्‍तपंथीयच 
होते असा संस्छृुत पंडित एच. एच. विल्सन याने अदमास केलेला आहे. 


गावतोच्या उपासकांना आपल्या पंथात ओढण्याोकरता शेव व वेष्णव 
रोहितांची मोठो स्पर्धा होती. शेव पुरोहितांच्या मते उमा हो शिवाची भाया 
वा प्रकृति होय. विध्यवासिनी ही विष्णूची योगलिद्रा चा योगमाया होय असे यावर 
पुरोहितांचे उत्तर होते. आभीर व इतर दांडगट टोळ्यांच्या ज्या अलेक 
7 असतं त्या सर्व उभा वा विष्णूच्या योगमाया यांचेच अवतार होत असा 
दावा त्या त्या -पुरोहितवर्गाने गांडला. कालिकापुराणात कालिका आणि पार्दंती 
एकच व पार्वतीचा पति शिव आहे अले प्रतिपादन आहे; परंतु कर्मधर्मसंयोगाने 
पुढे विष्णूस शिवाच्या जागी ल्यापन करण्याकरता जेव्हा कालिकापुराणासच नवा 
पेहराव चढविला तेव्हा कालिका सरळ विष्णूची पत्नी अथवा योगनिद्रा बनली ! 


ष्व्ल 


हि श्र शू 


दुर्गा अथवा कालिका या देवतेच्या पुजेस साघ महिना नियुक्‍त केला आहे 


राजा असून वेवन्नाह्मणांस वंद मानोत असे. परंतु नंतर त्याच्याबर भागे मानणाऱ्या 
शेवांचा पगडा बसला. जेव आपलोच आगसे शिरोधार्य मानून वर्णजाती विरोधी 
असत. त्यांच्या चिथावणीवरून चित्रसेन राजाने वेष्णवांचा छळ भांडला. त्याते 
विण्णुपुजेस बंदी केली व विष्णूच्या सर्व सूर्ती ससुद्रापंग केल्या. शेवांचे लिंगपुराण 
याच्याही पुढे गेळे आहे. त्या पुराणाप्रमाणे भव अथवा शिव याच्या निदकाची जर 
हत्या केली तर हत्या करणारा मृत्यूनंतर शिवलोकास जातो! 


हो स्पर्धा जेव व वेष्णव पंथांचे वेदिक पुरोहितांतच चालली होती असे ला 
शेवपंथ उपपंथातही वेदांस सातणारे व विरोध करणारे, त्याचप्रसाणे वर्गजाती 
समजणारे व झगारणारे असे पक्षउयपक्ष होते याचा उल्लेख पर्वा आलाच आहे. 
कामख्प प्रदेशाचे नरकवंज्याचे राजे कापालिक शेब असून वेदवर्गाभरयाचे पक्षपाती 
असत. त्यानी मेथिली ब्राह्मणास उदार आश्रय दिला होता. परंतु दरक राजवंद्या- 
नंतर स्लेच्छ राजवंश आला. सर्व सनु बदलला, स्लेच्छ राजे जरी कापालिक 
गोवच होते तरी त्यांच्या पंथात वेदास व वर्णाश्रम जातीस स्थान नते 


अनुक्रमणिका 
म्ह मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


४ नवभारत 


मेथिली ब्राह्मणांनी पुढे कालिकापुराणाची स्वजाती समर्थनार्थ जी आवती 
काढलो तीत मेथिली ब्राह्मणांची म्लेच्छ राजवंज्ञाबद्दल गाऱ्हाणी चांगली स्पष्ट 
दिसतात, वेद व पुराणे विलयास गेली, जातीचे पालन होईनासे झाले, लोक गोसांस 
भक्षण करू लागले, ब्राह्मण चांडाळांची लग्ने होऊ लागली, सारांज काथ सना- 
तन समाजव्यवस्था नष्ट झाली. भष्टाकारांचा कळल म्हणून वरील दोघ नेमके 
आपणांस अनुकूल वा पसंत नसलेल्या समाजव्यवस्थेत असलेच पाहिजेत अक्ली 
पुरोहितब्राह्मणांची ठराविक केफियत नेहमी मांडलेली आढळते. 

दक्षिणा हस्तगत करण्याकरता पार्वतोय ब्राह्मणांची काहीही करण्यास तयारी 
असते अक्षी नेथिली ब्राह्मगांची पद्मपुराणांत तक्रार आहे. कामर्पांतील जंगली 
जमाती व तिबेटांतील वुद्ध लासा मृत माणसांच्या कपाळाच्या हाडांचे चर्ण भक्षण 
करण्याची प्रथा पाळत असत. हो चाल पुर्व बंगाल प्रदेज्ञांत हिदुलोकांतही 'चसरलेली 
होती. दक्षिणेकरता पार्वंतोय ब्राह्मण असले चूर्ग मधुपर्ावरोबर भक्षण करीत तत. 
म्हणून मेथिली ब्राह्मणांनी त्यास श्राद्कभोजनास अपात्र ठरविले. स्लेच्छ राजवंज्याच्या 
कृपाछन्नाखाली प्राप्त झालेली पावंतीय ब्राह्मणांची सधनता सेथिली ब्राह्मणास इतकी 
वोचत असे को पद्मपुराणांत त्याबद्दल सावित्रीच्या सुखाने लक्ष्मीला मोठा झाप 
दिलेला आहे! 

_ शाक्‍त महाभागवत पुराणांत ज्ञाक्त पंथाच्या वर्चस्वाखाली पुढील समाजस्थिती 
वर्जन क्षेलेलो वाचलात येते. शेव ब वेष्णव पंथांत चुरस होतीच; परंतु त्यांच्या 
उपपंथामध्येही तेवढीच स्पर्धा असे. या पंथा-पंथाच्या गळवल्यामळे सर्व तऱ्हेच्या 
आता एविज्ाशन्या अनुयायांची शावत समाजांत एकच गर्दी उडालेलो असे. तेथे, 


नेइल्जतींचे पक्षपाती ब्राह्मण होते त्याप्रमाणेच अवेदिक कापालिक भेरव, कोल 
ग १ 1 


तप्तनुद्रांकित, वामाचारी वगेरे संडळीही होतो. आगे सान्य असणारी पण 
देवीस ल ओळखणारी अक्ली पाखंडेही असत. षट्‌ सत्कर्म पाळणारी जनता होती व 
वशीकरण, सारण, उच्चाटण, तंत्राचार यांत गढलेलेही होते. या सर्वाचे प म 
शेव, शाक्त, वेष्णव, सोर इत्यादि पंथापंथामध्ये एकमेकांची निन्दा करण्यात बव 
उखाळ्यापाखाळ्या काढण्यात होत असे. प्रत्येक आपल्या देवतेस एकमेव देवत 
मानून इतर देवतांची तिन्दा करीत असे. गी शि 
पंथ-उपपंथांचा ससन्बय 

ही सर्व झटापट सनातन पुरोहितवर्गास हितकारक खास नव्हतो. त्यावर 
उपय म्हणून या देवतांचा समन्वय घडवून आणण्याकरता पुरोहित ब्राह्मणानी 
नः उपपुराणे रचली. हो पुराणे अगदी अलोकडची म्हणजे इ. स. ८००- १३०० 


अनुक्रमणिका ल्न 
3 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ट्र १ 
ष् 6 र्‌ ढेर १ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


स्ीत्वांचे देबताकरण षु 


या सध्यंतरातील आहेत. त्यातील अंतर्गत पुराव्यावरून त्या सर्वांचा उगम ज्ञाकतांचे 
प्राबल्य असणाऱ्या वर उल्लेखिलेल्या प्रदेश्ांतच आहे हे स्पष्ट दिसते. त्यातील 
विज्लेब प्रसुख उपपुराणे म्हणजे देवीभागवत, भविष्योत्तर ब वृहद्धर्म हो होत. 
या समल्वयाची चिन्हे विज्षेषतः गर्जेश, सूय, विष्णु, शिव व दुर्गा यांची स्तवन, 

कराचार्य व कुसारिल भट्ट यांच्या पुर्वीच दिसू लागलो होती. कूल पराजात 
( इ. स. ७२५ ) स्नान केल्यावर ब्राह्मणाला ब्रह्मा, शंकर, तूर्या विष्णु द इतर 
इष्ट देवतांची पुजा सांगितलेली आहे. मत्स्य पुराणात ( इ. स. ६५० ) सूति- 
स्थापन करतांना एक देवता मध्यर्वात कल्पून इतर देवतांची सभोवताली स्थापना 
करावी असा उपदेश केला आहे. 


शाक्त परंतु वेदवर्णाभ्रमवादी देवीभागवताचे ससल्वयाची केफियत असंदिग्ध- 


रीत्या सांडली आहे ती अज्ली: देवी ही वि्वाची सुख्य शक्ति होय. वेदांना 
गायत्रीमंत्र त्राह्म असल्याकारणाने वेदासही शकितियूजा साम्य आहे हे स्पष्ट आहे. 
जो जो गायत्रीपुजक आहे तो वेष्णव अथवा शेव नसून ज्ञाक्तच आहे. वेदिकानी 
जर गायत्री संत्राकरता, तर वेष्णवानी रमेच्या संतोबाकरता, शेवानी उमेच्या समा- 
धात(करता व सोरगागपत्यानी त्यांच्या देवतांकरता देवी पुराणाचे पठग करावे. 
वेदास अविरोधी अश्या सर्व स्तृती, पुराणे ब तंत्रे शिरसावंद्य मानण्यास प्रत्यदाय 
नाही. विष्णु, छृष्ण, शिव, सूर्य, गणेश, दुर्गा वगेरे देवता एकच असून कोगत्याही 
देवतेची निशा नरकाप्रत नेणारी समजावी. बाम, कापालिक, कोल, सेरव या 
पाखंडांची भआागने प्रत्यक्ष शिवानच दुष्ट लोकास त्यांच्या नादी लावूल त्यांचा नाश 
करण्याकरता तिर्भाण केलेलो आहेत ! 

बृहड़मंयुराणाचे सुख्य उद्दिष्ट शेव-वैष्णवांचा समल्वय हेच आहे. विष्णूच्या 
मखाने त्या पुरागात विष्णुशिव एकच असे बदविळे आहे व लक्ष्मीच्या हल्ताने 
शिवाची पजा बांधलेली आहे. ब्रह्मा-विष्णु-महेश हो त्रयी म्हणजेच परजात्या 
च सतो म्हणजे मलप्रकति होय. सतीचा अवतार सर्व स्त्रियात गर्भ ल्वरूपात 
असतो म्हणून शाबित, देष्णव शेव या सर्वास त्यांच्याशी दु्वतंत त्याज्य असावे 
वेन राजाने वर्णाश्रमधर्मास बंदी करून जातिसकर घडवून आणला स्हुजून त्हघीनी 
त्याचा वध करून पृथ्राजाची स्यापना केली हो सूचक कथा या पुराणात आली 
आ 


शशि 


भविष्योतर पुराण इतर सर्व पुराजांपेक्षा सबंथेव निराळे आहे. पुराणांच्या 
सर्वसंमत पांच लक्षयांचा या. पुराणात सागसूस नाहो इतके ते. कर्सकांडास 
वाहिलेले आहे. व्रते, उत्सव, दाने वगेरे धमंकृत्यांचे माहात्म्य यात सांगोपांग 
वणिलेले आहे. हे सर्वे क्मकांड-जातिलिंग-निरपेक्ष असले तरी त्यातील त्रते 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राजषपाठशाळामडळ, वाई 


द नवभारत 


उत्सव प्रसुखतः स्त्रीवर्गाकरताच आहेत हे त्याचे विचारणीय लक्षण आहे. वर्ष, 
मास, *दवतु, वार हिहू जीवनाचे कालपरवापर्यंतचे देनंदिन प्रतिबिंब दुसऱ्या कोणत्याही 
ध्नंग्रंयात आढळजार नाहो. फाल्गुनरूणिमोत्सव, आंदोलक महोत्सव, सदनमहोत्सव, 
भूतसाचोत्सव, निरंजनद्वादशी, महानवसीत्रत, महेंद्रव्वजमहोत्सव, दीपालिकोत्सव 
या उदाहरणादाखल जंत्रीवरून या पुराणाचे स्वरूप ध्यानात यादे. 


उपरिनिदिष्ट पुराणांत सनातन पुरोहितवर्गाचे कर्तुत्व चांगले प्रत्ययास येते. 
डुगदिवीच्या उपासकांची यादी पाहिली म्हणजे ब्राह्मणांच्या पुढे कोणता सामाजिक 
प्रश्‍न होता त्याची चांगली कल्पला येते. या देवीच्या उपासनेत सर्व सासाजिक 
थरास सामील होण्याची सोकळोक असे. त्यात स्त्रिया, वेब्य, शूद्र, म्लेंच्छ, अंग, 
वंग, कलिंग, कित्तर, वर्वर, शक इत्यादि सर्बांची सोय आहे. भविष्योत्तर पुराज 
म्हणते, “ वेब्येः शूहेभव्तियुक्‍तेम्लेच्छेरन्येदच मानवेः । स्त्रोभिश्‍च कुरु ज्ञादूल तद्विधा- 
नसिदं श्रूणु ॥ एवं नाला म्लेच्छगजेः पुज्यते सर्व दस्युसिः । अंगवंगरकालिगेरच 
किनच्नरेबंबरेः शके: ॥ ” 


डुर्गापूजावि'धी 


डुंगेच्या अदूयायांपेक्षाही टुगेंचा जो पुजाविधी निदिष्ट केला अ हे त्यावरून 
पुरोहितवर्गाचे कार्यक्षेत्र कोणत्या दिशेने रुंदावत चालले होते त्यावर झगझगीत 
प्रकाश पडतो. उपासकांच्या मानसिक वा सांस्कृतिव/ पातळीप्रमाणे चंडिकापजा 
सात्विकी, राजसी वा ताससी अश्ली त्रिविध होऊ शकते. जप व निरामिष नेवेद्य 
यानी सात्विकी दुजा होते. या पुजेत कोहाळा, ऊस वगेरे हिसा 
बललिसमच मातले आहेत. सामिष नवेच घ हिसक बलिदान 
राजसी होय. पण जपयज्ञ टाळून सांसाच्या नेवेद्यात सुरेची भर टाकली म्हणजे 
तामसी एजा होते. हो त्रिविध पुजा निरनिराळ्या सांस्कृतिक थरांकरता होती 
असे मानण्याचे कारण नाहो. वर्षक्रियाकोमुदी ब्राह्मणास वलिदानापासस मक्त 
करते; परंतु इतर प्रकरणात असला पंक्तिप्रपंच केलेला नाही. रि 

वलोंचे तीन प्रकार कल्पिलेले आहेत. रहानसा निर्पद्रवी प्राणी पशपक्षी 
बळी दिला तर त्याला फक्त बलीच म्हणावे. सोठा किंवा हित्र पक्ष कापला तर 
तो मात्र महाबली होतो. परंतु जिवंत मागसावरच सुरा चालवन अर्पेण केला तर 
त्याहि. शिवा तते आयो हात तदे आहे. नजीब की स्वत: दुर्गा स्त्री 
असल्याकारणाने स्त्री बली देणे नरकयोग्य पातक ठरले ! कर्मकांडाचा सहान 
पुरस्कर्ता यादव राजवटोतला प्रधान हेमाद्रि पंडित याने असली हिसा करणे यांत 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे कि 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


स्त्रीत्वाचे देवताकरण ७ 


याप नसून हिस उपासक व त्यांच्या हिसेला बळी पडणारे दुंदेंवी प्राणी हे 
दोघेही स्वर्गाप्रत जातात असा निर्वाळा दिल्ग आहे. हेमाद्रि म्हणतो “तस्ये ये 
हथ्‌पयुज्यल्ते प्राणिनो महिषादय: । सर्वे ते स्वर्गात याति घ्नतां पापं न विद्यते ॥ 
या वलिशास्त्रासंबंधी कालिका पुराणातील इलोक मासलेवाईकच आहेत -- 
कुष्मांडमिक्षुदंडे च सधुमांससमेव च । 
एते बलिससा प्रोक्‍तास्तृप्तोछागसमास्तदा ॥ 
झार्दुलरच नरश्‍चेव खगात्ररधिरं तथा । 
चंडिकाभेरवादीनां बल्य: परिकीतिता; ।॥। 
स्त्रियं न दद्यासू बलि दत्वा नरकमाऱ्नुयातू । 
अजइश्‍चेव महिषश्‍्चेव नरश्चेव यंथाक्रमात्‌ । 
बलिरमहावलिश्चाति वलिश्चेति प्रकीतिता: ॥ 
बलि आणि त्यांच्यापासून होणारा दुर्गादेवीचा संतोष यांचे वोष्टव्हच नसवि- 
लेले आहे. मत्स्य किंवा कासवासारखल्या लहानसहान वलीनी होणारा संतोष सात- 
सहिन्या पुरताच असतो. रेड्यासारखा मोठा बळी दिला तर देवीचा संतोब शंभर 
वर्षे टिकतो. पण प्रत्यक्ष साणूसब बळी दिला तर त्या संतोषाची आयुर्सयादा 
सहल्ञवर्षा इतकी लांबते. या ब्रतांची फलश्रुति तशीच मोठी आहे. सहत्त चंडीपाठ 
केला म्हणजे सहत्त ब्राह्मणांस भोजन व सहल गाईंचे दान इतके पुण्य जोडता येते. 
नरवबलीची प्रया जाहोर व अव्याहत चालत आलेली आहे. यात संशय 
नाही. युआन च्वांग (इ. स. ६२७-६४२ ) भारतात प्रवास करीत असता सवे 
ब्रदेशात दरोडेखोर व चांचे लोक यांचा सुळसुळाट माजलेला त्यास जाणवला. 
अयोध्येस जाण्याकरता गंगानदीत प्रवास करताना तो हुर्गादेवीचे भक्त असलेल्या 
दांचे लोकांच्या तावडीत सापडला. त्यांनी सर्वोत्कृष्ट म्हणून युआन च्वांगचाच 
नरबळी करण्याचा निश्‍चय केला; परंतु घटका पळे मोजीत असलेल्या युआनर्च 
शांत, प्रसक्च व ध्यानमग्न मुद्रा पाहून चांचे लोकांच्या मनाची चलबिचल होऊ 
लागली. त्याचवेळी सोसाट्यांचे वादळही सुरू झाले म्हणून तो जगप्रस्यात 
चिनी प्रवासी दुर्गादेवीच्या ताघडीतून वाचला. 
विजयतगरच्या राज्यात या संस्थेचे परिवतन देहांत ज्ञासन ज्ञालेल्या 
तुरुंगातील कैद्यांना बली देण्यात झाले. एखादा मोठा कालवा संपूर्णतेल आला 
तर एरबी संयमाने वागणारा कृष्णदेवरायासारखा राजादेखील कार्यसिद्धो व्हावी 
म्हणून एखाद्या कैद्यास बळी देत असे. मराठ्यांच्या इतिहासांत किल्ले बांधताना 
दिलेल्या नरबलींचे उल्लेख इतस्ततः आढळतात. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत क्‌त द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट नबभारत 


युआन च्वांग नंतर ११००-१२०० वर्षानी अबे दुव्वा ( इ. स १७९२- 
१८२३ ) या अवनतीची सावधगिरोच्या भाषेत माहिती देतो. त्याचा अनुभव दक्षिण 
भारत व विशेषतः म्हेसूर प्रदेश येथील आहे. अँबे म्हणतो “ तुरळक व्यक्तींच्या अत्या- 
चारामुळे सर्वच राष्ट्रास धर्म नाहो वा नीती नाही असे सिद्ध होत नाही. तथापि येथे 
नरमेध घडत असत अक्षी कित्येक स्थळे मी पाहिली आहेत, ही स्थाने डोंगराच्या 


माथ्यावर अथवा निर्जन प्रदेशात होती. बली म्हणून कधी सुंडकी उडविण्यात. 


येत तर कधी नाक काषणण्याइतकीच सजल जाई. श्रोरंगपट्टनच्या जवळ असे 
एक कुप्रसिद्ध स्थळ आहे. आपण लहान असताना असे भयंकर प्रकार घडत 
असत असे सांगणारे वृद्ध लोक सला भेटले आहेत. कलि ( कालिका? ) पुराण 
नावाच्या ग्रंथात असल्या विधीस संमति दिलेली आहे. ब्राह्मण किवा क्षत्रिय यास 
भात्र बळो देता येत नाहो.” 

ऑँदे दुव्वा आपल्या मायदेशास परत जाण्याच्या सुमारासच ठग व पेंढारी 
यांचा सर्व देशभर धुमाकूळ उसळला. आपल्या कृष्णकृत्यास त्यानी कालीच्या 
नावाने धामिक आधार घेतला हे कुगसिद्धच आहे. 


तंत्रावतार- उगम 


दुर्गेची पुजा म्हणजे विश्‍वनिर्साण करणाऱ्या अज्ञात शवतीची पुजा व स्त्रीत्व 
हे त्या अज्ञात शक्‍तीचे दृग्गोचर स्वरूप अज्ञी मानसिक भूमि तयार झाल्यावर 
धर्मात तंत्र आणि तंत्रविद्षा यांचा ज्रिरकाव होण्यास फार काळ लागला नाहो. 
सांकेतिक वस्तु आणि संत्र अथवा परिभाषा यांना सर्व धर्सात महत्त्वाचे स्थान 
आहे. प्राचीनकाळी संस्कृती व ज्ञानाचो पातळी यथातथाच असल्याकारणाने संकेत 
च धसंतत्वे यातील भेढ सवसाधारण जनतेला गूढ व अज्ञातच राहिला तर 
त्यात आइचयं नाहो. इतर धर्मांच्या तुलनेने वस्तु आणि परिभाषा संकेत फक्‍त 
मानसिक पातळीवरच राहिले नाहीत हे हिंदुसमाजाच्या इतिहासाचे एक विलक्षण 
सत्य आहे. या संकेतांचा अक्षरशः अर्थ मानवी जीवनात व आच 
त्या ससाजात प्रयत्न झाला हो एक अचंब्याची गोष्ट आहे. 

तंत्र या शब्दाची व्युत्पत्ती * तन्‌ ! स्हणजे पसरगे व घ्रा म्हणजे रक्षण 
करणे या दोन शब्दापासून तंत्र हा शब्द निघाला आहे अशी दिलेली आढळते. 
सर्वत्र पसरून रक्षण करणारी तौ तंत्रविद्या. इतरांच्या भते कहग्वेदांतील यातु 
म्हणजे जाडुटोणा, अथबंबेदांतील शत्रनाञ्ननाचे व तत्सम इतर विचित्र संत्र 
आपस्तंबातील संवतीनाशाची कारवाई इतका दूरवर तंत्रविद्येचा संबंध पोचतो. 
हा संबंध फार ओढाताणीचाच वाटतो. एकतर, तंत्रविद्धेचे उदिष्ट ऐहिक 


रणात उतरविण्याचा 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षणाठशाळामंडळ, वाई 


ख्रीत्वाचे देबताकरण ९ 


ट्रस्ट 


कल्याणयर नसून पारमाथिक आहे हे विसरणे योग्य नाही. शिवाय संबंध 
असलाच तर सहृत्रावधी वर्षे हो विद्या सुप्तावस्थेत राहून नंतर एकदम वडवा 
तलाप्रथाणे पलरावी हे चसत्कारिक वाटते. समकालीन दुर्गावुजा व तत्ललवेत 
प्रचलित झालेल्या विचारलहरी यांच्याशी तंत्रविधचेचा उगम जोडणे अधिक 
तकंशुद्ध आहे. एखादे आचारविचार लोकप्रिय झाले म्हणजे त्याना सनातन स्वरूप 
देण्याचा आटापिटा करणे ही सर्व पुरोहितवर्गांची सर्वसाधारण करामत असते. 
तंत्रविद्या हो हिडु पुरोहितवर्गाने प्रस्त केली को ती त्यांच्या प्रतिस्पर्धी 
बौद्धांपासून सनातन समाजांत शिरली याविषयी मतभेद प्रदश्ित केलेला आढळतो. 
फा हियान ( इ. ४७४-४८४) , युआन च्वांग (इ. स. ६३०-६४५प ) व इत्सिंग 
( इ. स. ६७१-६९५ ) था विदग्ध चिनी यात्रेकरूनी बोद्धधर्साची परिल्यिती 
बारकाईने अवलोकन करून आपले अनुभव तपशिलवार लिहून ठेविले आहेत. त्यांच्या 
निवेदनांत तंत्रविद्धेविषयी चकार शब्द आढळत नाही. तंत्रविद्या व तंत्राचार जर 
प्रकटरीत्या प्रचारात असते तर तो विषय त्यांच्या नजरेतून निसटणे शक्‍य नव्हते. 
तंत्रविधेवरील अगदी पहिले लेखन ' कुब्जिकामत ? इ. स. ६००-७०० या मध्यंतरांत 
प्रकाशात आले. तंत्रांचा विलक्षण फेलाव झाला तो इ. स. ७०० पासून इ. स. १२०० 
पर्यंत होय. था कालांत बोद्धपंथ नामगेषच ज्ञाले होते व सनातन पुरोहितशाहीने 
बुद्धाला विष्णूचा अवतार यशस्वी रितीने केला होता. कालिका व इतर शाक्त पुराणे 
याच कालात पुरोहित ब्राह्मण रचण्यात गुंतले होते व म्हणून तंत्रविद्या हे त्यांचेच 
कतृत्व दिसते. महायान वोद्धांचे कर्तृत्व सनातन पुरोहितांशी टक्कर देण्याकरता हिंडु- 
देवायतनासारखे वोद्धदेवायतन अस्तित्वात आजणे ब विष्णुशिवांच्या छपेस प्रत्युत्तर 
देण्याकरता वुद्धछपेचा प्रसार करणे या पलीकडे गेले असेल असे वाटत नाहो. तंत्रविद्या 
व आचार इतके ज्ञपाट्याने पसरले कौ कांबोडिया ( इ. स. ८०० ), नेपाळ ( इ. स. 
६००-९००), तिबेट व चीन ( इ.स. ७००-९००) या प्रदेशापर्यंतही जाऊन पोचले, 


हिंडू तंत्रे एखाद्या पंथात वा एखाद्या तत्त्वज्ञानदर्शनाला सर्याबित नाहोत. 
वेदातील कर्मकांड, उपनिषदातील ज्ञानमार्ग, भहाकाव्य ब पुराणे यातील 
भदितपंथ या सर्वांचा त्यांच्यात संयोग झालेला आहे. तंत्रे हो केवळ ज्यावत 
विच्चेचा उद्रेक नव्हेत. तंत्रविधा व तंत्राचार यांचा जे सावंत्रिक स्वल्प आले ते 
जश्ावत व शेव पंथांच्या पुरस्कारामुळे होय. तंत्रांचा कुलधसं वा कोलधरस प्रत्यक्ष 
शिवानेच. पार्वतीला कुलाणंब या ग्रंथात स्पष्ट केला आहे: 
* झथित्वा ज्ञानदंडेन वेदागमसहार्णवम्‌ । 
सारज्ञेन मया देवि कुलधर्सः समुद्धतः ॥ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१० नवभारत 


तंत्राचे तत्त्वज्ञान 


तंत्रे ब तंत्रांचे आचार यांची मानसिक व तात्त्विक पुर्वतयारी न कळत 
अनपेक्षितरित्या महायान बौद्ध पंडिताकडून व्हावी हे एक उपरोधपु्ण ऐतिहासिक 
हइुचिलसित आहे. (इ. स. पु. २०० ते इ. स. ६५०) गोतसाने सर्वसाधारण 
जनतेच्या दुःखपरिहाराकरता जे तत्वज्ञान दिले त्याला फाटे फुटणे साहजिक 
होते. मानवी दुःख हे जर तृष्णा म्हणजे आपल्याच अहंभावनेचा दोष असेल 
तर आपल्याभोवती पसरलेली जड सृष्टी सिथ्याच संमजावयाची की काय? 
याला गुजप्रभप्रसुख सर्वास्तिवादिन्‌ अथवा वेभाषिकांचे असे उत्तर होते कौ 
ज्याचा ज्याचा अतुझव येतो ते सत्‌ असेच सानले पाहिजे. परंतु आपल्या 
अनुभवास येते ते तरी काय ? कुमारलब्ध प्रभृति सोत्रांतिकानी असे दाखविले 
वो आपणास जे वस्तूत्रे अत्तित्व वाटते ते प्रज्ञप्ति स्हणजे आपल्याच संवेदना 
होत. वस्तूंचे अस्तित्व हे आपले नुसते अनुसान आहे. विज्षप बाले या इंग्रजी 
तत्त्वज्ञान्याने नंतर क्तित्येक़ शतकानंतर याच विचारसरणीचा अनुवाद केला ही एक 
संस्मरणीय गोण्ट आहे. नागार्जुन प्रभूति माध्यमिक याच्याही पुढे जाऊन असे प्रतिपाद्‌ 
लागले कौ शून्यता हेच अंतिस सत्य होय. या शून्यतेचे नेति नेति या शब्दानीच वर्णन 
करता येते. सर्वास्तिवादिन्‌ तत्वज्ञानाच्या हा अगदी उलटा प्रकार होय. वसुबंधु, 
दिकुनाग इत्यादि योगाचारिन्‌ पंडितास हो निगुंणशून्यता पटेना. जञून्यता हेच 
अंतिम सत्य असले तर विज्ञयस्ति म्हणजे जाणीव तरी कशी शक्‍य आहे ? त्यानी असा 
दाबा सांडला को शून्यतेलाही विज्ञप्ति म्हणजे शुद्ध जागीव हा गुण असतो ! 
शेवटी हो सर्वे विचारसरणी ज्ञांकरी अद्वेतवादाची जरी एवं तयारी ठरली तरी तिचा 
तात्कालिक परिणाम म्हणून हे सर्व तत्वज्ञान तंत्रभंत्रावतारास अतकल ठरले, बंकरा- 
चार्यानी आपपल्या तत्वज्ञानाच्या पुरस्कारा्थ चार पौठे स्थापिली तर या तंत्रसंत्रांच्या 
अध्वर्यूनी आपली खास अशी पांच पीठे तिर्साण केली हे उल्लेखनीय वाट्ते. 


या सर्व विचारमंथनाचा निष्कर्ष बाह्य विशवाऐवजी साणसाचे ज्ञारीरिक व 
भानसिक व्यापार हेच पारमाथिक कल्याणाचा मुख्य विषय होत असा निघावा हे 
अपरिहार्य होते. कुलाणेव था हिंड तंत्रविद्येच्या ग्रंथात मानवी जोवताचे सोठे 
गुह्य पुढील शब्दांत सांगितले आहे: * त्रिविध कायवाकचित्तं गह्ममित्यमिधोयते ! 
शिव आणि पार्वती यांची थैरव ब लेरवी उग्र स्वरूपात आराधना करून या गृह्याचे 
पूर्ण स्वामित्व सिद्ध करण्याचे तंत्र हा तंत्रविधेचा महान सायास आहे. तांत्रिक 
आचारधर्मांत भेरव- भेरवीच्या साधकाचा काया, बाक, चित्त तीन अवस्थातन 
प्रवास होतो. पहिली अवस्था म्हणजे पशूजीवन, या अवस्थेत साधक पतिपत्नी, 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्मपाठशाळामंडळ, वाई 


स्त्रीत्वाचे देवताकरण १९ 


मातापुत्र, बंधुभगिनी, भक्ष्याभक्ष्य वगेरे सर्व सामाजिक संकेत जीवापलीकडे जपतो. 
साधकाची दुसरी अवस्था वीरपदवी होय. या अवस्थेत सर्व सामाजिक संकेत 
आपल्या मानसातून हद्दपार करण्याचे सायास साधक करतो. आपल्या मानसातला 
हेतभाव नष्ट व्हावा म्हणून आपल्यासारखेच इतर वीरावस्थाकांक्षी जोडीदा रासमवेत 
मुद्रा, मद्य, मत्स्य, मांस व मेथुन या पंच मकारांचा अभेदभावाने साधक उपभोग 
घेत असतो. पुरोहित ब्राह्मणांच्या कोलावलीनिर्णय या शाल्त्रांत अभयवचन द्लि 
आहे, “ केवलेः पंचमेरेव सिद्धो भवति साधकः ! ” जगांतील देनंदिन जीवनात जर 
पदोपदी कोणते हेत फार अडखळत असेल तर स्त्रौपुर्ष भेद व लेंगिक व्यवहारास 
मर्यादा घाळगारे सासाजिक संकेत होत याची कुलार्गव अथवा कोलावलिनिर्णय या 
शास्त्रांत चांगलीच जाणीव येते. या हेताचा निरास करण्याकरत! तंत्रज्ञास्त्राने 
चक्पुजा योजिली आहि. या ग्रंथातील वर्णताप्रमाणे चकतएजेचा प्रारंभ साधकरुगूले 
रात्रीच्या समयी विवक्षित स्थळी एकत्र आल्यावर * मद्यं नांसं तथा मत्स्य मुद्रा 
मेथुनसेव च । शक्‍्तिपूजा विधावार्दे. . . . .' अश्ली होते. पूजा झाल्यावर जमलेल्या 
स्त्रिया आपल्या व्हंचुकी एका घटांत टाकतात. त्यांचे जोडीदार प्रत्येकी एक कंचुकी 
घटांतून उचलतो व त्या चोळीची मालकीण त्या रात्री त्याची शेजसोबत करते. 
हो साधकाची फक्त वीरावस्था असल्याकारगाने कुलाणंबाने बजावले आहे 
को हा सर्व तंत्राचार जगापासून “ जनतीजारगर्भवत्‌ ” इतका गूढ राखला पाहिजे. 
दुसऱ्या एका स्थळी कु लाणंव म्हणते  श्रीचक्रवृ्तांते शुभं थदिवाशुभम्‌। कदाचिन्नंव 
ववतव्यसित्याज्ञा परमेइवरी ।॥ ? तंत्राचाराप्रीत्यर्थ समाजाचे लॅंगिक संकेत उल्लंघले 
तर त्यात पाप नाहो अज्ली दुसर्‍या स्थळी खातरजमा केली आहे ती अशी “' देवगुरुवेद- 
तंत्रोबत;.. .. . वेश्यांगच्छल दोबभाक्‌ । ” दुसर्‍या एका ठिफाणी मात्र एक विलक्षण 
अपवाद केलेला आढळतो. वोलाणंव म्हणते, “ गुरुवीरवधूस्त्यवत्वा रम्या: सवाऱ्चि 
थोषितः । ” धर्नंसूत्रांत ' गुरुतल्पारोहण ' बाची अतिपातकांत गणला केलो हे ठोक 
होते. परंतु हेताचे निमूलन करावयास उद्युवत झालेल्या ' बीरानी गु 
वीर यांच्या पत्नींचा अपवाद का सानातवा हे समजणे जरा कठिणच दिसते. 


रु त इतर 


वीरावस्थेचा टप्पा ओलांडला को तिसरी अवस्था सुरू होते, तिचे वर्णन 
दिव्य असे आहे. दिव्यावस्थेत पोचलेला साधक आडपडदा राखण्याच्या पलीकडे 
गेठेला असतो. तो समाजात उजळ माथ्याने वावरतो. 

तंत्रज्नास्त्रांत प्रथम प्रथम जी सांकेतिक भाषा व संत्रधारणा यांची वियुळता 
आढळते ती महायान बोद्ध पंथापासून घेतली असणे शक्य आहे. गौतम बुद्धाने 


दाखविलेल्या मार्गात शुद्ध व भूतदया प्रेरित जीवन हो श्रमणांच्या संसारत्यागाची 


| अनुक्रमणिका | दिर 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्ट* ६.अमृतमहोत्सवी, >२७ 
च य 
क्टर 
नट ५ 
() र 
रू 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१र नवभारत 


पु्द॑तयारी होती. सर्वसाधारण जनतेला या खडतर भार्गापेक्षा शिवाची वा विष्णूची 
कृपा व ती संपादन करण्याकरता भक्‍ती हो शिकवणूक अधिक आकर्षक वाटली तर 
त्यात नवल नाहो. या विण्णुजिवकृपेस प्रत्युत्तर म्हणून महायान बौद्धानी बोधिसत्व 
अवलोकितेशवराची कृपा हे प्रलोभन प्रचारात आणले. कृपेकरता भक्ति आली 
म्हणजे त्याकरता संत्रधारणा उत्पन्न करणें ही पुढची पायरी होतो. वारण्डव्यू हांत 


ऱ्य 


(इ. स. ४०० ) बोधिसत्व अवलोकितेश्‍वरास प्रसन्न करण्याकरता मंत्रधारगा 
रचण्यास सुरवात ज्ञालो. बोधितत्ब-अवलोकितेइश्‍वराचे श्रेष्ठत्व स्थापन व्हावे म्हणून 
त्यांच्या उपासकांत उभामहेरवर हो जोडी देखोल तामील केलो ! उमा या देवतेची 
वाढती लोकप्रियता पाहून महायान प्रचारकानी संजुश्रीकल्पात (इ.स. ४००-५०० ) 
दयाघन, दुःवनिवारक, विद्याधास तारा निर्माण केली. यथावकादा, इ. स. ५००- 
६०० सुमारास प्रज्ञायारलिता, सर्ववुद्धांची जननी, सर्वशेळ्ठ देववा ब अवलोकिते- 
इवराचो कायरमची जोडीदारीग असे ताराचे परिवर्तन झाले. मंजुभरीमूलकल्पांत मुद्रा, 
मंडळे, क्रिया, अर्चा यांची रेलचेल आहे. 


खुद्द नामशेष होण्याच्या मार्गास लागलेल्या महायान पंथाच्या अतयायांत 
संत्रतंत्रांचा अतिरेक कोठपर्यंत शिरला होता याचा अदमास करणे कठिण आहे. 
व्हाली खंडांतील इलोकावरून असे वाटते को बोद्धांचा पाडाव करण्याकरता तंत्रविद्या 
हे पुरोहित-ब्राह्मणास चांगलेच शस्त्र मिळाले. एके ठिकाणी कालीखंड म्हणते 
“ बोद्धपावंडनाश्यारथंमाविर्भवति देवेशी । ब्राह्मण्यरक्षणाय च....। मंत्रशञास्त्रस्य 
सिद्धघर्थमाविर्भवती पार्वती ॥ ? पार्वती प्रकट झालो ती बोद्ध पाखंडाचा नाश, 
ब्राह्मण्याचे रक्षण व तंत्रनंत्रांची सिद्धी या करताच ! हिदृतंत्रांचे जे परसगुह्या काया, 
वाक्‌ व चित्त ते बोद्ध तत्रांत त्रिवज वनले. हिंदु तंत्रलाधकांचा मार्ग जर ' बौरांचा 
तर बोद्ध साधकांचा वळमार्ग योग्यांचा ठरला. साधकांच्या वजनार्गाचे वर्णन असे 
आहे “ये परदव्याभिरता नित्यं कामरताइच ये । मातृभगिनीपुत्रीशचन कामयेचस्तु 
साधक: । स र्लिद्व विपुलां गच्छेड्‌ महायानाम्र धर्सताम्‌ ॥ ! हिंदु तंत्रांचा 'बोर ' व 
बोद्ध तंत्रांचा योगिन्‌ यांच्या साध्यांत भेद काहीच दिसत नाहो. योगिन्‌ याचे वर्णन 
पुढील इाब्दांत दिलेले आहे : “ गस्यागम्यादि संकल्पं नात्र कुर्यात्‌ कदाचन । सायो- 


सर्वमेष हि ॥ ” वास्तविक पहाता जीव व शिव असा भेद 
र यांस गोलमवुद्धाच्या तत्वज्ञानांत स्थानच नसल्याकारणाने 
जीवनात हेत भावनेचा निरास करण्याचा प्रश्‍नच बोद्धधर्मांत उऱ्कूवत नाही. 
बुद्धाच्या अष्टविध मार्गाची ज्याना तोंडओळख आहे त्याना हा वजसार्ग म्हणजे 


त्तया र अ 11 ह ल्क ड्‌ 
बुद्धाचे विडंबन आहे, असे मानण्याजिवाय दुसरा मार्ग उरत नाही. नाही म्हणावयास 


महायानांची माया या संस्कृत रचनेत गुंतविलो आहे तिचे उदिष्ट मायावादाचा 


3 


पमादि योगेच भोक्तव्यं तरव 


बत्य 1.1... र ठ तत्वं 
त त्यात आस्तत्व 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


स््रीत्वाचे देवताकरण १३ 


उपरोध को वजामार्गास महायान तत्त्वज्ञानाचा आधार हे निचित करणे उद्बोधक 
होईल. 

लंगिक जीवनावर संस्कृतभाषेतील रचना थोडी थोडकी नाही; इतर कोणत्याही 
भाषत आढळणार नाहो इतके वाडमय संस्कृत भावेत निर्माण झालेले आहे. परंतु 
धार्मिक व तेतिक क्षेत्रांत लंगिक जीवनाबाबत हिंद समाजाइतके द्विधा सानस 
असलेला दुसरा समाज मानवजातीच्या सबंध इतिहासात सापडेल की नाहो हे 
संशयित आहे. विशेषतः स्त्रियांच्या वाबतीत हिदुधर्माची जीवनदष्टी एका टो 
पासूत दुसऱ्या टोकाला हेलकावे घेत असलेलो अनुभवास येते. आज स्त्रीत्वात 
देवत्वद्शंन तर उद्या स्त्री म्हणजे सर्व पापांचे माहेरघर अज्ञी जीवनदष्टी 
पुरोहितत्नाह्मणानी पुरस्कारलेली आहे. हिंद धामिक जोवनाचे एक विलक्षण व 
उपरोधपुर्ण सत्य अले की तंत्रविद्या व तंत्राचार यानी मात्र अविरतपणे स्त्रियांस 
सन्मान्य पद अपिले आहे. परानंद म्हणते ' स्त्रियो देवाः स्त्रिया प्राणा: स्त्रिया 
एव हि भूषणन्‌ । स्त्रोणाम्‌ निन्दा न कतंव्या न च ता; क्रोधयेदचि ॥ ? 

तंत्रविद्या व तंत्राचार यांचे कित्येक विद्ृरजनानी सभर्थन केले आहे हे या 
ठिकाणी प्रांजळपणे नमद केले पाहिजे. तंत्र्नास्त्रांची भाषा अनन्यसाधारण अज्ली 
पारिभाषिक व सांकेतिक आहे व गुरूशिवाय ते गूढ ज्ञान आत्मसात करणे शक्‍य 
नाही असा त्यांचा दावा आहे. तंत्रविधेचे शब्द पारिभाषिक व सांकेतिक आहेत 
अले मान्य केले तरी एक दोन शंका सनात आल्याशिवाय राहात नाहोत. एकतर 
तंत्रविद्या इतकी गूढ राखण्याचे प्रयोजन काय असावे अशो शंका येते. दुसरे असे 
कौ रहस्यमय भाषेचा जर आश्रय करावयाचाच तर बेफाट लेगिक अतिरेकांच्या 
प्रतिमा मानसचित्रांज्िवाय दुसरी अन्य प्रतिमा सानसचित्रे. सुचणेच शक्‍य नव्हते 
हे सरळ सनाच्या माणसास पटणे जरा कठिणच आहे. एवढे खरे को तंत्रशञास्त्रानी 
दांकराचार्यांचा मायावाद त्याज्य ठरवला व एका टोकापासून दुसर्‍या टोकास 
जाऊन ब्रह्म हे सत्‌ असले तर इंद्रियगोचर विश्व हेही तितकेच सत्‌ आहे; आणि 
जड व सानस, बरे आणि वाईट, पार्थिव व अतोंब्रिय यांतील देत निर्मल आहे 
अज्ली धारणा असली तर तंत्रज्ञास्त्रांची तात्त्वकि भमिका विचाराह आ? हे मान्य 
केले पाहूज 


छै -& ।& 


अनुक्रमणिका | नक 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


तकेतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


'आधुनिकांची रसचर्चा 


गेल्या दीडदोे वर्षांतील सराठी साहित्याच्या समोक्षेत भारतीय प्राचीन 
साहित्यज्नास्त्रातील रससिद्धान्त महत्त्वाचा निकष म्हणून स्वीकारला गेला नाही: तर 
उलट पढिचमी लाहित्यातील समीक्षेचे निकषच प्रानुख्याने भराठी सनीक्षकांती वापरले; 
हो गोष्ट सागील दोन व्यांख्यानांमथ्ये स्पण्ट ज्ञाली आहे. परंतु मराठीत प्राचीन 
साहित्यशात्त्र व रससिद्धान्त यांची चर्चा विल्ताराने वा संक्षेपाने आतापर्यंत अखंडित- 
पणे चालूच आहे. प्रा. य. र. आगाशे यांची ' सारस्वत समीक्षा ', डॉ. के. ना. वाटवे 
यांचा ' रस-विमशे !, प्रा. रा. श्री. जोम यांचा अभिनव काव्यप्रका !, डॉ. ग. त्र्यं. 
देशपांडे यांचे | भारतीय साहित्यशास्त्र, प्रा. रा, ब. आठवले यांची ' रसगंगाधराची 
प्रस्तावना ? इत्यादी ग्रंथ भारतोय साहित्यशास्त्राची विस्ताराने चर्चा करतात. 
भारतीय रतसिद्ान्तावर प्रा. गंगाधर गाडगीळ व के. बा, सी. मढेकर यांनी महत्त्वाचे 
आक्षेप घेतले आहेत. रससिद्धान्ताची संशोधनपु्वक मांडणी करण्याचा प्रयत्न 
श्री. दि. के. बेडेकर व प्रा. नरहर कुरुंदकर यांनी केला आहे. डॉ. रा. श्री. वाळिबे 
यांनीही “* साहित्यमीमांसा ' हा भारतीय साहित्यज्ञास्त्रावर आधुनिक पद्चिनी 
साहित्याच्या ससीक्षातत्त्वांशी तुलना करणारा प्रबंध लिहिला आहे. या सर्वात 
प्रा. रा. ब. आठवले यांचो ' रसगंगाधराची प्रस्तावला? व डॉ. ग. त्र्यं, देकपांडे 
यांचे ' भारतीय साहित्यशास्त्र ' ह्यात एका अर्थाने सोलिक विवेचन आलेले आहे. 
सोलिक म्हणण्याचे कारण असे को भारतीय साहित्यज्ञास्त्राचा मलग्रंथ भरताचे 
नाटयक्षास्त्र होय व त्या नाटयक्ञास्त्रावरील अभिनव गुप्ताची अभिनव भारती 
सध्या उपलब्ध असलेलो अत्यंत महत्त्वाची टीका आहे; या दोन्ही ग्रंथांचा उत्तम 
व्यासंग रा. ब. आठवले व ग. त्र्यं. देशपांडे यांच्या ग्रंथांत प्रतिबिबित झाला आहे. 
विज्षेषत: रससिद्धान्ताच्या संबंधी डॉ. देशपांडे यांच्या इतक्या तोलाचे भरतकृत 
नाटयक्यास्त्र व अभिनव गुप्त यांचे अवगाहून या संबंधातल्या इतर ग्रंथांत कोठेही 
केलेले आढळत नाही. ___ 
> “ आधुनिक मराठी साहित्याची समीक्षा व रससिद्वान्त ” या व्हौनस 


प्रकादाल संस्थेच्या व्यास्यानमालेतील ३ रे व्याख्यान. 


| अनुक्रमणिका | स्दशव्ि 
4 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आधघुनिकांची रसचर्चा १५ 


डॉ. देशपांडे यांनी  रसप्रक्रिया ) व : रसविषयक काही प्रश्‍न ' या प्रकरणांमध्ये 
विस्ताराने रसचर्चा केलेली आहे. परंतु काव्यार्थ असलेला रस आणि काव्यार्थाची 
प्रतीति यांच्यात फरक किवा भेद आहे की नाही याची, हा प्रश्‍न नीट लक्षात घेऊन, 
चर्चा केलेलो नाही. किवा हेच इुसऱया पद्धतीने सांगावयाचे तर रस हा अल्नेकिक 
प्रतीतिरूप कौ अलोकिक प्रतीतीचा विषय आहे, रस हा चर्वणेचा विषय को 
चर्बणारूय आहे, आस्वादनाचा विषय कौ आस्वादनरूप आहे, यासंबंधी बहुतेक 
संद लेखक डॉ. देशपांडे यांच्याप्रमाणेच अनास्था दाखवितात. यासंबंधाचे डॉ. देशपांडे 
यांचे विवेचन गोंधळात पाडणारे आहे; वयात गोंधळ आहे हेही त्यांच्या 
लक्षात आलेले नाहो. वर उल्लेखिलेले बहुतेक महत्त्वाचे लेखक या गोंधळातून 
बाहेर पडलेले नाहोत. याचे कारण, अभिनव गुप्ताचेच विवेचन गोंधळात टाकणारे 
आहे, हे होय. 

देशयांडे म्हणतात : -. “ रस हो एक निर्विघ्न अ्ञी चर्वणात्मक संवित्‌ 
आहे. म्हणजे तिचे स्वरूप अंततः जाणिवेचे किवा प्रतीतीचे आहे. ' चर्वणा अपि 
वोधख्या एव ' असे अभिनव गुप्त लोचनात म्हणतो.” म्हणजे देशपांडे यांच्या 
सते “ काव्याच्या परिश्ीलनकाली निष्पन्न होणाऱ्या आनंदसय प्रतीतीला रत हो 
संज्ञा लावण्यात येते; ” स्हणज काव्यार्थाची प्रतोतीच आनंदमयस्वरूप रस 
होय. मग प्रश्‍च असा उत्पन्न होतो को प्रतीति दहाच काव्याथ आहे काय? 
असल्यास काव्यार्थाचा वोध किवा प्रतीति व काव्या्थ हे एकच ठरतात. परंतु 
हे म्हणणे बरोबर नाही. काव्यार्थ हा प्रतीतीचा विषय असला पाहिजे. भरताला 
हेच विवक्षित आहे. भरताच्या मताने स्थायी भावाचे परिणत खूप रस होय. 
हो रसरूप परिणती काव्यकृतीमध्येच निवास करते; म्हणजे काव्यातच काव्यार्थ 
रहातो. अथंयुक्‍त वाकय म्हणजेच श्रव्य काव्य होय व अर्थयुक्‍्त नाट्यप्रयोग हे 
दृश्यकोव्य होय. व्यंग्यव्यंजकभाव हा नाटय प्रयोग वा शब्दरूप काव्य ब रसरूप 
अर्थ यांचा संबंध होय. 

अभिनव गुप्त मात्र काव्यार्थ रस व रसाची प्रतीति ( संवित्‌ ) यांची 
एकरूपता गृहीत धरतो. ग्राह्य काव्याथ रस व ग्राहक प्रतीति यांच्यात अभेद संबंध 
तो सूचित करतो. विषय व विषयी हे संवित्‌ काली एकल्पच बनतात; 
वोघधाचे विषय वनलेले रस्त वा स्थायीभाव हे बोधकाली वोधाच्या आकारातच 
अंतर्भूत होतात. प्रीती व प्रीतीचो प्रतोति, भय व भयाची प्रतीति, शोक व 
शोकाची प्रतीति प्रतीतिसमयी एकच असतात; असा अभिनवाचा आदशय 


दिसतो. 
| अनुक्रमणिका | या 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


«> 
> १६) 


रसरूप अर्थ ही एक विविध अंगांच्या किवा विविध अवयवांच्या अथवा 
विविध अंशांच्या संयोगाने बनलेली रचना आहे. हो अंगे किंबा अवयव किवा अंश 
म्हणजेच “ भाव? होत. अनेक अंगे, अवयव किवा अंश मिळून जी रसवस्तु अत्तित्वात 
येते त्या वस्तूला अस्तित्वात आणगारी तिची अंगे, अवयव वा अंजन हे भाव होत. 
“काव्यार्थान्‌ रसान्‌ भावयन्तीति भावाः' असे भरत भाव इाव्दाचे विवरण करतो. 
येथे भाव म्हणजे नालसिक भावना ( 8110001] 0 8011111011 ) असा अथे 
नरताला अभिप्रेत नाही. भरताने आठ स्थायी भाव, तेहतीस व्यभिचारी भाव व 
आठ सात्विक भाव सांगितले आहेत. अश्रु, स्वेद, कंप इत्यादी आठ सात्विक 
भाव हे उघडच ज्नरीरधर्म आहेत, भनोधने नाहोत. त्यांचा अभिनय नाट्यात 
दसतो. नाट्यात या ४९ भावांच्या योगाने रस अभिव्यक्त होतात. म्हणजे या 
विविध भावांची रचताच रत होव. अवयवांची रचना झालो म्हृणजे अवयवीची 
अभिव्यक्ती होते. भाव हे अंशा ( 0०7७) वरलहा अंशी ( ७11018 ) अला 
जाव व रस यांचा संबंध आहे. भाव म्हृणजे काव्यरसाचे किंवा नाट्यरसाचे घटक, 
या अर्थी भाव हो पारिभाषिक संज्ञा भरताने वापरलो आहे. विभाव व अनुभाव हे 
सुख्यतः वाह्यच विषय आहेत, ते भनोधरस नाहोत, तरी त्यांना भरत सातव्या 
झावव्यंजक या अध्यायात भाव होच संज्ञा देतो. तात्पर्य भाव म्हणजे काव्यार्थाचे 
घटक होत. 
या ४९ भावांमधील स्थायी भाव या मानसिक वृत्ती किवा सनाच्या अवस्था 
आहेत. ३३ व्यभिचारी भावांमध्येही काही शंका, असूया, स्मृति, धृत, हष, 
विषाद, गर्व इत्यादी सानलिक वृत्ती किंवा अवस्था आहेत आणि जडता, श्रम, 
आलस्य, निद्रा, व्याधी, सरण इत्यादी भाव हे शारीर आहेत. म्हणून भाव 
शब्दाचा अर्थी सतोभाव असा करताना त्याच्या संदर्भाबद्दल सावधगिरी बाळगली 
पाहिजे. रस-विसर्शासारख्या पंडितप्रणीत ग्रंथात अक्षा प्रकारची सावधगिरी वाळ- 
गली नाही. रसविमर्कात स्थायी भावांचे विवरण करोत असताना वौररसाचा 
उत्साह ' हा, भावला नसल्यामुळे, स्थायीभाव म्हणणे युवत ठरत नाहो असा 
आक्षेप घेतला आहे. डॉ. वाटवे यांनी संचारी किंवा व्यभिचारी साव हे ( तला - 
0 8110110185 ) होत असे म्हणून ' भाव ' इाव्दाची व्याप्ती ध्यानात न 
घेतल्यामुळे व्यभिचारी भावात ज्ञारीरधर्मही भरताने अंतभूत केल्याबद्दल भरताला 
दोष दिला आहे. आधूनिक मानसक्षास्त्राच्या पाठीमागे लागून रससिद्धांताच्या 
रचलेकडे दुलंक्ष झाले. त्यासुळे स्यायी भाव या “ भावना ” (1101015) को 
1) स्थिरमनोवृत्ति ्ऱ ( 88111111]101.8 ) आहेत अद्ली रससिद्वधांताशी गेरलाग 
असलेली रसविभर्शातील चर्चा विषयांतरच म्हटले पाहिजे. प्रा. वाटवे वा 


| अनुक्रमणिका | 
च मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आधुनिकांची रसचर्चा र्क 


इतर लेखकांनी रससिद्धांताच्या चर्चेत आधुनिक मानसशास्त्राचा जो ऊहापोह केला 
आहे तो रससिद्वांताच्या सोंदयंज्ञास्त्राश्ञी पाठ फिरवून केला आहे; त्यामुळे 
हो आधुनिक मानसक्ञास्त्राची आधृनिकानी केलेली सगळी चर्चा फ॒कट गेली 
आहे. अभिनव गुप्ताने स्थायीभावांच्यासंबंधी जे महत्त्वाचे मानसक्ास्त्रीय विधान 
केलेले आहे त्यामुळे उत्पन्न झालेल्या गेरसमजाच्या पोटी हो मानसक्ञास्त्रीय चर्चा 
निर्माण झाली आहे. स्थायी भाव म्हणून सांगितलेल्या मतोवत्तींनीच भानव 
जन्मापासून भरलेला आहे म्हणून ते स्थायी भाव होत; असे एके ठिकाणी 
अभिनव गुप्त म्हणतो. परंतु अभिनव गुप्ताचे हे विधान * संपातायातस ! विवर- 
णाच्या ओघात केलेले गौज विधान होय. कारज जे स्थायी भाव म्हणून विवक्षित 
विशिष्ट रसांच्या संदर्भात सांगितले आहेत ते भिन्न रलांच्या संदर्भात व्यसिचारी 
भावही बनतात, असे भरताने म्हटले आहे ही गोष्ट अभिनव गुप्तादी ज्ञास्त्रकारांच्या 
लक्षात आहे, हो गोष्ट मात्य केलो पाहिजे. लगळेच आधनिक विवेचक हे 
विसरले आहेत कौ, स्थायी म्हणजे जन्मसिद्ध किवा स्थिरवृत्ती नव्हे तर 
होणतीही कलाकृतो, काव्य वा नाट्य यांतील मुख्य केंद्रवर्ती आधारश्‌त भावना. 
भरताचा रससिद्वांत हो सोंदर्यशास्त्रातील अत्यंत सुसंगत अशी बौद्धिक 
उपपत्ती आहे; भारतीय कलेच्या तत्त्वज्ञानात प्रतिपाविलेली एक सळूभत 
सोंदर्यविषयक सांस्कृतिक संकल्पना आहे. आजपर्यंत जगातील तत्त्ववेतत्यांनी ज्या 
काही सोंदर्बविषयक सांस्कृतिक संकल्पना व्हिवा साहित्यसोंदर्याच्या संकल्पना 
प्रतिपादिल्या आहेत त्यांच्यापेक्षा हौ एक वेगळी संकल्पना आहे व इतकी साहित्य- 
सोंदर्यविबयक स्पष्ट संकल्पना इतर कोणत्याही तत्त्ववेत््याने आजपर्यंत मांडलेली 
नाही. परंतु कोणतीही आजपर्यंतची सोंदर्यमीसांसा वादातीत ठरलेली नाहो तकी 
होहो मीमांसा वादातीत ठरेल असा दावा करण्यात अर्थ नाहो 


भरताचा रससिद्धांत पुढील दोन संदर्भात स्पष्ट ज्ञाला आहे; भरताने तो 
दृश्य काव्यास म्हणज नाट्यास लागू करून स्पष्ट केला आहे. प्रेक्षक हा भरताचा 
रसिक होय. ते संदर्भ असे :-- 

तत्र रसानंव तावदभिधास्यामः । न हि रलादृते कशचिवप्यर्थ: प्रवर्तते । 

तत्र विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । को वा दष्ट इत्ति 

चेत्‌ उच्यते; यथा नानाऱ्यंजनोपधिद्रब्यसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः, तथा नातल- 

भावोपगमाद्रलनिष्पत्तिः । यथा हि गुडादिभिदरव्येब्येजनेरोपधीसिरच पड य्हां 

निवंत्यंन्ते, एवं नाना भावोपहिता अपि ल्यायिनो भावा रसत्वभाप्नवर्ति । 

न. भा.२ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह शः १ भत . 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ऱ्ट 


नवभारत 


अत्राह-- रस इति कः पदार्थ: । उच्यते; आसल्वादचत्वात्‌ । 
कथमास्वाचते रसः । अत्रोच्यते, यथाहि नानाव्यंजनसंस्कृतमत्नं 
भंजाना रसाताल्वादयन्ति सुमनसः पुरुषा हर्षादींश्‍चाप्यधिगच्छन्ति, 
तथा नानाभावाभिनयव्यंजितान्‌ वागडंगसत्वोपंतान 
स्थायिभावानास्वादयन्ति लुसनसः प्रेक्षका हर्षादींरयाधिगच्छल्ति । 
* तस्नान ताट्यरसाः ! इति व्याख्याता: । अत्रानुवंड्यो इलोको 
भवतः --- 

यथा बहुद्रव्ययुतेव्यंजनेबहुनिर्यतम्‌ । 

आस्वादयन्ति भंजाना नवतं भक्‍तविदो जना: ।॥। ३२॥ 

भावाभिनयसंवद्धान्‌ स्थायिभावांस्तथा वधा: । 

आरस्वादयन्ति मनसा तस्माद्माटयरसाः ल्यृता: ॥। २३॥ 

( नाट्यश्ास्त्रस्‌ अध्याय ६) 
अत्राह- यदग्योन्यार्थतंश्रितेविभावानुभावव्यंजितेरेकोनपज्चाशद् भावे: 
सामान्यगणयोनेनामभिनिषपरान्ते रसास्तत्‌ ळथं स्थायिन एव भावा 
रसत्वमाप्नुवन्ति। उच्यते- यथा हि तसानलक्षणास्तुल्यवाणिपादोदर- 
करीराः समानप्रत्यया अपि पुर्षाः कुलशीलविद्याकर्नशिल्पविचक्षणत्वाद्‌ 
राजत्वसाप्नुवन्ति तत्रेव चान्येषल्पबुद्धयस्तेषासेवानुचरा भवन्ति 
बिभावानुभावव्यभिचारिण; स्थायिभावानुपाधिता भवन्ति । आश्रयत्वात्‌ 
स्वामिभूताइच स्थायिनो भावा: । तहृत्‌ स्थायिनि वपुषि गुणीभूला 
अन्ये भावा: तान्‌ गुणवत्तया श्रयन्ते । (ते) परिजनभूता व्यभिचारिणो 
श्षावा:। को दष्टान्त इति यथा नरेन्दो बहुजनपरिवारो$पि सन्‌ 
स एव नाम लभते, नान्यः सुमहानपि पुरुष: , तथा 
विभनावानुभावव्यभिचारिपरिवृतः स्थायी भावो रसनाम लभते ॥ ८॥ 

( नाटयक्वास्त्रम्‌ अध्याय ७ ) 


अर्थ :- आता प्रथम रसांचे विवरण करतो. 'रसाबाचून कोणतेहो कार्य 
प्रवृत्त होत नाही ( नाट्यप्रयोग होत नसतो ). त्यात विभाव, अनुभाव व 
व्यभिचारी भाव यांच्या संयोगाने म्हणजे रचनेने रस निष्पन्न होतो. याला 
उदाहरण काय असे म्हणाल तर सांगतो; ज्याप्रमाणे अनेक मसाले आणि 
ओषधी म्हणजे वनस्पतिद्रव्य यांच्या संयोगाने रस तयार होतो; [ करीचा 
रस, गूळ ब वेलदोडा इत्यादी सुगंधित द्रव्ये यांच्या संयोगाने पन्हे ( पानक ) 
तयार होते; |] त्याप्रमाणे नाना भाव एकत्र मिसळण्याने रस निष्पन्न होतो. 


| अनक्रमणिका | स्विव 
झौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


आघधुनिकांची रसचचा १९ 


उदा० गूळ वगेरे ब्रव्ये, मसाले आणि ओषधी म्हणजे वनस्पतिजस्य धाऱ्ये 
यांच्या योगाने षड्रस निर्माण होतात तसे नाना भाव मिसळण्याने स्यप्यी 
भावसुद्धा रसत्व प्राय्त करून घेतात. यावर कोणीं विचारील को रस म्हणजे 
वाय पदार्थ आहे ? त्यावर आम्ही सांगतो आस्वाद्यत्वामुळे ( रस हे पद 
वस्तूला लागते ). रत कसा आस्वादिला जातो? यावर आपऱ्हो सांगतो- 
ज्याप्रमाणे नाना प्रकारचे मसाले मिसळलेले अन्न जेवत असताना रसांचा 
स्वस्थ भनाचे लोक आस्वाद घेतात आणि हर्षादिकांना प्राप्त करतात 
त्याप्रमाणे नाना प्रकारच्या भावांच्या अभिनयांनी सूचित केलेले किंबा वाचिक, 
आंगिक व सात्त्विक अभिनयाने युक्‍त अश्या स्थायी भावांचे प्रच सवाचे प्रेक्षक 
आस्वाद घेतात आणि हर्षादिकांना प्राम्त करतात. * तस्मात्‌ नाट्यरसाः ! ह्या 
शब्दादलीचे अले हे स्पष्टीकरण आहे. (हो ज्ब्दावली ज्यामद्ये गुंऊली आहे) 
ते वंशपरंपरागत आलेले इलोक येथे असे ञाहेत- ज्याप्रमाणे पुष्कळ अरकारची 
ब्रव्ये आणि पुण्कळ मसाले यांनी युवत असा भात ( पुलाव ), भाताची पारख 
असलेले लोक जेवत असताना आल्वाद घेत असतात ( म्हणजे सिटव्या 
नारीत असतात ), त्याप्रमाणे सुबुद्ध जल भावांच्या अभिनयांनी भरलेल्या 
स्थायी भावांचा सनाने आस्वाद घेतात म्हणून त्याना नाट्यरस म्हणन 
ओळखतात. ... 

“,.. यावर असा प्रश्‍न विचारतात -- एकमभेकांकरिता एकभेकांबर अवलंबन 
असलेले म्हृणजे परस्परावलंबी व विभाव व अनुभाव ह्यांनी व्यक्‍त केलेळे जे 
४९ भाव त्यांच्या योगाने एक समान गुण लाभून रस निष्प्न होतात; ( वर्वेच 
भाव रस म्हणजे आस्वाद्य बनतात ) तर स्थायी भावच रसत्ब प्राप्त करून 
घेतात हे कसे ? यावर आम्ही असे म्हणतो --- जसे समात लक्षणे असलेले, हात, 
पाथ, पोट व शरीर समान असलेले, समान दिसगारे जरी पुरुष असले तरी 
त्यांच्यापेकीच कुल, झील, विद्या, कतृंत्व आणि कला या बावतीत जे विचक्षण 
असतात त्यानाच राजत्व प्राप्त होते व त्यांतील दुसरे अल्पवृद्धीचे असल्यामळे 
त्यांचेच अनुचर बनतात. विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाज हे स्थायी 
भावांवर आवघारलेले असतात. स्थायी भाव हे आधार बनल्यामुळे ते इतर 
भावांचे स्थायी बनतात. हे दुसरे भराव स्थायी असलेल्या जछरोरा वर गणजसेने 
गुणीभूत म्हणजे अवलंबित असतांत. ल्थायी हा गुणवान असल्यामुळे व्यभिचारी 
भाव परिजन म्हणजे सेवक बनूल त्याचा आश्रय करतात. याला दृष्टांत काय ? 
ज्याप्रमाणे बहुजनांचा परिवार अलूनदेखोल राजाच नाव झिळवितो ( राजाची 


मिरवणूक चालली असताना “ राजा जात आहे ' असे म्हणतात ) त्या परिवारा- 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


श्र ८ २.९. क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२० नवभारत 


तील दुसरा कितीहो मोठा माणूस असला तरी त्याचे नाव घेत नाहोत त्याच- 
प्रमाजे विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाव यांचा परिवार मोठा असला तरी 
स्थायी भावच रस हे नाव मिळवितो.” 

स्थायी भावांचे मानसश्ास्त्रदृष्ट्या काय स्वरूप आहे व काय महत्त्व आहे 
या संबंधाचा विचार करून स्थायी भाव या संज्ञेचा म्हणजे परिभाषेचा उलगडा 
होऊ शकणार नाहो. तर एकेक कलाकृती, काव्य किवा नाटच यांच्यासध्ये सवे 
घटकांना ज्या एका मनोवृत्तिरूप भावनासूत्रात गुंफलेळे असते किवा ज्या एका 
जावनेच्या वा. मनोवृत्तीच्या प्रभावाखाली सुसंगति किंवा सलगता प्राप्त होते ती 
मनोवृत्ती स्थायी भाव या संज्ञेस पाचर होते. अथयासून अंतापर्यंत त्या त्या कलेचा, 
साहित्याचा किवा नाट्याचा व्यापार ज्या सतोवृत्तीने नियंत्रित होतो ती मुख्य 
मनोवृत्ती म्हणजे ल्थायी भाव होय; स्थायी म्हणजे जाधारभूत. 

डॉ. ग. त्र्यं. देशपांडे इत्यादी पंडितांनी स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, 
विभाव व अनुभाव हो सापेक्ष अन्योन्यार्थसंश्रित पदे आहेत; या गोष्टीस आवदयव 
तितके महत्त्व दिलेले नाहो. त्यासुळे, या पदांची सापेक्षतेसुळे तयार होणारी सुसंगत 
घटनाच रस होय, रस म्हणजे आस्वाद, आस्वाद्य म्हणजे सुंदर, हे रसलिद्धान्ताचे 
मूलभूत स्वरूप सर्वच आधुनिक समीक्षकांच्या विचारकक्षेतून निसटले. 


स्थायी हे पद व्यभिचारी ह्या पदाचे प्रतियोगी आहे. व्यभिचारी म्हणजे 
अस्थायी. स्थायी नाव व व्यभिचारी भाव यांच्यामध्ये एक प्रकारचा विरोध 
आहे. शुंगाररसातील रति हा स्थायी भाव दुष्यंत व हकुंतला यांच्या मनामध्ये 
रहातो. परंतु दृध्यंताच्या मनातील दाकुंतलेच्या प्रेमाबद्दलची शंका हो दुष्यंताच्या 
ठिकाणच्या रतीचा विरोधी भाव आहे. शकुंतलेच्या हृदयातील रतीशी *हगजे 
प्रमाश्षी तिच्या हृदयातील ब्रीडा म्हणजे लज्जा हा विरोधी भाव आहे परंतु 
डुप्यंताच्या मनातील झंका आणि इकुंतलेच्या भनातील ब्रोडा हे विरोधी 
असले तरी रति ह्या स्थायी भावाशी विसंगत किवा हानिकारक भाव नव्हेत. 
ते परिणामी रतोची म्हणजे प्रेमाची उत्कटताच निर्माण करतात. विभाव व 
अनुभाव हो पदे स्थायी भाव या पदाश्ली सावेक्ष आहेत. रति हा स्थायी नाव 
रति ह्या संज्ञेने व्यक्‍्तपणे प्रतीत होऊ शकत नाहो. प्रीतीचा रति ह्या गाव्दाने 
बोध होतो परंतु त्या बोघातील रति आस्वाद्य म्हणजे रमणीय नसते. म्हणून 
काव्यात रस किवा स्थायी भाव हे वत्चक जल्दांती सांगणे हा दोष मानला 
आहे. त्या रतीचे प्रत्यक्ष रूप म्हणजे विभाव होत. वेषभूबालंकृत, रमणीय 
परितरात एकमेकांच्या सालिध्यात आलेले युवक व युवती जन यांच्यातच रती 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे १ 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आधघुनिकांची रसचर्चा २९ 


प्रत्यक्ष रुप धारण करते. युवक व युवती, त्यांची सुंदर वेषभूषा म्हणजे 
शृंगार, वसंत त्रतू, उद्यानासारखा परिसर या सर्वांच्या समुदायात रति 
हो व्यक्त होते. स्थायी भाव किवा अन्य मनोभाव हे त्यांच्या वाचक दाब्दांनी 
स्पष्ट प्रत्ययास येत नसतात. वाच्या अस्पष्टच राहतात; ते आस्वादच किदा 
रमजीय किंवा सुंदर ठरत नाहीत. त्यांना स्पष्ट व प्रत्यक्ष स्वरूप ज्या मूर्त इंद्रियगम्य 
वस्तूत व परिस्थितीत येते त्यास विभाव म्हणतात. बिभाव म्हणजे ननोसावांचे 
व्यकतीकरण ज्याच्यात व ज्याच्याने होते तो. दुष्यंत व इकुंतला हे रति ह्या 
स्थायी भावाचे विभाव होत. ते नाटकात प्रत्यक्ष दिसतात; त्यांची प्रीति 
प्रत्यक्षात येते. श्रव्य काव्यात हे विभाव शब्दानी वणिलेले असतात. ते उल्लि- 
खित विभाव रतिभाव सूचित करतात. ह्या विभावांच्यामध्ये रतिभावाच्या 
अस्तित्वाची लक्षणे उत्पचच होतात; ते रतिभावाचे आनुषंगिक परिणास होत. 
प्रणयी युगुलांच्या नयनांची हालचाल, मधुर अंगविक्षेप, एकमेकांना आकर्षक 
असे वतंन हे सर्व अनुभाव होत. स्थायी भाव असला म्हणजे जे वर्तन अपरि- 
हार्यपणे घडते त्यास अनुभाव म्हणतात. अतुभावांची एकातून दुसरा, दुसऱ्यातून 
तिसरा अज्ञी साखळी तयार होते तेव्हा पहिला दुवा विभाव व दुसरा अनुभाव 
असे क्रमाने म्हणतात; असा विभाव व अनुभाव यांचा सापेक्ष संवंध आहे. 


स्थायी भावाप्रमाणे व्यभिचारी भावांचे सुद्धा विभाव व अनुभाव भरताने 
७ व्या अध्यायात खुलासेवार सांगितले आहेत. निवेद म्हणजे वैताग हा पहिला 
व्यलषिचारी भाव होय. दारिद्रच प्राऱ्ती, अवमान, इष्ट्जनविधोग, वेराग्यपर चर्चा 
इत्यादी वेतागाचे विभाव होत. म्हृणजे था विभावांनी वेताग बघ वैतागलेला 
मनुष्य लक्षात येतो. योग्या5माणे स्तव्ध बसणे, निराझेचे निवास, सदन, कास न 
वरणे किंवा सोडून देणे, उतरलेला चेहरा इत्यादी बेतागाचे अनुभाव म्हणजे हे 
वेतागाचे परिणाम होत, 

स्थायी भाव व व्यभिचारी भाव हो जशी सापेक्ष पदे आहेत त्याच प्रमाणे 
विभाव न अनुभाव हो परस्पर सापेक्ष पदे आहेत आणि स्थायी भाव वा 
व्यभिचारी भाव यांपैकी प्रत्येकाशी विभाव अनभाव था पदांची सापेक्षता आहे. 
आधुनिकांच्या मताप्रमाणे भावनांचा आविष्कार ( जाडा ) हे काव्याचे 
किवा ललित कृतीचे लक्षण ठरलेले आहे. परंतु ह्या आविष्काराचे तकंशद्ध 
स्पष्टीकरण भरतानेच प्रथम दिले आहे. तसे अजून कोणी दिले नाहे. या स्पप्टी- 
करणात सवं भझनोभावांचा अंतर्भाव होतो. विभाब ब अनुभाव ह्या पद्धंत मतं 
विठवाची आणि विचार, वासना आणि भावना यांच्या बाह्य लक्षणांची मांडणी 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


र्र नबभारत 


अंतर्भूत होते. स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, विभाव व अनुभाव या चार सापेक्ष 
पदांच्या संदर्भात आविष्काराची संगति वा विसंगति मीमांसिता येते; भावनांचा 
आविष्कार म्हुणजे वाय याचे नेमके उत्तर भरतानेच दिले ते म्हणजे भावनांचे 
बिभाव व अनुभाव. भावनांच्या आविष्काराची सुसंगति व विसंगति याचे उत्तम 
प्रमाण वरील सापेक्ष चतुष्पदीत सापडते. 

कलेचे, साहित्याचे किवा नाट्याचे सर्वच घटक म्हणजे भाव हे आस्वाद्य 
असतात हे भरताच्या बर उल्लेखिलेल्या दुसऱ्या संदर्भात स्पष्ट झाले आहे. 
भरत स्हणतो को लोकस्वभावाचे अनुकरणखरूप जे नाट्य त्यातील ४९ भाव 
काव्यरसाची अभिव्यवती करतात; ते अन्योन्याथसंश्रित म्हणजे परस्परांविषयी 
अनुरूप किंवा सुसंगत असले म्हणजे त्यांच्यात सासा*्य गुण येतो. सामान्य गुण 
म्हणजे एकात्मता होय. ही एकात्मता म्हणजेच रसरूपता होय. स्थायी भाव हेच 
रसख्पाने परिणत होतात अतेहो एकदा सरत म्ह॒गतो. सर्वच भाव आस्वाद्य 
आहेत ह्या विधानाशी ते विसंगत दिसते. ती विसंगती भरताने स्वतःच काढून 
टाकली आहे. स्थायी भाव हे कलेतील मुख्य सूत्र असल्यामुळे त्याला रस म्हटले 
असले तरी सर्वच भाव आस्वाद्य म्हणजे रस होत असा त्याच्या म्हणण्याचा निष्कषं 
आहे. स्थायी हा राजाप्रमाणे मुख्य असून इतर भाव राजाच्या परिजनाप्रनाणे 
असतात. राजाच्या वेभवातच त्यांचा सभावेश होतो. म्हणून प्रधालत्वामुळे 
स्थायी चावासच रस म्हटले. 

विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाव यांच्याशी स्थायी भाव हा संयोग 
पावला म्हणजे रसरूपाने परिणत होतो; रस वनतो; म्हणजेच आस्वाच बनतो. 
रस हाच काव्याथं होय. स्थायी भावात्सक रस हो मनोवृत्ति किवा सानसिक स्थिती 
शाहे. स्थायी भाव हो सातसिक भावना आहे. विभाव, अनुभाव व संचारी भाव 
यांच्या संयोगाने म्हणजे सिळणीने त्याला उत्कट अक्षा जाणिवेचे स्वरूप प्राप्त 
होते. जाणिवेच्या रूपाने भावना होच आपले विषय विश्‍व स्वतःमध्ये आकलन 
करून ठेवते. हो भावना उत्कट, सांगोपांग विविध विषयांचे अवलंबन करणारी 
संतिद्‌ वा प्रज्ञा बनते; हा काव्याथ होय. त्यालाच आधुनिक कला-समीक्षक 
आविष्कार असे म्हणतात. या व्यावहारिक बाह्य जगातील प्रणयी युग्माच्या 
मनातील रति आणि काव्यारथं असलेली रति यांच्यामध्ये मुख्य भेद असा आहे कौ 
व्यावहारिक जगातील रतोला काव्याथे प्रीतीचे रूप नसते. 

काव्याथे हा मुख्यतः भावनारूप असल्यामुळे हा समानसिकच असतो. त्याची 
मानसिक स्थिति हो उत्कट जाणिवेच्या स्वरूपात असते. काव्य आणि त्याचा समग्र 


| अनुक्रमणिका | प्न 
2. मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत कीक द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


आधुनिकांची रसचचा २३ 


अर्थ यांचा संवंध व्यंग्यव्यंजकभाव या शब्दाने सांगता येतो. वाच्यवाचक भाव हा 
शब्द आणि अथं यांचा संबंध स्थायी भावाच्या अभिव्यवतीला असमर्थ असतो. 
प्रेम, द्वेष, क्रोध, भाय इत्यादी शब्दांचे ( वाच्यवाचक भावाने किंवा संकेताने प्रतोत 
होणारे) अथ अत्यंत अस्पष्ट व अंधुक असतात; ते शब्दाखाली कज्षाकलेले असतात; 
म्हणजे असे म्हणता येते को सांकेतिक शब्दांनी बोधित केलेल्या भावना 
आविष्कृत नसतात. व्यंजना किवा व्यंग्यव्यंजकभशाव या संबंधातूनच भावना 
आविष्कृत होतात. पद, पदार्थ, वावय ब वाक्याचा सांकेतिक अर्थ यांच्या वेशिष्ट्यपुरण 
संगतीतून आविष्काररूपाने भावना प्रतीत होतात. या आविष्कारालाच भारतीय 
साहित्यश्नास्त्रात * ध्वनि ' हो संज्ञा देतात. 

काव्याचे विश्‍व हे भावनेचे विश्‍व असते. हे भावनेचे विश्‍व किवा त्यायी 
भावनेचा संसार कवि किंवा कलाकार प्रतिभेने निर्माण करतो. प्रतिभेलाच 
सत्त्व अज्ञी संज्ञा भरताने दिली आहे. भरताचा रससिद्धांत हा नाटय- 
कलेवरच आधारलेला असल्यामुळे नाट्याचा आधार सत्त्व होय असे तो 
सांगतो- ( लाटयक्ञास्त्रमू ७-६४ ). नाट्य म्हणजे मुख्यतः अभिनय होय. उत्तम 
अभिनय सत्त्वाचा अतिरेक ज्ञाल्याशिवाय होत नाहो असे भरत सामान्याभिलय 
( नाट्यक्षास्त्रस्‌ २४.२ ) या अध्यायात म्हणतो. ४९ भावांपेकीच आठ सात्त्विक 
भाव होत. था अष्ट भावांनाच सात्त्विक का म्हणावे ? सर्वच चांगल्या प्रकारचा 
अभिनय सस्वानेच होऊ शकतो म्हणून सर्वच भाव सात्त्विक असतात; मग अष्ट 
भावाना सात्त्विक म्हणून वेगळे का सानावे असा प्रश्‍न उपस्थित करून भरताने 
असे स्पष्टीकरण केले आहे की कवीमधील सत्वनासवक शक्तीने किवा गुणाने 
कलाकृती निर्माण होत असते. सन समाहित म्हणजे समाधियुक्‍्त, एकाग्र बनले 
म्हणजे सत्त्व उत्पन्न होते. रोमांच, अश्रु, कंप, दुःखाने किंवा भोतीने दबलेल्या 
आवाजासारखा आवाज, हातपाय कुंठित कोणे, स्वेद इत्यादि अष्ट्लात्विक भाव 
नटाच्या ठिकाणी स्वाभाविक स्वरूपात प्रकट होण्यास एकाग्र मनाचीच जर्री 
असते; अन्यथा तसे होणे शबय नाहो. नट हा दुःखी नसतो पण दुःखाचा 
अभिनय करतो; सुखी नसतो पण सुखाचा अभिनय करतो; हे सामथ्यं म्हणजेच 
सत्व होय. लोकस्थभावाचे अनुकरण स्वतःच्या स्वभावाच्या विरुद्ध तटास कराब- 
याचे असते म्हणूनच नाट्याला सत्वाची आवश्‍यकता आहे. हे सत्व म्हणजेच कवीची 
प्रतिभाशवती होय. हिलाच ' अपूर्वनिर्भाणक्षमप्रज्ञ ' असे अभिनव गुप्ताने म्हटले आहे. 

प्रतिभार्निमित भावनाविश्‍व हा काव्याथे होय. काव्यारथ हा भावनात्मक 
असतो. त्याचा प्रत्यय कति, सहृदय वाचक वा प्रेक्षक घेत असतो. काव्याथं 
असलेली भावना संवित्‌, बोध किवा प्रत्यय स्वरूपाचीच असते. या प्रत्ययाचा 


अनुक्रमणिका 
१ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न डय | 
वी क. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


२४ नवभारत 


आस्वाद किंवा चर्वणा हाहो प्रत्ययच असतो. रसाचा आस्वाद म्हणजे प्रत्ययरूप 
रलाचाच प्रत्यय होय. तात्पर्य प्रत्ययाचा प्रत्यय म्हणजे काव्याथंबोध होय. वास्तव 
म्हणजे व्यावहारिक विश्‍वातील रति किवा प्रोति, हास, भय, जुगुप्सा, क्रोध, 
उत्साह, शोक, विस्मय ह्यांना स्थायी भाव हो संज्ञा नाही. तेच कलाविषय विवा 
काव्यविषध झाले म्हणजे त्यांना स्थायी भाव म्हणतात. होच गोष्ट विभाव, अनुभाव 
व व्यभिचारी भाव यांना लागू आहे. या चारी भावांना व्यवहाराच्या भूमिकेत 
झरत ' स्वशाव ' अल्ली संश्या देतो. हे स्वशाव काव्यविषय बनले म्हृणजे वरील 
चार संज्ञांना पात्र होतात. म्हणूनच स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव वा व्यभिचारी 
भाव यांना अलोकिक असे विशेषण अभिनव गुप्त देतो. लौकिक म्हणजे व्यावहारिक 
जगातील प्रणयी युग्माच्या हृदयातील प्रीती. तिचा प्रगयी युग्माला प्रत्यय येतो. 
नाट्यात किंवा काव्यात त्या प्रत्ययाचा प्रत्यय घेतला जातो. प्रत्यय येणे व 
प्रत्ययाचा प्रत्यय येणे या दोन वाक्यातील फरक लक्षात ठेवला पाहिजे. 


रस हे पद भरताने परिणत स्थायी भावास लावले आहे. रस म्हणजे 
आस्वाद्य; आस्वाद नव्हे. अभिनव गुप्तादी साहित्यश्शास्त्रकारांनी आस्वाच व 
आस्वाद वा दोन्ही मनःस्थितीना * रस ' पद लावले आहे. काव्यार्थाचा प्रत्यय हा 
आनंदरूप किंवा आनंदच असतो. हा आनंदच रस होय. अक्षी अभिनव गृप्ता- 
दिकांची भूमिका आहे. रस, चर्वणा, आस्वाद व आनंद हे पर्याय शब्द म्हणून 
अभिनव गुप्ताने वापरले आहेत. 


येथे हे लक्षात ठेवणे जरूर आहे को भरताने आठ स्थायी भाव व त्यांची 
परिणती म्हणजे आठ रस सांगितले आहेत. त्यावरून त्याला आठच स्थायीभाव 
आहेत व आठच रस आहेत असे म्हणावयाचे आहे असे अनेक प्राचीन व अर्वाचीन 
भारतीय साहित्यक्नास्त्रज्ञ म्हणतात. परंतु आठच स्थायी भाव होत असे मत 
त्याच्या स्थायी भावाच्या विवरणावरून निष्पक्न होत नाहो. विभाव, अनुभाव 
व संचारी भाव यांच्या योगाने जो जो मनोभाव परिपुष्ट होऊन परिणत होतो 
तो तो स्थायी भाब होय असाच भरताचा निष्कर्ष दिसतो. मानवी मनातील 
जीवनव्यापी मूलभूत भाव म्हणजे स्थायी असा अथ भरताने कोठेच सांगितला नाहो. 
कोणतीही नाट्यकृती सुसंगत ब एकात्मक बनविणारा, प्रथमपासून अखेरपर्यंत राहून 
आस्वाद्य म्हणजे रस बनणारा जो भाव तो स्थायी होय. भरताने यासंबंधी असे 
स्पष्टीकरण केले आहे कौ-- 

न ह्येकरसजं काव्यं किज्चिदस्ति प्रयोगतः । 

भावो वापि रसो वापि प्रवृत्तिवृत्तिरिव वा ॥ ११६ ॥ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आधघुनिकांची रसचर्चा २५ 


सबा समवेतानां रूपं यस्य भवेद्‌ बहु । 

स सन्तव्यो रसः स्थायी, रोषाः सजञ्चारिणो सता: । १२०॥ 
विभावालभावयुतो ह्यऊगवस्तुसमाश्रय: । 

संचारिभिस्तु संयुक्‍त: स्थाय्येब तु रसो भवेत्‌ ॥ १२१ ॥ 

स्थायी सत्त्वातिरेकेण प्रयोक्‍तव्यः प्रयोक्‍्तृभिः । 

संचार्याकारमात्रेण स्थायी थल्मादू व्यवस्थित: ॥ १२२॥ अध्याय ७ 


अर्थ : ' काव्य ( म्हणजे नाट्य ) एकरसात्सक कोठेही प्रयोगात नसते. 
भाव, रस, प्रवृत्ति, शेलो या स्व गोष्टी एकत्र आल्या असता ज्याचे 
रूप मोठे असते तो स्थायी रस म्हणून म्हणावा. बाकीच्यांना संचारी 
( म्हणजे व्यभिचारो भाव ) म्हणतात. विभाव, अनुभाव, इतर अंगभूत 
वस्तू आणि संचारी भाव यांनी संयुक्‍त असा जो स्थायी तोच रस 
बनतो. प्रयोग करणाऱ्यांनी सत्त्वाचा अतिरेक करून स्थायी हा 
दाखवावा. स्थायी सासान्य रूपरेषेनेच दाखविला तर तो संचारी 
( व्यभिचारी भाव ) होतो असे निठर्चित ठरलेले आहे. ' 


म्हणजे एकच मनोभाव हा स्थायी की संचारी ( व्यभिचारी भाव ) 
आहे हे काव्यात किंवा नाटकात तो कसा रंगविला आहे, यावरून ठरते. 
शरताने आठच रस सांगितले याचे कारण त्याच्या काळामध्ये उपलब्ध 
असलेल्या नाटयकृतीमध्ये त्या त्या नाट्याची आधारभूत जी भावसूत्रे सापडली 
त्यांचे वर्गीकरण आठ स्थायी भावामध्ये करता आले, हे होय. हे वर्गोकरण 
भरताच्या पुर्वीही झाले असावे. भारतास वोद्ध व जेन यांचे ' यतिकाव्य ' किंवा 
वैराग्यपर वेदान्ती काव्य साहोत नसावे, किंवा त्याच्या काळी अस्तित्वात नसावे, 
त्यामुळे त्याने ज्ञांतरस हा नववा रस सांगितला नाहो. शेव-वेष्णवांचे भक्‍्तिकाव्य 
सुद्धा इसवीसनाच्या चोथ्या- पाचव्या शतकानंतर निर्माण झाले. त्यामुळे भाव्ति- 
रसाचीही रससंख्येत परिगणना फार उद्यीरा ज्ञाली. मूलभूत भाव आठ किंवा नऊ 
नाहोत, म्हणून रससंख्या हो आठ किंवा नऊ एवढीच सांगता येणे शक्‍य 
नाहो असे ' काव्यालंकार ? या ग्रंथाचा कर्ता रुद्र ब त्याचा टोकाकार नसिसाधू 
याने म्हटले आहे. जसजसे वेचित्र्यपुर्ण रसात्मक साहित्य वाढत गेले तसतज्ो 
रससंख्याही वाढत गेली. काही साहित्यश्ास्त्रकार रससंख्या हो अनिञ्रचित आहे 
असे म्हणू लागले तर काही शुंगार, वीर, करुण किंवा शांत यापेकी एकच रस 
सुख्य व मूलभूत म्हणून मांडण्यास प्रवृत्त झाले. अभिनव गुप्ताने एकच महारस 
मानून काव्यानंद हा वेचित्र्यपुणे असला तरी अंतिम अर्थाने एकाच आत्मचेतन्य 


| अनुक्रमणिका | ल्न 
झं मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


-२६ नवभारत 


स्वरूपाचा आहे असे प्रतिपादिले. हेच स्वरूप आत्मचेैतन्य किवा ब्रह्मचेतन्य 
काव्यानुभूतीत प्रकट होते व तोच खरा झूलभूत रस होय, अक्ष सिद्धांताप्रत 
अनेक भारतीय साहित्यशास्त्रकार पोचले आहेत. 


रससिद्धांत हा नाट्य व श्रव्यकाव्य याना साहित्यक्षास्त्रकारानी लागू 
केला आहे. सर्वच काव्य म्हणजे ललितताहित्य रसात्मक असते हा भरताचा 
विचार अनेक भारतीय साहित्यतास्त्रकारांनी मर्यादित अर्थानेच नान्य केला आहे. 
उत्तम काव्य रसात्मकच असते हा मात्र सर्वसान्य पक्ष आहे. परंतु काही काव्य 
रसात्मक नलूनही रमणीय असते म्हणून ' रसात्मवाभ्‌ काव्यम्‌ ' हो व्याख्या अव्याप्त 
ठरते असते रसगंगाधरकारासारख्या साहित्यशास्त्रकाराचे सत आहे. आस्वाच 
म्हणजे रस होय हो भरताची व्याल्या सान्य केल्यास हा अव्याप्ती दोब येत नाहो. 
भरतासारखेच साहित्यदर्पणकाराचे मत आहे. ' रस, रसाभास, भाव, भावाभास, 
भावसंधि, भावोदय, 'भावश्यांति, भावशवलता हे सर्व आस्वाद्य म्हणून रस होत, 
अले ( ३। २५९, ६० ) तो म्हणतो. रसगंगाधरकाराने साहित्यदर्पणकाराचे खंड 
करून ' रसणीयार्थ प्रतिपादक: शब्द: काव्यस्‌ ' असे जे नवे काव्यलक्षण केले आहे 
ते गेरसमजभूलक आहे, त्याला साहित्यदर्पजाच्या तत्त्वार्थाचे ग्रहूण झाले नाही. 
रस हे भरताने कलात्मक संगतीचे तत्त्व ठरविले आहे. त्याने नाट्यातील वण, 
दाब्द, छंद, पाठ्य स्वर, गुण, अलंकार आणि संगीतातील स्वरांची रचना 
रसभावनानुगत किवा नानारसससाश्रित असावी असे म्हटले आहे. ( नाट्य- 
शास्त्रम्‌ १७४२; १८३८-७५ ). रस काव्याचा आत्मा होय, असे अनेक 
भारतीय साहित्यज्ञास्त्रकार म्हणतात. प्राण, चैतल्य, इत्यादी शब्दांनीही हाच 
अभिप्राय ते व्यक्त करतात. शरीर ब आत्मा ही काव्याच्या संदर्भात वापरलेली 
गाब्दावली ख्पकात्मक म्हणजे आलंकारिक आहे. अलीकडे खऱ्या कलेला सजीव 
किवा जिवंत म्हणतात. जीव विवा जिवंतपणा हे शब्द आणि आत्मा, प्राग, 
चैतन्य हे शब्द समान अर्थानेच वापरलेले असतात. ध्वन्यालोककारांनी, काव्याचा 
आत्मा म्हणजे काव्याचे सार, असे स्पष्टोकरण केलेले आहे. 


घ्वनिकारांनी किंवा ध्वन्यालोककारांनी रस हा काव्याचा आत्मा न सांगता 
ख्वनि हा काव्याचा आत्मा सांगितला आहे. भरताचा रससिद्धांत मात्र त्याना 
सान्यच आहे. परंतु ध्वनिशवित काव्यामध्ये असल्यागिवाय रसाचा प्रत्यय 
येत नाहो म्हणून काव्याचा आत्मा ध्वनि होय असे म्हणावे लागते. व्यंजनात्मक 
शवतीने रस, भाव, रोति, अलंकार किंवा गुण अथवा काव्यप्रतिपाद्य अन्य वस्तू 
यांच्या सोंदर्याचा अनुभव म्हणजे ध्वनि येतो. व्यंजनाशक्‍तीने येणारा प्रत्यय 


| अनुक्रमणिका | स्दरविक 
वी मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आधुनिकांची रसचर्चा रझ 


म्हणजे ध्वनि होय. हा व्यंजनासिद्धांत किंवा ध्वनिसिद्धांत भरताच्या विवेचनात 
गर्भित आहेच. कारण स्थायी भाव हे विभावानी व अनुभावाली व्यंजित 
होतात असे भरताने स्पष्ट म्हटले आहे. किवा, नाना प्रकारच्या अभिनयांनी व्यंजित 
लेले स्थायी भाव आस्वादिळे जातात; विभाव व अनुभाव यांच्या योगाने 
सजविलेले ४९ भावच सामान्यगुणयोगाने म्हणजे एकात्मतेने रसख्याला प्राप्त 
होतात; अद्या प्रकारे व्यंजनासिद्धांत अथवा ध्वनिति तचित करणारी 
वाक्ये नाटचक्वास्त्रात सापडतात. 
आधुनिक सोंदर्यक्ास्त्रज्ञ व समीक्षक बा. सो. पर्ढेकर यांनी संस्छृत साहित्य- 
शास्त्रातल्या रससिद्धांवाची समोक्षा “ सोंद्य आणि साहित्य ” या पुस्तकात 
(पृ. ७९-८२) मालिक रीतीने केलेली आहे. ते म्हणतात :- संस्कृत साहित्य- 
शास्त्रातल्या रसव्यवस्थेच्या भागाने वाडमयाच्या चर्चेत ज्ास्त्रोयबता आजण्याचा 
पहिला सोठा प्रयत्न आपल्याकडे तरी केला असे म्हणावयास हरकत नाहो. 
संस्कृताच्या वळणावरून आलेले आपल्याकडील मराठी टोव्ाशास्त्र हेही ह्या रस- 
व्यवस्थेच्या आश्रयानेच बहुधा“ वावरते. पुर्वीच्या या रसव्यवल्येची साधकबाधक 
चर्चा मराठीत ज्ञाली आहे आणि होतहो आहे. इतकेच नव्हे तर तिला आधुनिक 
मानसशास्त्राचे अधिष्ठान देण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. त्यातील ग्राह्य 
कितपत आणि अग्राह्य कितपत हा भाग वेगळा. शिवाय छुंगारादी नऊ 
रसांची ही जी व्यवस्था आहे तिची व्याप्ती साहित्यापुरतीच राहील असाही 
भरवसा नाही. किंबहुना तज्ली ती त राहता इतर ललितकलांच्या क्षेत्रातही तिच्या 
अनरोधाने टीका करण्याचा सोह अगदीच असंभवनीय आहे असे नाहो. वामुळे 
एकंदरीतच या रतसव्यवस्थेला कलासीमांसेत महत्त्वाचे स्थात प्राप्त होते... .. 
अक्षा प्रकारे मर्ढेकरांनी रसव्यवस्थेचा कलामीमांसेतील महिमा प्रथम 
दाखवून काहो सूल्भूत प्रश्‍न उपल्थित करून आक्षेप घेतले आहेत. रसांची 
संख्या व रसांची कसोटी यांची चर्चा अलोकडे चालते ती मढकरांनी गोण 
ठरवली आहे व हो गोष्ट रास्तच होय. रससंख्येचा विचार हा रलर्‍हत्याचे 
आकलन नोट न झाल्याचे लक्षण होय हे आमच्या विवेचनावरून वाचकांच्या 
लक्षात येईलच. भर्ढकर म्हणतात कौ रसव्यवस्थंतील उपपत्तीची मख्य भिस्त 
स्थायी भावांच्या कल्पनेवरच आहे. स्थायी भावांची कल्पना जर आपल्या 
साहित्याच्या किंवा कलेच्या मीमांसेत ग्राह्य धरता आली तर वाकोचे प्रश्‍न फार 


मर्ढेकरांचे हे विधान अज्ञानमूलक आहे हो गोष्ट मागील दोन व्याज्यानां- 
वरून वाचकांच्या लक्षात येईल. 


| अनुक्रमणिका | स्व 
जड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट नवभारत 


कठीण बाटणार नाहोत. असे सांगून मढढेकरांनी भारतीय साहित्यशास्त्राच्या 
गाभ्यालांच हात घातला आहे. ते म्हणतात को “ पण निदान मला तरी या 
कल्पनेत अडचण भासते हे प्रांजलपणे कवूल करावयास हरकत नाही. शंगार, 
हास्य, करण, रोद्र, वीर, भयानक, बौभत्स व अद्भुत या आठ रसांचे भरताने 
रति, हात, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्सय हे आठ स्थायी भाव 
माने सांगितले आहेत. तेवढ्याचाच विचार केला तरी ते भान्य करण्याअगोदर 
प्रश्‍न असा पडतो को या स्थायी भावात कुणाचे भन किवा कुणाची सने 
अभिप्रेत असतात? ” 


* स्थायी भावात कुणाचे मन अभिप्रेत असते हा माझा प्रश्‍न कदाचित 


काहींना फोल वाटेल. कारण भरताने स्वतःच सांगितले आहे कौ ' स्थायी-. 


भावान्‌ आस्वादयस्ति प्रेक्षकाः म्हणजे भरताच्या मते स्थायी भावात रसिकाचे 
मन अभिप्रेत असते. ... पण विचाराअंती शंका येऊ लागते. याचे पहिले कारण 
असे कौ वरील मत जर खरे असेल तर सोंदर्याचे अस्तित्व आणि सोंदर्याचे ज्ञान 


यात एकदस घोटाळा होईल आणि सोंदर्याचे अस्तित्व हे नेहमी त्याच्या ज्ञानावर 
अवलंबून असते असे कबूल करावे लागेल. ... कुठल्याही वाऊमयळुतीचे सोंदर्य 


जर असे निरपवादपणे रलिकावरच अवलंबन रहाणार असेल तर त्या सोंदर्याला 


स्वतंत्र असे अस्तित्व उरणार नाहो. पण एकाही रसिकाने आस्वाद घेतला. 


नाही तरी झाडावरचा आंबा जसा स्वादिष्ट असू शकतो तसेच एकाही वाचकाने, 
प्रक्षकाने आस्वाद घेतला नाही तरी एखादी वाडमयकृती सुंदर का असू नवे. .. ” 


यावर आमचे म्हणणे असे आहे की, वाडमयकृतीचे सोंदर्य म्हणजे जाणीवपुर्ण 
भावनेचे वा भावनात्मक अनुभवाचे सोंदर्य होय. स्थायी भाव म्हणजे एक जाणीव- 
पुर्ण भावना होय. हो जाणीवपुणे भावना किंवा स्थायी भाव जेव्हा वाऊमयकृतीचा 
लक्ष्य बनतो तेव्हा तो कलाकाराच्या किंबा कवीच्या मनात वा आत्म्यात प्रथम 
उद्भवतो. सग तो स्थायी भाव पात्राचा असो वा रसिकाचा असो. प्रतिभेच्या वा 
कल्पनाशक्तीच्या साहाय्याने कवीच पात्रे मनात निमितो. म्हणजे कोणतीहो 
कलात्मक वाड्मयकृती निर्साग करणारा कलाकार हा एका अर्थाने पात्र व पहिला 
रसिक होय. जाणीबपुणे भावना हाच स्थायी भाव बनल्यामुळे सोंद्य हे त्या स्थायी 
भावाचे म्हणजे एका अर्था ज्ञानाचेच सोंदर्य होय. सोंदर्याचे अस्तित्व हे स्थायी 
भावात म्हणजे एका प्रकारच्या भावनात्मक जाणिवेत असते. वाऊमयसोंदर्य हे 
अनुभवाचे, भावनेचे किंवा ज्ञानाचे सोंद्य होय. ज्ञानाचे सोंदर्य हे साहित्यकृतीलील 
सोंदर्य होय. सोंदयांचे अस्तित्व अनेक ठिकाणी असते. समुद्रातील शिपल्यात, 


| अनुक्रमणिका | या 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र्म १८ १4 भू 1. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


'आधुनिकांची रसचचा २९ 


'रत्नात, आकाशातील तारकागणात, वेलीत, गुलाबात जसे त्याचे अस्तित्व आहे तसेच 
हे भावनामय ज्ञानातही आहे. त्यामुळे सोंदर्याचे अस्तित्व हे ज्ञानावरच अवलंबून 
असते असे म्हणण्याची आपत्ती येत नाही. ज्ञानाचे सोंदर्य ज्ञानावर अवलंबन असते. 
परंतु ज्ञानेतर किवा भावनेतर अथवा मानसिक स्थितीच्या बाहेरील म्हणजे बाह्य 
जगातील वस्तूंचे सोंदर्य ज्ञानाधीन आहे, स्वतंत्र नाही, असे म्हणण्याची आपत्ती 
उद्‌भवतच नाही. वोळमयकृती काहो काळपर्यंत कोणत्याही वाचकाच्या हाती न 
यडता अंधाऱ्या खोलीतील खिडकीत पडून आहे अज्ञा स्थितीत ती कृती सुंदर 
आहे किवा नाही असा अवांतर प्रश्‍न मढढेकरांनी उपस्थित केला आहे. त्याचे उत्तर 
असे को अश्या ल्यितीत पडलेल्या वाडमयकृतीत सौंद्ये आहे याचा अर्थ त्या 
वाडमयकृतीत सोंब्यंयुवत भावनांचा वोध करण्याची योग्यता आहे, असा लाक्षणिक 
अर्थ करावयाचा. कारण वाडमयकृती हो भाषात्मक आहे आणि भाषेला अर्थ 
येतो तो प्रथम सानवी संकेताने येतो. त्या त्या भाषेचे भित्त भिक्च संकेत असतात. 
या आमच्या म्हणण्याचे तात्पय असे को हे संकेत कृत्रिम असतात, भाषेला 
स्वाभाविक अर्थ नसतोच. तो माणसाने त्या त्या भाषिक समाजाने भाषेवर 
संकेताने लादलेला असतो. संकेत ज्ञानात्मक, म्हणून वाडमयसोंदर्य ज्ञानात्सकच. 

स्थायी भावांच्यासंबंधी मढेंकरांनी घेतलेला दुसरा आक्षेप अधिक महत्त्वाचा 
म्हणजे मूले कुठार:ः आहे. . ” स्थायी भाषात कोणाचे सन अभिप्रेत असते यावहल 
शंका येण्याचे दुसरे कारण असे आहे कौ, कोठल्याही एखाद्या वाऊसयकृतीच्या 
आस्वादात भावनांचे दोन गट विचारात घ्यावयाचे असतात. त्यापेकी पहिला गट 
स्हणजे त्या वाऊमसयकृतीत जी पात्रे, ज्या व्यकती रंगविलेल्या असतात त्यांच्या 
भावनांचा. म्हणजेच त्या वाडमयकृतीचा विषय झालेल्या भावनांचा. आणि दुसरा 
गट म्हणजे जे रसिक त्या वाडमयकृतीचा आस्वाद घेतात त्यांच्या भावनांचा. 
भावनांच्या या दोन गटांच्या परस्परसंबंधाची थोडी छाननी केली तर असे दिसेल 
कौ, स्थायी भावांच्या कल्पनेवर रसव्यवस्थेत एकसूत्रीपणा नाही. 

“ उदाहरणाथं, शृंगार रस घेऊ या. दुष्यंत आणि शकुंतला यांच्या 
अन्योन्यआकवंणाने ज्ञाकुंतलाच्या एका अंकात जञुंगार रस उत्पन्न केला आहे. 
दुष्यंत आणि शकुंतला यांच्या एकमेकांबद्दलच्या आकर्षणाचा हा भाग म्ह॒गजे त्या 
दोघांच्या अंतःकरणातल्या * रती 'चा आविष्कार आहे. आणि रसव्यवस्थेच्या 
नियमाने या आविष्काराचे आवाहन रसिकांच्या अंतःकरणातील ' रती 'लःच असते. 
हे आवाहन यशस्ती रीतोने झाले, तर रसिकाला शृंगार रसाचा आस्वाद मिळतो. 
म्हणजे शंंगाररसप्रधान लिखाणात ज्या स्थायी भावाला आवाहन असते, त्या 
स्थायी भावाचाच आविषज्कारही असतो. र 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 


संगणकीकृत 


। द्वारा प्राज्ममाठशाळामंडळ, वाई 


३० नवभारत 


“याच्या उलट ' एकच प्याला था नाटकाच्या शेवटच्या भागाकडे पहा. 
त्यांतील सधाकर-सिधृंच्या चित्रणात त्या पात्रांच्या भावना ज्या अंतःप्रवृत्तीतून 
उगम पावतात, त्या प्रवृत्तीचे एकमेकांशी काहीच सास्य नसते. या पात्रांच्या 
चित्रित भावनांचे स्थायी भाव भिन्न आहेत. आणि था चित्रणातून एका बाजूस 
रसिकांच्या नि्भेत्तनापुर्ण रागाला, तर दुसऱ्या बाजूस त्यांच्या सहानुभ[तीला 
एकसमयावच्छेदे करून आवाहन असते आणि या रसिकांच्या भावनांचे स्थायी 
साब सुधाकर-सिंधूत अभिप्रेत असलेल्या भिन्न भिन्न स्थायी भावांहून आणखी 
निराळेच असतात. त्याचप्रमाणे * भावबंधनातील धुंडिराजाच्या चित्रणाने रसि- 
कांच्या हास किवा विनोदन या प्रवृत्तीला आवाहन असते. पण धुंडिराजाच्या 
अंतःकरणातील या प्रवृत्तींच्या आविष्काराने काही गडकरी थांनी हास्यरत 
उत्पन्न केला नाहो. तसे असते तर घुंडिराज स्वतः हसला असता; पण त्याले 
इतक्या प्रभावी रोतीने इतरांना हसविले नसते. इतकेच नव्हे, तर तो जेव्हा 
स्वतः हसावयाला लागतो; तेव्हा हास्यरसाऐवजी करुण रस निर्माण होतो! ” 


“ दरील उदाहरणे सी. अगदी ढोबळ रीतीने आणि रसव्यवस्थेच्या 
अनुरोधाने दिग्दशित केली आहेत. त्यांचा मुख्य उद्देश वाऊमयात रंगविलेल्या 
भावना आणि त्या भावनांचे वाडझमयील चित्रण बघून रसिकांच्या भनात 
निनादिली जाणारी भावना यांच्या ल्थायी भावांचे भिन्नत्व स्पष्ट व्हावे, हा 
आहे. या भिन्नत्वाचे जितके अधिक बारकाईने परीक्षण करावे तितका स्थायी 
भावांच्या कल्पनेतील एकब्यूत्रीयगाचा अभाव अधिक जाणवतो. नरभांसभक्षणाच्या 
दृश्यात खादहोी मनुष्य आणि खाणारही मनुष्यच. पण एकाच्या भावनेचा स्थायी 
भाव भीति, तर दुसर्‍याच्या भावनेचा स्थायी भाव उत्साह-क्रोध आणि हे दृव्य 
पहाणाऱ्या त्रयस्थाच्या सावनेचा स्थायी भाव जुगु'सा. शिवाय, हा प्रेक्षक जर वरा 
रसिक किंवा कलावंत असेल, तर त्याला जुगुप्साही वाटणार नाहो ! रसव्यवस्थे- 
वरोल लिखाणात “ मानवी मन, ? ' मानवी भावना ' अश्शा संज्ञांचा उपयोग करून 
वाडमयविषयीभूत भावना आणि त्या भावनांच्या चित्रणातून रसिकाच्या मनात 
उत्पन्न होणारी भावना यांची अशी गल्लत झालेली आढळते. आणि स्थायी 
भावांची कल्पना ग्राह्य भानावयाची तर अक्की गल्लत केल्याविना गत्यंतर आहे. 
का?” 

रससिद्धांताची ग्राह्माग्राह्मताच या आक्षेपाच्या उत्तरावर अवलंबून आहे. हा 
आक्षेप खरा ठरल्यास स्थायी भावाची कल्पना अग्राह्य ठरते. या मढकरी रस- 
चचची दखल भारतीय प्राचीन साहित्यज्नास्त्नाचा व्यासंग केलेल्या अलोकडच्या 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आघुनिकांची रसचचो ३; 


ग्रंथकारांनी का घेतली नाही याचे तवल वाटते. सढकरांचे नवकवी आणि सोंदर्य-- 
शास्त्रज्ञ म्हणून निर्माण ज्ञालेले स्थान दीघंकाळपर्यंत अढळ राहणारे आहे. त्यांची 


दखल घेणे आवइयक आहि. म्हणून भारतीय प्राचीन साहित्यश्ास्त्रातील मूलभूत 
अज्षा स्थायी भावाच्या कल्पनेचे समर्थन आम्ही थोडक्यात येथे करीत आहोत. 


स्थायी भावात कोणाचे सन अभिप्रेत असते याचे उत्तर, कवीस अभिप्रेत अस-. 


लेल्या व्यवतीचे सन. स्थायी भावाचा आश्रय ठरविण्याकरिता कवीची विवक्षा 
लक्षात घ्यावी लागते. कवीच्या विवक्षेने आश्रय निठ्चित होतो. वदत्यास व लेखकास 
काय म्हणावयाचे आहे, कोणाचा निर्देश करावयाचा आहे याचा निणंथ म्हणजे 
तात्पर्यनिगय उपक्रपोपर्सहारादी प्रमाणांनी करता देतो. तात्पर्य म्हणजेच विवक्षा. 
पात्रभूत व्यवित विवा रसिक व्यवतीचे मन स्थायी भावाचा आश्रय सानाबयाचे ?याचे 
उत्तर पात्रभूत व्यक्ति किंवा रसिक व्यवित यापेकी ज्या कोणत्या व्यक्तीचे मन स्थायी 
भावाचा आश्रय म्हणून कवीने ठरविलेले असते ती व्यवती. उदाहरणार्थ, ज्या भाव- 
कविता आत्मपर असतांत त्यांच्यातील प्रोतीचा, भयाचा, क्रोधाचा किवा विस्मयाचा 
आश्रय तो स्वतः कवीच असतो; म्हणजे तो स्वतः विभाव बनलेला असतो. ज्ञाजुंतला- 
तील रति ह्या त्यायी भावाचा आश्रय व विषय दुष्यंत व शकुंतला हे दोन्हीहो असतात. 
आत्मलक्ष्यी भावकनितेत विषयभूत पात्र व रसिक हे एकरूप असतात. तेथे कवि हाच 
पात्र ब कवि हाच रसिक होय. ज्ाकुंतलातोल दुव्यंत व शकुंतला ह्यांची मने रति 
ह्या स्थायी भावाचे आश्रय आहेत. या आश्रयाला विभाव म्हणतात. परंतु दुष्यंत व 
शकुंतला हो पात्रे वास्तविक जगातील व्यक्‍ती नव्हेत. त्या प्रतिभार्निमित म्हणजे 
काल्पनिक व्यदित आहेत. त्यांच्या मनातील स्थायी भाव हाहो कल्पित आहे. तो 
कल्पनाशक्तीच्या साहाय्याने बास्तवरूपाने कवीच्या सनात अवतरलेला असतो. 
म्ह्णजे वस्तुतः रति हा स्थायी भाव कवीच्या व व्यापक अर्थाने रसिकाच्या 
मनातच असतो. कारण कवी हा पहिला रसिक होय. परंतु तो स्थायीभाव कवीने 
दुष्यंत ब शकुंतला यांच्या ठिकाणी भाविलेला असतो. तो भाव आहे, स्वभाव 
नव्हे; असे भरत अनेकवेळा सूचित करतो. दुंष्यंत व शकुंतला हे जसे कल्पित तसे 
त्यांचे आकरषंजही कल्पित व त्यांची रतीही कल्पितच आहे. रतीचा वास्तव 
आविष्कार होतो तो कवीच्या वा रसिकाच्या अंतःकरणातच. आविष्कार 
कल्पनाद्वारा ज्या रतीचा ज्ञालेला असतो ती रति वस्तुतः कवीच्या म्हणजे 
रसिकाच्या मनातील असली तरी ती कल्पित अक्या दुष्यंत व शकुंतला यांच्या 
मनातील आहे असे भावित केलेले असते. तात्पर्य, स्यायीभाव हा वस्तुतः कीच्या 
मनातच असतो; तो कवीने दुष्यंत वा शकुंतला यांच्याठाथी आहे, अशी केवळ 
कल्पता केलेली असते. एवंच सढढेकरांना भावनांची गल्लत भासते, तज्ञी ती 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


डर नवभारत 


वस्तुतः नाही. येथे हेही लक्षात घेणे आवड्यक आहे कौ, पात्र कल्पित असो वा 
वास्तव असो; त्यांच्या मनोवृत्ती कविकल्पितच असतात. 

“ एकच प्याला ? नाटकात सुधाकर, सिंधू या पात्रांच्या भावना किवा स्थायी 
भाव असेच कल्पित आहेत. वस्तुतः त्याना स्थान कवीच्या म्हणजे रसिकाच्या 
मनातच असते. सुधाकर व सिंध या कल्पित पात्रांच्या मनातील त्या भावना 
किवा स्थायी भाव आहेत हे वास्तव सत्य नाहो: ते काल्पनिक सत्य आहे, 
कवि वा रसिक यांच्या मनातील कल्पनेतले तत्य आहे. रसिकांच्या ठिकाणी ती 
कल्पना स्वयंस्फूते नसते; ती कवीकडून आलेली असते. कलाकृतीचे तिला साहाय्य 
लागते; एवढाच कलाकार व इतर रसिक यांच्यांतील फरक होय, 


सावबंधनातील धृंडिराजाच्या चित्रयात रसिकांच्या हास किवा विनोदल 
प्रवत्तीला आवाहन असते. भावबंधनाच्या लेखकास रसिकाच्या मनातील हास 
किवा बिनोदत हा स्थायी भाव अभिप्रेत आहे. धुंडिराज हे पात्र आश्रय विभाव 
नव्हे. तो विषयरू्पष विभाव आहे. रसिक हा वर्णनाचा विषय नसला तरी तो 
लेखकाने गृहीत धरला आहे. विविध स्थायी भाव एकाच साहित्यकृतीत असणे 
पुष्कळदा शक्य आहे. भरतानही तसे म्हटले आहे, किंबहुना एकच स्थायी भाव 
असलेले काव्य किवा नाट्य लापडत नाहो असे भरत म्हणतो. परंतु अनेक स्थाय्री 
भावांच्यामध्ये प्राधान्य पावलेला स्थायी भाव कोणता हे ओळखून त्या 
साहित्यकृतीचा तोच मुख्य रस होय असे म्हणतात. कलाकार व रसिक यांच्या 
मनातच वस्तुतः स्थायी भाव रहातात, उद्भवतात. एवढाच फरक को, पात्रगत 
म्हणून लांगितलेला स्थायी भाव हा स्वतः रसिकाचा वा कवीचा असला तरी तो 
पात्राचा स्हणून कल्पिळेला असतो. 

नरमांसभक्षणाच्या दृश्यात कलाकारास अभिप्रेत असलेला स्थायी भाव हा 
प्रेक्षकाचा किंवा रसिकाचा असतो. नरमांसभक्षक मनुष्य आणि भक्ष्य असलेला नर 
यांचे भाव क्रमाने क्रोध व भोति हे स्थायी भाव नव्हेत. या बाबतीत मर्ढेकरांनी 
गल्लत केली आहे. या सबंध दृह्याला ज्या एका भावनेच्या सूत्रात ग्रथित केलेले 
आहे ते सूत्र म्हणजे जु॒गुप्सा हा स्थायी भाव होय. जुगुप्सा म्हणजे ज्रिसारी. 
नरमांसमक्षणाच्या दृद्यातील क्रोध ब भय हे व्यभिचारी भाव होत; ते स्थायी 
भाव नव्हेत. 

काव्यात वा नाट्यात उत्कट रीतीने चित्रिलेल्या सरवंच पात्रांच्या भावना 
हे स्थायी भाव नव्हेत. ज्या पात्रांच्या भावनेच्या संदर्भात संपुर्ण वाडमयळृतींची 
संगति लागते ती संगतिसुत्र असलेली भावना स्थायी भाव होय. मर्ढेकर यांनी 


अनुक्रमणिका प्ल््् 
शक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे व 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


आधुनिकांची रसचर्चा ३३ 


स्थायी भाव व व्यभिचारी भाव या दोन्ही घटकांचे तुलनात्मक चिततन न केल्यामुळे 
त्यांच्या विचारात व प्रतिपादनात या दोन प्रकारच्या भावनांच्या बाबतीत गफलत 
झालेली दिसते. 


काव्य विश्व हे बाह्य विश्वाला समावून टाकणारे मानसिक विश्‍व आहे. 
ध्वनिकारांनी या. काव्यविश्वाचा प्रजापति कवी होय असे सांगितले आहे. 
निसगतिले भावपदार्थ रसाचे अंग बनविण्याकरता किवा रसरूप बनविण्याकरिता 
अचेतनाला चेतन व चेतनाला अचेतन बनविणारा ब्रह्मदेव कवीच होय असे जे 
म्हटले आहे ते मर्ढेकरांनी ध्यानात घेतले असते तर पात्रगत स्थायी भाव व 
रलिकगत स्थायी भाव हा वास्तव भेव घरून शंका उपस्थित केल्या नसत्या. कवि 
हा पहिला रसिक होय. त्याच्या मनातील भावनांचेच रसिकगत आणि पात्रगत 
असे कल्पित भाग पडतात. हे भाग पाडजारी त्याची जी सर्जनशील शक्ति आहे 
तिलाच * सत्त्व * असे भरत म्हणतो; व तिचा प्रतिभा असा नंतरचे साहित्यकार 
निदेश करतात. 

बीभत्स दृश्याच्या संदर्थात फार मामिकपणे सढेकर एक वाक्य ल्श्ठ्नि 
जातात. “ आणि हे दृश्य पहाणाऱ्या त्रयल्थाच्या भावनेचा स्थायी भाव जुगप्सा. 
शिवाय हा शेक्षक जर खरा रसिक नवा कलावंत असेल तर त्याला जगुप्साही 
बाटणार नाही ! " जुगुप्सा म्हणजे किळस वाटली तर बीभत्स रसाच्या काव्याला 
रसिक शिवणारहो नाही. सढेकरांनी अभिनव गुप्ताचे जर अध्ययन केले असते तर 
त्यांचे सगळेच प्रश्‍न जवळ जवळ सुटले असते. “ प्रेक्षक जर खरा रसिक किवा 
कलावंत असेल तर त्याला जुगुप्साहो वाटणार नाहो ” या विधानात सहेकरांची 
भूमिका काव्यानंदाच्या संदर्भात अभिनवगृप्ताश्ी समानच ठरते आतंद्घन संवेदन 
हेच सर्व रसांचे त्वरूप होय, असा अभिनव गुप्ताचा सिद्धान्त आहे. हे संवेदत 
लोकिक संवेदनापेक्षा विलक्षण, विश्रांतिरूप, निविध्न व थखंड असते. याचे 
कारण काव्यार्थ हा अलोकिक असतो. लोकिक झोक, भय, क्रोध, ज्गुप्सा 
यांच्यासध्ये अस्वास्थ्य वा असह्यंता जशी असते तश्नी काव्यविषय बनलेल्या रति, 
भय शोक, क्रोध, जुगुप्सा यांना नसते. ते सह्याव आस्वादय बनतात. काव्यानंदाच्या 
स्वर्पाचे विश्रांती हे लक्षण म्हणून अभिनव गुप्ताने सांगितले आहे. लोकिक शोक, 
मय, कोव, जुगुम्सा इत्यादिफांपासून मनुष्य अस्वल्थ होऊन दर जाण्याचा प्रयत्न 
करतो. काग्यातील शोक, भथ, क्रोध, जुगुप्सा यांच्याकडे चाकषिला जात न्हजून 


काव्याचे मथवा काब्यायचि सगळे घट्क किवा भाव आल्वादच असल्यामुळे त्याया 


लज वि य्य झिनवग त आ त ऱ्भ 
अलोकिक हे पद अभिनवगुप्ताने दिले आहे. 
| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


न. भा. २ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२५४ नवभारत 


स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाव हे सगळेच काव्यविषय 
अत्गरोकिक होत. आपल्या प्रत्यक्ष जीवनातील नानासिक ब बाह्य अस्तित्वे लोकिक 
होत. तीच कल्पलेच्या विवा तिभेच्या साहाय्याने काव्यात आलो. असता 
अलकक बनतात त्यांचो जाणीव किवा प्रतात अर्थात अलोचिक असते. प्रत्यक्ष 


जीवनात भय, शोक, क्रोध विवा जुंगप्ता यांना कारण असलेला पारल्यता असह्य व 
अनास्याच असते; त्या त्या परिस्थितीयासून नगुष्य हुर जाऊ इ च्छितो किंवा ती 


परिस्थिती नण्ट करू इच्च्तो. परंतु करुण, भयानक, रोग किवा वीमत्स नाटक 
जेथे चालते तेथे सनष्य मोठ्या उत्सुकतेने भवे करतो. व त्या रंगभूमीत विसावतो. 
रंगमंचावर पाहताना येणारा भयाचा, शाळत्या, क्रोधाचा किवा जगप्तेचा अनभव 


भ्‌ 
तो. व्यावहारिक प्रत्यक्ष जीवनातही अश्या अनुभवाचे 


सहाच नव्ह तर आस्वाच ब 


प्या न ००० >" 
साम्य सापडते. ' युदधस्य कथा रम्या ' हो म्हण प्रसिद्ध आहे. रस्त्यावर भर. 
ळय ना "रण्य ब ८2-०० 
वस्तीत धमाकळ घारणारा अणकुचिदार शिगाचा भरभक्कस पोळ ब त्याचा 
पाडन सैरावैरा पळत सुटणारे वाटसरू हे दृश्य वरच्या नजल्यावरून पाहूणा- 


ऱ्याला आस्वाद्य असते. सुंवर्शतल्या पः्चव्या मजल्यावरून रस्त्यात चाल- 
लेल्या हिव-मुसल्यानांच्या मारामाऱ्या य खुनाखुनी गमतीने पहाणारे लोकह 
सापडतात. जॉन ड्युई याने साहित्यातील सयशोकादिकांपासून आनंद का होतो 
यावे उत्तर असे विले आहे. कौ, खवळलेल्या पोळाचे दर्हन झाल्याबरोबर 
तरत्‌सारी असे कसलेही व्हेन करण्याची गरज दुरून पहाणारात्य नसते; ती 
वाटसरूला असते; तो पळत सुटतो. नाटकाच्या रंगसंचावरील शोकात्मिका 

पताना तो शोक शभण्याकरिता प्रेक्षकामध्ये कसलीही प्रवृत्ति उत्पन्न होण्याची 
गरज नसते, म्हणून त्यात आनंद असतो. वास्तविक जीवनात तक्षी उत्पन्न होते. 
वास्तविक जीवनाशी त्या शोकाचा काहोहो सब तसतो म्हणून त्यात आनद 
होतो. काव्यानंद व काव्यानंदाची सामग्री ही वास्तविक जीवनातील आनंद ब 
त्याची सामग्री यांच्याहून भिन्न असते. काव्यार्थ असलेले भय व भयजनक परिस्थिती 
झोक व शोकजनक परिस्थिती सुंदर असते हेच त्याचे उत्तर होय. सुंदर असते 
याचे कारण ती प्रतिबिबे असतात. प्रत्यक्ष व्यात्र भयानक असतो तोच भयानक 
आरक्षात प्रतिबिबित वा चित्रित झाला को प्रेक्षणीयच नव्हे तर निरंतर संग्राह्य 
ठरतो. माणसाच्या प्रत्यक्ष जीवनातील रति, हास, शोक, कोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा 
च विस्मय हे मनोभाव मनाचे स्वभाव म्हणून ओळखले जातात. प्रत्यक्ष जीवनात 
त्यांना स्थायी भाव हे पद नाही. ते काव्यविषय झाले म्हणजे स्थायी भावही 
बनतात. विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव यांच्या संयोगाचे वेंद्र म्हणून यायेकी 
जो मनोभाव बनेल तोच स्थायी भाव ठरतो. केंद्र न बनल्यास काव्यविषय असलेला 


अनुक्रमणिका | 
शौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आधुनिकांची रसचचौ ३५ 


मनोभाव व्यशिचारी भाव ठरतो. वरील तीन गोष्टींच्या संथोबाने तो तो आव र 


बनत. रस म्हणजे साल्वाय किवा सुंदर. झोक, भ , क्रोध व जगप्सा 1 वास्तव 
जीवनात त्याज्य, असह्य व अनात्वाच असतात काव्यविषय वनल्यावर ते 
आल्वाद्य होतात. वास्तव जीवनातील रति, हात, उत्साह व विस्मय हे तवंच 


सुंदर म्हुणजे आस्वाच असतात अने म्हणता येत नाही. गलिच्छ, विजोड व मर्ख 
प्रगयी युग्सांची रति, ढुष्द व कूर मनुष्याचा उत्लाह, व्वाळ भाजसांचे हास्य व 
अडाणी लोकांच्या ठिकाणी प्ञ्न होंगारा विस्मय है संदर द्वि आस्वाद्य 
नसतात. 


थावर असा प्रश्‍च उपस्थित होतो की करुज रसात्मक नाट्य किवा शोकांतिका 
याललो असता नक्षकवग:त झोक झालेला दिसतो: त्यांच्या लत्रनादून अभरपात 
होत असतो. अशा ल्थितीत विश्वांतिशील निविध्न आवंवघन अस्ता प्रत्यय भ्रेक्षकास 
येतो अत्ते कसे म्हृगाव ! त्यावर उत्तर असे को शोकांतिक्तेतील शाक दा कास्तयशोक 
चाही; ते शोक-प्रतिविध आहे. दो शोक असरा तरी आत्त 
अलतो. त्याच्या सौंदर्याचा अनुभव डोळ्यातून अश्रुपात होत असताना येत असतो. 


प्रा. गंगाधर गाडगीळ यांची “ रसचर्चेडी अडगळ” जाथि «र्त आणि 


अनुभन ५ अले दोन लेख “ खडक भाण पाणो?' या त्यांच्या लेख! हात अंतर्भत 
केले आहत, त्यात रससिद्धांतावर त्याथी अनेक' जोक्षप घतल आदूत. * रसात्मक 


बावयं काव्यस्‌ ' ही व्याख्या यातर त्याना ग्राह्य वाढते. ' रसचर्चची अडगळ ! या लेखात 
ते म्हणतात कौ, त्या व्याज्येमुळे बाडलयाचे मूल्यमापन करताना ते एरोनासी साहे 
को प्रतिगामी आहे, त्यात जीबितवियय तत्वज्ञान आहे किंवा नाहो, ते भत्यावार्द 
आहे कौ निराशावादी आहे इत्यादि जे प्रश्‍न उत्पन्न होतात ते सारे या व्यास्येने 

अभस्तुत ठरतात. कारण त्यानुळे काव्यनिितीच्या प्रतिज्ञेचे स्वरूप 
स्थरूपाहून अगदी भिन्न आहे हे ताबडतोब स्पष्ट होते. अज्ञा रितीने 


महृत्त्व सांगितल्यानंतर प्रा. गाडगीळ या लेखात पहिला आक्षेप असा घेतात क॑ 
वाडमय रसात्मक आहे म्हणून त्यापासून आनंद होतो, असे टल्याने वाऊमयोन 

नंदाचे स्वरूप स्पष्ट होत नाही; कारण पात्रांच्या सुखदःसाचा आपपर 
घेतला तर त्यापासून आनंद का व्हावा ते या उपपत्तीने तितकेते स्पष्ट 


4 


नाही. विशेबतः करुणरसपूर्ग कथा वाचून आपल्याला का. घालत होतं 
समाधानकारक खुलाला तर या उपपत्तीने मुळीच होऊ शकत नाहो. प्र गाडयीळ 
यांना याचा समाधानकारक खुलासा टी. एस्‌. इलिअडच्या विवेसचाय मिळाला 
आहे. ते विवेबन अत्तेः ' [18 ]09 ७ (10 11001 8 ॥॥16 ०9 शा 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामंडळ, वाई 


३६ नवभारत 


81158९8 तीण) तोंडली झा एएतिल छे निय पा ७४०ए 
छ्टाःच 5360, 1101 100०8] डळि०, 

अर्थः- * ताकिक रोतीने न सांडलेल्या परंतु प्रत्येक संवेदनेत पकडलेल्या 
सत्याच्या आकलनापासून कवीचा आनंद निर्णाण होतो. पुढे गाडगीळ म्हणतात 
कौ, “ पण रसदर्चेत काव्यात काही आदाय असतो आणि त्या आज्ययांचे काही 
विज्ञषेय गणधर्स असतात हो गोष्ट स्पष्ट केलो जात नाही आणि हाच साझा 
रसचर्चेवर मोठा आक्षेप आहे. ह्यामुळेच सला आजकाळ चाललेलो र्व्चा 
अडगळीच्या स्वरूपाची वाटते 


प्रा. गाडगीळांनी संस्छत साहित्यज्ञास्त्राचे सूळ ग्रंथ मराठीतील रसचर्चा 
वाजस सारून भतनपूर्वक वाचले असते तर त्याना त्यांचा हा आक्षेप इलका 
सोठा वाटला नसता. आक्षेपाचे स्पष्टीकरण करताना ते म्हणतात को, “ वाऊम- 
यात आदाथ असतो याचाच अर्थ अला को बाडसयात नुसता रस नसतो तर 
अनभव असतो. वाळमय हे अनुभूती व्यक्त करते. अनुभव हा भावनात्मक असला 
तरी त्यात काहोतरी अधिक असते. तो अनवया एका प्रसंगातून अगर वस्तूमुळे 
तिर्माण झालेला असतो तो कोणीतरी व्यवतीने घेतलेला असतो. ती व्यक्ति आणि 
तो प्रसंग यात तो संबंध निर्माण करतो. अनुभवात एकप्रकारची सुसंगती असते. 
त्याला काही स्वतःचा आकार वा रचना असते . . . पण वाऊमयात आहय असतो 
म्हणून देखील वाडसयीन आनंदाची उपपत्ति लागत नाहो. हा आडाखे असतो 
तो साऱ्या जीवनावर प्रकाळ टाकणारा असतो. सार्‍या जीवलाला स्पर्ष करणारा 
असतो. साऱ्या जीवनाकडे पहाण्याची एक नवो दृष्टि देणारा असतो. माणसाच्या 
जाणिघेज्या कक्षा तो रुंद करतो. त्या जाणिवेचे स्वरूप अधिक प्रगल्म करतो. थोड- 
क्यात स्हणावयाचे म्हणजे तो जीवनातील भावसत्यांचे दर्शन घडवितो.” “' वाडम- 
यात नुसता रस नसतो तर अनुभव असतो. वाडमय हे अनुभूती व्यवत करते 
हे प्रा. गाडगीळांचे विधान रसपदाच्या अर्थाचे नौट ग्रहण झाले नाही, असे दशित 
वरते. रस म्हणजे आल्वादय व रस म्हणजे आनंद असे दोन अथे भारतीय 
साहित्यशास्त्र सांगते. रति, हास, जोक, क्रोध, उत्साह, भय, विस्मय, ह्य, गर्व 
दिषाद, अभिनिवेश, संतरन, विद्वत्ता इत्यादी स्थाप्री वा संचारी भाव व्यापक अर्थाने 
अनभव आहेत. विभाव म्हणजे आलंबन चिभाव व उत्तेजन विभाव; या रस- 
घडकांच्यामध्ये व्यवती आणि प्रसंग यांचा अंतर्भाव होतो. विभाब म्हणजे व्यवित 
व प्रसंग; अनुभाव म्हणजे व्यक्‍तींनी परिस्थितीबद्दल व्यक्‍त केलेली प्रतिक्रिया किवा 
ठउप्ररतींचे प्रसंगानुरूप विविध प्रकारचे वर्तन अथवा भावाविष्कार; प्रसंगोपात्त 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आधुनिकांची रसचचो ३७ 


उत्पन्न होणाऱ्या अस्थायी प्रवृत्ति किंवा भावना हे व्यभिचारी भाव; या सर्वाचा 
स्थायी भावाशी संयोग हा काव्याचा विषय होतो, तेव्हा अनुभवाला स्वतःची 
रचना वा आकार प्राप्त होतो. साकार झालेला स्थायी भाव म्हणजेच प्रा. 
गाडगीळ म्हणतात ते भावसत्य होय. त्याचेच दशल म्हणजे अभिनव गुप्ताच्या 
साषेत अलोकिक साक्षात्कार होतो. प्रा. गाडगीळांनी भावसत्य हा रब्द 
पड्चिसी साहित्याच्या समीक्षेतेत उचलला असला तरी भावसत्याची मांडणी 
भरतादी काव्यज्ञास्त्रज्ञानीच चांगली तपज्लीलवार केलेली आहे: ती ध्यानात घेणे 
जरूर आहे. प्रा. गाडगीळ स्हणतात कौ, “ सार्‍या जीवनाला स्पर्श करणारा, 
साऱ्या जीवनावर प्रकाश टाकणारा, सार्‍या जीवनाकडे पहाण्याची एक नवी दृष्टी 
देणारा आशय वाऊमयात असतो. ” वाडमय शब्दाने जगातील सर्द प्रकारचे 
वाडमय घ्यायचे को कोणतीतरी एक उत्कृष्ट वाडमयकृती ध्यायची ? जर 
जगातील सारे उत्कृष्ट वाडमय घ्यायचे म्हणजे अनादिअनंतकाल त्याची वाट 
पहावी लागेल. सार्‍या जीवनावर प्रकाश टाकणारा आदाय कोणत्याही एका उत्कृष्ट 
वाडमयकृतीमध्ये असणे अशक्य आहे. महाकवीची कोणतीही वाऊमयकृति घेतली 
तरी त्यात सार्‍या जीवनावर प्रकाश पडणारा आशय कसा येणार? त्याचा सार्‍या 
जीवनाला स्पर्श कसा होणार ? प्रा. गाडगीळांनी लिहिलेली ही वाद्ये ववतृत्वपर्ण 
आहेत; पग अफाट आहेत. सारे जीवन सोडाच, परंतु कला-जीवनाच्या एकाही 
अंज्ञावर अश्या वावयांनी प्रकाश पडत नाही, किवा एकाही अंज्ञाचा ल्प होत 
नाहो. प्रा. गाडगीळ उत्तम ललित साहित्यकार आहेत परंतु अनेकदा शास्त्रीय 
चर्चेमध्ये टिकाव धरू हकणारी वबिवेचनदेली मात्र का गमावून बसतात ते भात्र 
कळत नाहो. 

या पुढे जाऊन प्रा. गाडगोळ ' रसवर्चेची अडगळ !' या लेखात असे विधान 
करतात कौ, “ वरील चर्चेसुळे असे दिसूत येईल को, बाडमयील आनंद हा निव्वळ 
रसाच्या अनुभवामुळे मिळत नाही तर भावसत्यांच्या जाणिवेमुळे मिळतो. हेही 
विधान नीट विचार न करता केलेले आहे. वाऊमयीन रस हा विविध प्रकारचा 
अस्ततो, त्याचे वैविध्य म्हणजे स्थायी भावनांचे वेचिध्य होय, कारण रस हा एका 
अथा विकसित व परिपुष्ट स्थायी भावच असतो. त्य! स्थायी भावाऊा गोवर होणारे 
अप्षे विश्‍व असते. म्हणूनच त्या परिपुष्ट व परिणत स्थायी भावाला रस हो संन्ना 
निळते. तो परिपुष्ट ब परिणत स्थायी भाव हे महान भावसत्य असते ब त्याची जाणीव 
म्हणजेच त्याची प्रतीती वा अनुभव होय. रसाचा अनुभव व भावसत्याची जाणीव 
ह्या बोन्ही गोष्टी एकच होत. वाडमय रसात्मक आहे म्हणजेच ते आदाथएर्ण 
आहे. आशय नसेल तर आनंद कसला ? हो गोष्ट, रससिद्धांताचे प्रतिपादन 


| अनुक्रमणिका | 
डौ का मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३८ नवभारत 


करणारे साहित्यशास्त्र लीट परिज्लीलन करून लक्षात घेतल्यास, समजण्यास अडचण 
पडत नाहो. बोदिक सत्य व भावसत्य यांतला भेद भारतीय साहित्यज्ञात्त्राले 
नाभिक रीतीचे दासविळेला या संदर्भात ध्यानात घेतला पाहिजे. तो अता: बो! 

सत्य हे शास्त्रीय सत्य असते; ते रूक्ष असते. त्याचे तार्किक रीत्याच ग्रहण होते 
त्याच्या ज्मानाचा आनंद हा अस्पष्ट असतो. 'पावसत्य हे थालंदनय, प्रीतिमय वब 


-> २०:००” ९४०--०”- 


क 


'असते. अभिनव गुप्ताने या संवंधरी असे स्पब्द सांगितले आहे को* काव्यार्थांच्या 
बोधात प्रीति व व्युत्पत्ति ( सत्याचा प्रत्यय ) हो एकात्मक असतात. ( लोब 


8) :३ 


पृ. २३६ ). या. लेखातील प्रा. गाडगीळांचे पुढील विधान मात्र विचारात 
घेण्यासारखे माहे. ते म्हणतात “ आज रसचर्चेत आयण अलेक अनावश्‍यक गोण्टींचा 


पसःरा सांडून बसलेले आहोत. रतांचे बर्गीकरण करणे व त्यातील मूल्भूत 


3 


कोणते ब गोज कोणते हे ठरविणे म्हणजे निव्वळ कालापव्यय आहे असे म्हणावेसे 
चाटते. वारज ह्यामुळे वाडझमयाच्या स्वरूपावर अगर त्याच्या बरेबाईटपणावर 


काहोच प्रकाश पडू शकत नाहो.” 

५“ रल आणि अनुभव” था लेखात “ साहित्य हे रसात्मक असते ” आणि 
“ साहित्य म्हणजे अनुभवाची अभिव्यवती ” या दोन क्रपाने संस्कृत साहित्य- 
वास्तवाच्या व आधुनिक समीक्षाशास्त्राच्या भूसिकांतील फरक दाखविणे असा 
हेतू लेखकाने प्रथमच उपक्रमात सांगितला आहे. 

“ रस आणि अनुभव? ह्या लेखात रतसिद्धांताचे सहा महत्वाचे विक्षेष 
सांगून त्यापेकी प्रत्येक सदोष आहे असे दाखविले आहे. परंतु या सर्व ठळेखाचे गृहीत 
कृत्यच गेरससजावर आधारलेले आहे. साहित्याच्या रसवाद व अनुमववाद अशा 
दोत विसित्न उपपत्ति प्रा. गाडगीळांनी गृहीत धरल्या आहेत. तेच चुकीचे आहे. 
कारण रससिद्धांतात अनभववाद येत नाही हे म्हणणेच वरोबर नाही. अनुभवाच्या 
.-सगळ्या कक्षा, अनुभवाचे सगळे प्रकार रसात्मक स्वख्पास पोचबिणारी कला 
काव्य व्हिवा नाट्य होय; अक्ली भरताची सूलभूत भूमिका आहे. भरत म्हणतो- 
“ असे कोणतेही ज्ञान, लिल्प, विद्या, युवित, किंवा कर्म नाही कौ, जे नाट्यात 
दिसत नाही. नाट्यात सप्तड्रीपांचे अनुकरण प्रतिष्ठा पावलेले असते. वेद, इतर 
विद्या व इतिहास यातील आख्याने यात पुनः परिकल्पित असतात. हरिल्प, स्मृति, 
सदाचार इत्यादिकांच्या अर्थाचा नाट्यात कल्पकतेने अंतर्भाव केलेला असतो. देव, 
असुर, राजे, कोटुंबिक माणसे यांच्या कृतींचे अनुकरण यात असते, तात्पर्य असे 


४४ नचेते प्रीतीव्युत्पतती भिन्नरूपे एव, छयोरेकविषयत्वात्‌ । 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत कृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आघुनिकांची रसचर्चा ३९ 


को, लोकांचा म्हणजे अखिल विश्‍वाचा व सर्व मानवांचा सुखडुःखांनी भरठेला 
जो स्वभाव आहे तो अंग, वाणी इत्यादिकांच्या अभिनयाने ज्यात व्यक्‍त होतो ते 
नाटय होय, त्यात शुभ व अशुभ असे सर्व दाखविलेले असते. उत्तम, मध्यम ब 
अधम असे मानवी कर्म म्हणजे नाट्य होय, धा्सिकांचा धम, कासुकांचा काम, 
दुष्टांचा निग्रह, साधूंचा संयम, क्लोवांचेही धारिष्ट, श्रांचा उत्लाह, सूखांचे 
अज्ञान, विद्वानांची विद्ठत्ता, ससर्थ व धनिक बांचा विलास, डुःवातांबीही शांती, 
अर्थार्जन, उहिग्न चित्ताच्या लोकांचे धेर्य हे सर्व भावपुर्ण होईल अज्ञा रीतीने 
नाट्यात दाखविलेले असते. (नाट्यश्यास्त्रम्‌ ११०५-१२२). 

भारतीय साहित्य शास्त्रातील सळ रसतिद्धांत हा नाटयप्रयोगांच्या वितनातून 
सख्यतः निघालेला आहे व तो प्रथम भरताने नाट्यज्ञास्त्रात तविस्तर तत्वज्ञानातह 
सांडला आहे. नाट्य हे दृश्यकाव्य होय. साहित्याला नाटय प्रयोगात रूप व रंग 
प्राप्त होतात. नाट्य हे चाक्षुष आणि झानसिक साक्षात्कार उत्पक्च करगारे काव्य 
होय. म्हणून भरताने रसतत्त्वाचे व पर्यायाने सवे ललितकलांच्या सोंदर्यतत्त्वाचे 
मुख्य रहस्य निडचित करण्याकरता नाट्य हा आदश ( साडेल ) निवडला आहे. 
त्याच्या भताने साठ्यात सर्व लळितिकलांचा समावेश होतो म्हणून नाट्य हा 
सौंदर्यतत्वाचा संपुर्ण आविर्भाव त्याने मातला. मुख्यतः तोंदर्याला नाट्यातच 
दुर्णता प्राप्त होते. तोंदर्यानुभूती म्हणजेच रसानुभव. 

र ड 

(हि-१5 ५८१५ २०१६ शुर6$२:6:९0$ २९०५ २९०७७ २४०८७5 ३:05 


1. काड त्वया) छ्ष्कः ट्र ण्णुः तः च्च्च्ञः 
काकोळ : इतिड्ात बाण ह्वज्ञ 


प्रा, सदाशिव आठवले 


0८% -८% ३०५२८७ 

ज्र 
। 
]| 

& 

ल्न 

दे _ ५) 

८२८५८१०५४८ ध्यही क 


किं. ै सर, वि 
शि मिळण्याचे ठिकाण -- र्क 
तः त जे त्य घ्य व 
ळू) चिठणीस , प्राज्ञषपाठळछाळा भडळ, बाइ, द 
तः [ जि. सातारा ] व्र 
2 


ग ष्र 
ही<५€ १५९५८४८९७७ १,-९9७पेन ७9८२ ४८२ ५८ 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डू 
शुक वी 
णात 
&४>"**4३>/_ ० 
र नवभारत 
धि 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सौ. सुमति श्री. मोडक 
' राजतरंगिणीतील हिंदू राजवटी 
उत्थान आणि पतन 


प्राचीन संस्कृत साहित्यात काइसौरी पंडित कल्हणविरचित “* राजतरंगिणी'चे 
अनेक दृष्टोंनी आगळे स्थान आहे. संस्कृत साहित्यात ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून 
लिहिले गेलेले ग्रंथ डुमिळच !  कल्हणाने भात्र * राजतरंगिणी * लिहिताना 
ग्रंथारंभीच हा दृष्टिकोण स्पष्ट केला आहे. त्याने अनेक ग्रंथांत विस्कळितपणे 
आलेली राजवंशांची माहिती एकाच ग्रंथात सलगपणे संकलित करण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. तसेच, सुरत, क्षेमेन्र, नौळमुनी, हेलराज, पद्ममिहिर, श्रीछविल्लाकर 
इत्यादी पुर्ववर्तो इतिहास-कर्त्यांची नावे देऊन काहींच्या ग्रंथांतून कित्येक राजांची 
हकोकत आपल्या ग्रंथांत घेतली आहे. या शिवाय तत्कालात उपलब्ध असलेले 
प्रास्तिलेख, दानपत्र, पुराणवस्तू इत्यादींचे सूक्ष्म निरीक्षण करून त्याने या 
हकोकतीचा पुरावा सादर केला आहे. यावरून कल्हणाची भूसिका इतिहासः 
काराची असून त्याला काइमीरच्या राजवंशाचा इतिहास कथल करावयाचा होता 
हे स्पष्ट दिसून येते. त्याने राजतरंगिणीत प्रयत्नपुर्वक वव्हंशी सलग असा 
कालानुक्रम देण्याची दक्षता दाखविली आहे, हेही लक्षात घेण्याजोगे आहे. 

राजतरंगिणीत सप्तषियुग अथवा लोकिकय॒ग या नावाने कालगणना केलेली 
दिसते. डॉ. विल्सन यानी ही कालगणना आणि सुधारित कालगणना यांचा 
तुलनात्सक मेळ घालून ग्रंथयत कालविसंगती दुर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
जर्मन पंडित व्यूलर यानी पं. दयाराम जोत्सी यांच्याकडे मिळालेला एक इलोक 
* काइमीर रिपोटंमध्ये दिला आहे :- 

कले: गते: सायकनेत्रवरषे: सप्तषिवर्य: त्रिदिवं प्रयाता: । 

लोके हि संवत्लरपत्रिकायं सप्तषिमानं प्रवदन्ति सन्त; ॥ 

१. राजत. १-१९ इलो. १ त. 

२. य. ण. कणाडखा, ' जागरावे्र डल खरी एवडा री 
(08100, 1 1970. 1]. 87. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे कह २ 
संगणकीकृत ीक' द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


: राजतरंगिणीतील हिंदू राजवटी?! उत्थान आणि पतन ४९ 


झल्हुणाने इ. स. ११४८ साली : राजतरंगिणी! लिहावयास आरंभ केला आणि 


ती पुढौल्वषों लिहुन पुर्ण केली. या ग्रंथात एकूण आठ तरंग असून त्याची इलोक- 
संख्या ७८३० आहे. पहिले सहा तरंग आकाराने लहान असून सात आणि आठ हे 
तरंग फारच विस्तृत आहेत. आठव्या तरंगातच ३४५२ इलोक असून जवळ जवळ 
अर्धा ग्रंथ या एवा तरंगाने व्यापला आहे. कल्हणाचा काळ ६. सनाचे बारावे शतक 
पुर्वा धे असून या काळात हर्ष राजापासून जयसिह राजापर्यंतचा घडलेला इतिहास 
त्याने या दोन तरंगांत अतिशय तपक्नीलवार दिला आहे. कल्हणाचा काळ राजकोय 
अंदाधुंदी, घातपात, खून, कटकारस्थाने इत्यादींनी व्यापला होता. या दुष्कृत्यांचा 
त्याच्या मनाला अतिउह्ेक वाटत असावा, कारण त्याने दुराचारी राजांची हकीकत 
लिहिताना त्याच्या मनातील उद्ेग, चीड, आणि तिरस्कार वारंवार अत्यंत कठोर 
शब्दांत व्यवत केला आहे. प्रजेची दुंदंश्ञा, राजे ब अधिकारीवर्ग यांची जुल्मी व 
अत्याचारी वागणूक, समाजातील नेतिक अध:पात त्याला असह्य झाल्यामुळे त्याने 
हा इतिहासकथनाचा उद्योग आरंसिला असावा. राज्यातील अंतर्गत कलह आणि 
अराजक यापासून तो पुर्णपणे अलिप्त राहिला होता, व त्यामुळे तो आपल्या 
देशबांधवांचे गण-दोष निरपेक्ष दृष्टीने पाहू शकत होता. सद्गुणी, उदारचरित 
राजांची मत कंठाने त्याने जशी प्रशंसा केली आहे, तितक्‍याच सडेतीडपणे कूर, 
डुर्वतनी, व्यसनी राजे, मंत्री आणि अधिकारी यांची कठोर शब्दांत निभत्संनाही 
केलो आहे. त्याने भेकड, बेशिस्त सैनिकांचा धिंवकार केला आहे, तढत्‌ राजपूत 
आणि अगन्य विदेशी सैनिकांच्या स्वामिनिष्ठेची प्रश्षंसाही केली आहे. 

२ मध्य ३ कल्हणपूर्वे आणि 
राजवंशांच्या वर्णनानुतारही असे 


ह! 


कल्हणाच्या राजतरंगिणीचे १ प्राचीन 
४ कल्हणाचा काळ असे चार कालखंड पडतात. ा ह 
चार भाग मानावे लागतात. पहिल्या तीन तरंगांतील वणनावर प्राचीनतेची, 
पोराणिक काळाची दाट छाया असून या तरंगांतील वर्णनात दंतकथा, अद्भुत, देवी 
चमत्कार यांचे वैपुल्य आढळते. चोौथ्या तरंगापासून वास्तव इतिहासनिवेदन ला 
आरंभ झाला आहे, आणि कर्कोट वंशीय राजांच्या दर्शनागाचूल हा वृत्तांत 
अधिकाधिक वास्तव, प्रामाणिक व विइवसनीय होत गेला आहे. 


अष्ट तरंगात आलेला इतिहास थोडवयात असा आहे : -- 


( १ ) प्राचीन काळ 

हा कालखंड इ. स. पूर्व २७१४ ते इ. 
दिल्सनने सुधारून दिलेला काल इ. स. एव २६६ 
पाण्डवांच्या काळातील गोनंद प्रथम या राजाच्या 


स. ५७९ पर्यंतजा असून डॉ. 
६ ते इ. स. ५९२ पर्यंतचा आहे. 
हकीकतीपासून काशसीरच्या 


| अनुक्रमणिका | द नक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


४२ नवभारत 


इतिहासात आरंभ होतो. गोनन्दाने कृष्णाविरद्ध जरासंघाला युद्धात साह्य 
केल्यामुळे बलरामाने त्याचे पारिपत्य केले आणि त्या युद्धात गोनल्द मारला 
गेल्यानंतर त्याचा पुत्र दामोदरही पितृवधाचा बदला घेण्याच्या प्रयत्नात सारला 
गेला. तेव्हा श्रीकृष्णाने दानोदराच्या गर्भवतो पत्नीला राज्य दिले. पुढे तिला पुत्र 
होऊन तो गोनन्द ट्रितीय या नावाने राजा झाला. या गोनन्द वंशाची राजसत्ता 
काउ्भीरवर दोघंकाळपर्यंत चालत राहून या वंशात होऊन गेलेल्या अनेक राजां- 
पेकी पस्तील राजांची नावे आणि माहिती विल्मृतीच्या सागरात लुप्त ज्ञाली तरी 
त्याच्यानंतर झालेल्या लव, कुशेशय, खगेन्द्र इत्यादी राजांचा नामोल्लेख मिळतो. 
मधून मधून सुरेऩ्, गोधर, सुवर्ण, जनक इत्यादी अन्य वंक्षीयांची काही काळ 
सत्ता गाजविली. नंतरच्या काळात सुप्रसिद्ध स्लाट अश्योक, त्याचा पुत्र जलोक 
यांनी छाइ्सीरचे राज्य केले. त्यांच्या नंतर हुण्क, जुष्क, कनिज्क, नागार्जुन आदी 
बोद्ध धर्मीय राजांनी कारनीर संडळावर अधिसत्ता गाजविली. गोनंदाचा खण्डित 
झालेला राजवंश गोनन्दतृतीय पासून सुरू झाला. बिभीषण, इन्द्रजित, रावण 
इत्यादी रामायणातील रावणवंज्यातील राजांशी नारसाधर्म्य असलेले राजे होऊन 
गल. 

या काळात होऊन गेलेले राजे त्यायाने, धर्माला अनुसरून राज्यकाभार 
करणारे होते. था नंतरच्या राजांची नीतिमत्ता ढळू लागल्याचे दिसते. द्वितीय 
विभोषणाच्ा पुत्र नर अत्यंत विषयलोलुप होता. त्याने सुश्रवस नागाची कन्या 
चन्द्रलेखा हिचे वलपूर्वक हरण करण्याचा प्रयत्न केला. बौद्धांचे हजारो बिहार 
जाळले आणि प्रजेला “ त्राहि त्राहि' करून सोडले. वसुकुलाचा पुत्र सिहिरकूल 
हाही अत्यंत कूर व दुष्ट होता. दिग्विजयी होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने भारून 
जाऊन त्याने सदंत्र भीषण हत्याकांड आरंभिले. 

दिवारात्रं हतभ्राणिसहुखपरिवारित: । 
यो5$भूद भूपालवेतालो विलासभवनेष्वपि ॥॥* 

याच कुलात अत्यंत कूर, उन्मत आणि विषयांध राजा युधिष्ठिर झाला. 
प्रजेवर अनन्वित जुलूम करू लागल्यामुळे या राजाच्या अमात्यांनी त्याला 
राज्यत्रप्ट कडून राज्यातून हाकून दिले. त्यानंतर मंत्र्यांनी सुप्रसिद्ध राजा 
विक्रसादित्याच्या वंज्ञातील प्रतापादित्याला राजा केले. था आदित्यवंद्ञात जलोक, 
तुंजीन वगेरे राजे होऊन गेल्यानंतर, संधिमती हा संत्री * आर्यराज ' नाव धारण 

३. तत्रेव, पृ. ८७-८९ 

४. राजत. २९२- १ त. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


क 
क 
द र्म 1. 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अय ही 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


“ राजतरंगिणीतीळ हिंदू राजवटी ' उत्थान आणि पतन ४३ 


करून राज्य करू लागला. त्यानंतर पुनकच गोनन्द वंद्ञातील मेघवाहन हा बोड 

पीय राजा याला. त्याते राज्यात यज्ञात प्रागिवधाला वंदी केल्यामुळे त्याच्या 
वेळेपासन यज्ञयायात प्राण्याची पिठाची प्रतिमा करून बळो दण्याचा मधात तुरू 
झाला. या राजाच्या नंतर काश्मीरच्या राजवंश्यात भाऊबंदकी व गृहूकलहाच्या 
दिणस्या उड लागल्या. हिरण्य वगैरेंचे बेर विकोपाला गेले. तोरमागाचा पुत्र 

लाथ छोऊत कंभाराकडे वाढला. हाच पुत्र पढे प्रवरसेच या लावाने भतसिळस 

एका. विक्रवादित्य राजाने जिंकून उज्जयिनील नेलेले काफमीरच राजातहातन 
भ्रवरतेलाने जिकन परत कारमीरात आणले. या राजानतर हरत गेलेल्या राजांच्या 
काळात मीर राज्यांत वव्हुंशी शांतता नांदत होती. रणादित्य राजाने 
३०० वर्षे राज्य केले, असे कल्हुणान म्ह॒ट्ल आहे." त्याला या. तीन शतकांचा 
इतिहास उपलब्ध झाला नसावा, किवा मला अज्ञात काळ भरून काढण्यासाठी 
त्याने हो विसंगत कालगणना दिली असावी. या क ळातील शेवटचा राजा 


वालादित्य. त्याची कन्या अनंगलेखा दुलेथवधन नाज बाट वंद्ीय युवकाला 


दिलो होती. वालादित्यानंतर हा डुलंभवधेन राजा होऊन काइमीरवर कर्काट- 
वंशाची राजवट सुरू ज्ञाली. 
(२) मध्यकाल 

थ्या तरंगापासून कल्हणाने दिलेल्या मोहितीत 
आहे. इ. स. ६१५ ते ९६० या सुमारे साडेतीनशे वर्षाच्या 
उत्पल अथवा बम! वंज्ांनी सत्ता 


वास्तवता आणि विःव- 


सनायता यॅऊ लाग 
कालखंडात काऱ्मीरच्या राजसिहासनावर कर्कोट, 
गाजविली. वालादित्याचा जासात इुलंभवर्धेन हा ककाल्वशात ल पहिला राजा 
झाला. या राजाच्या काळातच क्रण्टाचाराची नांदा सुरू झाली. अनंगलेसा राणी 
'स्वेरिणी असन तिचा असात्य खंखाशी गुप्त संबंध होता. ग्रतापा(दत्य एका व्यापा- 
ऱयाच्या ख्यवती पत्नीवर भाळला, तेव्हा त्या व्यापाऱ्याने त्याचा पत्न नातिका 
द्या नात्याने राजास वहार केली. स्त्रियांच्या ! संबंधीच्या कल्पचा या काळा- 
नंतर बदलत गेल्या असाव्या, असाच ससज पुढील काळातील राजत्त्रियांचा 
झालेला नेतिक अधःपात पाहिला असता होऊ लागतो. काश्सोरच्या इतिहासात 
पुढे ज्या कर्तवगार स्त्रिया नाव गाजवून गेल्या त्या सर्व स्त्रिया स्वेरिगी, कुटिल, 
कारस्थानी, स्वार्थी व सत्तालोलुप होत्या. गृहकलह तर राजवंशांच्या पाचवीलाच 
युजलेला होता. चन्द्रापीड राजाला त्यांचा बंधु तारापौड थाने एका अभिचारक 
ब्राह्मणाकरवी भंत्रसामर्थ्याने ठार मारविळे आणि राजगादी बळकाविली. या 


ए. तत्रेव, ४७०-३ त. 


| अनुक्रमणिका | स्वि 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, 


वाई 


४४ नवभारत 


काळापासून जारणमारणादी क्रियानी राजाला ठार मारण्याची परंपरा सुरू झाली. 
कल्हणाले म्हटले आहे- 

ततःप्रभूति भूपानां राजच्छनां गुरून्प्रति) 

दुष्टा: प्रवृत्ता राज्येउस्मिच्भिचारादिका: क्रिया: ॥* 
या तारापोडाच्या दुष्ट कृत्यांनी चिडलेल्या एका ब्राह्णाने चेटुक करून तारा- 
पौडाला ठार केले. कर्कोट बंश्यात तारापौडानंतर ललितादित्य ( मुवतापीड ), 
कुवलयायीड, वजादित्य, पृथिव्यापीड, संग्रामपीड, जज्ज, जयापोड, इत्यादी राजे 
होऊन गेले. त्यांच्यापैकी ललितादित्य राजाचे काऱमीरच्या राज्यात स्थेय व 
शांतता प्रस्थापित करून काढमीरला वेभवाच्या शिखरावर नेऊन बसविले. पर्व- 
परंपरेनुसार तो दिग्विजयाला निघाला आणि भःरतात सर्वत्र विजयी होऊन बारा 
वर्षानी काइमीरात परत आला. या राजालाहो अतिरिद्त मद्यपानाचे व्यसन होते. 
या व्यसनापायी तो अनेकदा व्यभिचार करीत असे. त्याच्या धवलकौर्तीला कालिमा 
लावणारे अघोरी कृत्य या राजाने केले, ते म्हणजे गोड देशचा राजा ज्ञारदादेवीच्या 
दर्शनार्थ काइमीरमध्ये आला असता, ललितादित्याने परिहासकेशवाच्या मूर्तीला 
साक्षी ठेवून त्याला संरक्षणाचे वचन दिले, आणि तरीही कपटाने सारेकरी घाळून 
ठार मारले. उत्तरापथात प्रदेशाची पाहणी करावयास गेला असता. ललितादित्याला 
अपघाती मरण आले. 


कर्कोट वंद्यातील उल्लेखलीय असा दुसरा राजा जयापीड होऊन गेला. 
ललितादित्याचा पुत्र वज्यादित्य अत्यंत कूर, सत्तालोलुप व विषयलंपट होता. 
त्याने अधिकारावर येताच कोणतेही दुष्कृत्य करण्याचे बाकी ठेविले नाही. त्यामुळे 
प्रजेच्या हालअपेष्टांना पारावार उरला नाहो. पृथिव्यापोड, संग्ररमपीड या राजांच्या 
काळातही प्रजेची ढुदंछाच होत राहिली, त्यानंतर मात्र जयापीड हा विजीगिषु, 
कलाप्रेमी, विद्वानांचा चाहता आणि कर्तबगार राजा झाला. त्याने दिग्विजयासाठी 
राज्याची सौसा ओलांडताच त्याचा मेहुणा जज्ज याने राजगादी बळकाविली. 
बंगालादी देशात विजय संपादन करून जयापौडाने राज्यात येताक्षणीच जज्जाचा 
पराभव करून राज्य परत मिळविले. था राजाला पुढे संपत्तीची इतकी चटक 
लागलो, त्याने प्रजेवर अन्याय्य करभार लादून तिला अन्नान्नदशेस नेले. त्याच्या 
काळात काथस्थ अधिकाऱ्यांचे इतके प्रस्थ माजले की, कल्ह्णान असे उद्गार काढले- 
काइलीरिकाणामृत्पत्मं निजाज्ञाव्यबधायकम्‌ । 
कायस्थवक्‍त्रप्रेक्षित्वं ततःप्रभूति भूभताम्‌ ॥९ 


६. तत्रेव, ११४-४ त. ७. तत्रेव, ६२३-४ त. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


 राजतरंगिणीतीळ हिंदू राजवटी ' उत्थान आणि पतन ४५ 


द्रव्यलोभी राजाला खुष करण्यासाठी या कायस्थ अधिकार्‍यांनी कर लादण्याच्या 
अनेक क्लृप्त्या शोधून काढल्या व प्रजेचा पराकोटीचा छळ केला. त्यातून 
ब्राह्मणही सुटले नाहीत. राजाने अधिकाऱयांना अज्नी आज्ञाच देऊन ठेविलो होती 
को, * नव्याण्णव ब्राह्मण ठार मारलेत की मला वर्दी देत जा. ' अज्ञाच एका पीडित 
संतप्त ब्राह्मणाच्या श्ापवाणीले जयापोडाला अनंत यमयातना भोगीत असताना 
सरण आले. 

जयापीडाच्या नंतर होऊन गेलेले राजे दु्व्यसनी, चंचलवृत्तीचे व दुबळे 
होते. ललितापोडाचा वेश्यापुत्र विप्पटजयापीड बालराजा असल्यामुळे, उत्पलक, 
कल्याण, धर्मे आणि सम्म या त्याच्या सातुलपंचकाने सर्व सत्ता पालकत्वाच्या 
बहाण्याने हाती घेतलो. बालराजांला अभिचाराचा प्रयोग करून ठार सारले आणि 
उत्पल वंद्याच्या हाती राजसत्ता आली. या वंशात ललितादित्यासारखाच कतृत्व- 
वान्‌ असा अवंतिवर्मा हा राजा झाला. संत्र्यांचा आणि अधिकाऱयांच्या स्वार्थी व 
लाचखाऊ वा!रभारामुळे व सामंतांच्या परस्पर वहलहाभुळे देशात जी अंदाधुंदी 
भाजली होती, तिचा अवंतिवर्म्याने मोठ्या निर्धाराने आणि कढोरतापुर्वक वीमोड 
करून देशात स्थैर्य आणि ज्ञांततेचे वातावरण निर्माण केले. एजेच्या कल्याणाची 
त्याने अनेक कामे केली. त्याने सुय्य नामक हुशार व कल्पक स्थापत्यविज्यारदाला 
हाताज्ली धरून, त्याच्या साह्याने वितस्ता नदीचा प्रवाह बदलून, पाटबंधारे बांधून 
वारंवार कोसळणारी महापुराची आपत्ती नाहीशी केली. दलदलोचा प्रदेश 
सुकल्यामुळे धान्योत्पादन करण्यास अधिक जमीन उपलब्ध ठोऊन, राज्यात 
धान्याची सुवत्ता निर्माण झाली. 

ज्या विद्रोही प्रवृत्तींचे दसन करून अवंतिवर्म्याने राज्यात स्थेये, शांतता व 
सुबत्ता निर्माण केली होती, त्या प्रवृत्ती त्याच्या पश्‍चात हिगुणित वेगाने उफाळून 
आल्या. त्याचा पुत्र झञंकरवर्मा अत्यंत जुलमी, कूर व द्रव्यलोभी निपजला. त्याने 
गरीबांवर इतके कर बसविले की, प्रजा केवळ श्‍वासोच्छ्वास करोत होतो, 
म्हणूनच जिवंत होती असे म्हणावयाचे ! 

कायस्थप्रेरणादेतेदे वे ना$द्य प्र्वाततः । 
आयासेः इवासशेषेव प्राणवृत्तिः डारीरिणामू ॥ 

तो ग्रामीण लोकांची सगळी पिकेच करवसुलोयोटो जप्त करी. कर न दिल्यास 
लोकाना वेठबिगार ( रूढभारोढी ) करण्यास भाग पाडी. बेठबिगारीची प्रथा 
प्रथम या राजानेच सुरू केलो. देवसंदिरांची वतने अग्रहार, मठविहारमंदिराची 


पद्य 
वम, 


८. ततत्रेव, १८४-५ त. 


| अनुक्रमणिका | गवि 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६ नवभारत 


व्ाऱभीरातील ग्रासीज जीवन पुर्गतया उध्वस्त होऊन दारिद्रयाचे साम्राज्य पसरले. 
केवळ विलास आणि व्यसने भागविण्यासाठीच पैज्ञाची लूट सुरू झाल्यामुळे 


सस्पतीची लूट करण्याचा उपक्रम त्याने सुरू केला. डोईजड करभारामुळे 
“९ 


राज्याचा आधिक कणाच सोडून पडला. ज्ञंकरवर्म्याने सुरू केलेल्या आथिक 
विळवगुवीच्या चक्तात काढ्मीरी जनता शतकानुशतके पिसली गेली. यानंतर 


होऊन गेलेल्या कोणत्याहो राजाला काउसीरची घसरलेली हो आथिक घडी 
पुनदच लोट वसविता आलो नाही. तिथरलेल्या प्रजेचे लक्ष अन्यत्र वेधण्यासाठी 
माहीम आखलो. त्या सोहिमेत एका चांडाळाच्या वगाने 
मर्माह्त होऊन शंकरवर्या सरज पावला. 


च 


शंकरवर्म्याचा अल्पवयीन पुत्र गोपालवर्सा, त्याची भाता सुगंधा राणीच्या 
पालकत्वाखाली राज्य करू लागला. सुगंधाराणी असात्य प्रभाकरदेवावर आसयत 


ज्ञाली. तिने त्याच्यावर संपत्ती, सत्ता ब प्रीतीचा वर्षाव केला. प्रभाकरदेवाने 
गोपालवर्स्याचा कपटाने काटा काढला आणि राणीने राज्यसत्रे स्वतःच्या हाती 


घेतली. शंकरवर्म्याचा वबंद्मज न उरल्यामुळे तिने शूरवर्म्यांचा पुत्र निजितवर्सा 
( पंगु ) याला इतक घेण्याचा विचार केला, परंतु असात्यांनी पंगचा पत्र पार्थ 


याची राजा म्हजून निवड केली. निजितवर्ला पार्थाचा पालक ज्ञाळा. तंत्रि 


या पायदळ सेन्यसंघब्नेच्या जोरावर या वापलेकानी अनेकवेळा कटकारस्थाने 
करून राज्य बळकावले आणि घालविले. त्या काळात तंत्रिनांच्या हाती सर्व सत्ता 
क, 9) 


केंद्रित झालो होतो. त्यांच्या मर्जीप्रमाणे दागणाऱ्या ब त्यांना पेसे पुरविणाऱ्या 
कोजालाही राजा होता येत होते. एकप्रकारे हे तंत्रिन 11112111]0' झाले होते. 


सा काळात रदतपात, खून, कारस्थाने, कुटिल कारवाया इत्यादी अघोरी 
कृत्यांना अगदी ऊत आला होता. सुगंधाराणीला कपटाने पकडून ठार करण्यात 
आले. पार्थाचा पुत्र चक्रवर्मा अत्यंत उन्मत्त, अहंकारी ब सत्तालोल्प होता. तंत्रिनांना 
लाच देऊन त्याने पित्याचे राज्य बळकाविले. पण तंत्रिचांना ठरलेले पेसे न देता 
आल्यामुळे तो पळून गेला. डामरसामंतांच्या सदतीने त्याने पुनः राज्य काबीज 
वरून भावांच्या कत्तली केल्या. इतकेच नाही तर राज्यप्रास्तीच्या कामी विइवासाने 
साह्य केलेल्या डामरलासंताच्याही छूरपणे कत्तली केल्या. हजारो तंत्रिनांना 
कंठस्नान घातले. त्याने डोंब जातीतील नाचणाऱ्या सुलोंच्या नादी लागल 
त्यातील एका नतिकेला पट्टराणी केले. या राणीने सर्व उच्च अधिकारांच्या 
जागी डोंब लोकांच्या नेमणुका केल्या. चिडलेल्या डासरांनी था राजाचा 
असानुषपणे वध केला. तेव्हा पार्थाचा दुसरा पुत्र उन्मत्तावर्ति याला सूख संत्र्यानी 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


बही. ७५ तो 

न“ ६६अमृतमहोत्सवी, गर्‍ ह 
(37 ी 

*८“ वर्ष 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामंडळ, वाई 


: राजतरंगिणीतील हिंदू राजवटी ? उत्थान आणि पतन ४७ 


राजा केले. त्याने अत्याचारांची परिसीमा गठलो. हा पापि७ळ राजा मूतिसमंत 
क्रोर्यांचा पुतळाच होता. त्याचा संत्री पवंगुप्त मनात राज्याभिलाषा बाळगून गुण्त 
कटकारस्थाने करीत होता. त्याने उत्मत्तावन्तीला वदसल्ला देऊन सर्व 
राजक्टुंबाची कत्तल करविली, पार्थाचा क्रूरपणे वध केला, त्याने भावांना आणि 
नातेवाईकांना अन्नपाण्यावाचून तडफडून तडफडून ठार मारले. तो स्त्रियांना 
नग्त करून त्यांची उघड्यावर बेअन्रू करी, त्यांचे अवयव कापुन आतुरी आनंद 
मिळती. त्यांच्या गर्भाची रचला पाहण्यासाठी गर्भवती ल्न्रियांची पोटे फाःडी. या 
राक्षसी वृत्तीच्या नराधमाला अत्यंत हालूअपेण्टाता सरण आहले. त्याच्यानंतर 


शरवर्स्याने अल्पकाळ राज्य केले आणि त्यानंतर उत्पल वंशाचा अंत झाला. 


(३) कल्हणपूर्वकाळ 

इ स. ९६० ते १०८९ या कालखंडात अनेक राजवंज्ञांनी छाइमोरवर 
सत्ता गाजविली. उत्पल वंशाच्या अंतानंतर कमलूवर्धन नामक सेनापतीने राज्यात 
माजलेली वंडाळी मोडून काढून, योग्य राज! तिवडण्यासाठी ब्राकळूण पुरोहितांची 
सभा बोलाविली. त्याती केवळ योगायोगाने तेथे आलेल्या यशल्कर नामक दरिद्री 
ब्राह्मणाला राजा निवडले. या राजाने न्यायाने कारभार करून प्रजेला काहोसे 


स्वास्थ्य मिळवून दिले. हा राजाही लल्ला नामक वेव्येच्या आहारी गेला होता. 
अंतकाळी त्याने स्वतःचा पुत्र संग्रासदेव याला राज्य न देता वर्णगंट नामक चुलूत 
भावाला विले. पर्वगुप्त मंत्र्याने वर्णंटाचा काटा काढून संग्रामदेवाला गादीवर 
बसविले, परंतु अल्प काळातच या बालराजाला बिश्वासघाताने ठार सारून 
वितस्तेत फेकून दिले, अज्यारीतीने यक्षस्फराचा वंद नष्ट झेला, 

पवंगुप्ताने अनेक कुटिल कारवायांनी बळकाविलेले राज्य पुरे एक वर्धभरहो 
उपभोगले नाहो. त्याचा पुत्र क्षेमगुप्त दुबळा, हलदया मनाचा द स्त्रीलंपट होता. 
लोहरवंशीय सिहराजाची क्या दिद्दा हिच्याशी त्याचा विवाह झाला होता. तो तिच्या 
इतक आहारी गेला होता की, लोक उपहासाने त्याला * दिहदाक्षेस म्हणू लागले. या 
सत्तालोल्प, महत्त्वाकांक्षी राणीने अल्पावधीत सारी सत्ता काधीज केली 
आणि राज्यावर हृदक सांगणार्‍या मसहिमन, पाटल सारख्या राजपुत्रांचे 
पारिपत्य केले. तिची राज्यतृष्णा इतकी राक्षसी होती कौ, तिने लाचलच- 
पतीने करकारस्याने करून आपल्या सार्गातील सारे अडथळे ट्र केले काही 


र 


काळ आपला पुत्र अभिमन्यु याला नामधारी राजा केळे. हा राजा 


अल्पकालातच भरण पावताःच तिने नंदोगुप्त, तरिझूवन आणि शीमगप्त या तिन्हो 


नातवाना ठार सारून राज्य बळकाविले. तुंग सेनापती तिचा प्रियकर होता, 


अनुक्रमणिका 
वा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८ नवभारत 


त्याच्या तंत्राने तौ राज्यकारभार पाहू लागलो. तिच्या निलंज्ज वतंनाला काही 
धरबंध राहिला नाहो. लोकांनी तुंगाला घालविण्यासाठी चळवळी सुरू केल्या, 
ज्ञाह्मणांनी उपोषणे आरंभिली. तिने उपोषण करणार्‍या ब्राह्मणांना भरपुर लाच 
चारून त्य़ांची तोंडे बंद केलो. तुंगाच्या नादाने तिने अनेक मंत्र्यांचे खून करविले. 
मरताना तिचा भाऊ उदयराज थाचा पुत्र संगप्रामपाल याला तिने राजा केले. 
पर्वगुप्ताची दिविरवंशाची सत्ता राणी दिद्दाच्या अंताबरोबंर लोप पावली. 


संग्रामराज लोहर वंशाचा असल्यानुळे काइमीर संडलावर यापुढे लोहर- 
वंश्नाची सत्ता स्थापन झाली. संप्रामराज ससंजस होता तरीही त्याचे आणि तंंगाचे 
वारंवार संघर्ष होऊ लागले. तुंगाला अधिकारपदावरून खाली खेचण्यासाठी 
न्राह्मण-पुरोहित थांनी प्रायोपवेशन आरंभिले. तृंगाने ब्राह्मणांसध्ये भेदनीतीचा 
अबलंब करून त्यांना लाच देऊन मोठ्या कोशल्याने हे बंड सोडून काढले. तुंगाने 
भद्रेश्‍वर नामक कायस्थाला हाताशी धरून अमर्याद अत्याचार तुरू केले. राजाचा 
घात करण्याच्या एका कटात स्वतः तुृंगच भर राजसभेत मारला गेला. संग्राम- 
राजाने कटाचे सारे धागेदोरे जुळवून तुंगाच्या सुलांना ठार मारले. संग्रामराजाला 
संपत्तीचा अनावर सोह उत्पन्न होऊन कायत्य अधिकाऱ्यांच्या साह्याने त्याने 
प्रजेचा अनन्वित छळ करून संपत्ती जतविण्याचा सपाटा लावला. संग्रामराजाची 
राणी श्रीलेखा व्यभिचारिगो व सत्तालोलप होतो. संग्रामराजाच्या अंतानंतर तिने 
राज्याचा वारस हरिराज याचा चेटूक करून काटा काढला आणि सत्ता 
मिळविण्यासाठी अनेक कट केले, परंतु मंत्र्यांनी तिचा अल्पवयी पुत्र अनन्तदेव 
याला राजा केले. 


राजा अनंतदेव आरंभो अविचारी, व्यसनी व अत्यंत उधळ्या वृत्तीचा होता. 
सद्रपालवामक त्याचा स्नेही त्याच्या दुष्कृत्यात सहभागी व मार्गदर्शक होता. राणी 
सूर्यपतीचा राजाच्या मनावर फार प्रभाव असल्यामुळे त्याने राज्यकारभाराची 
सारी सूत्रे तिच्या हाती सुपुर्द केली आणि पुर्वायुष्यात केलेल्या डुवतनाचा पद्वात्ताप 
होऊन तो आपला सद वेळ देवदेवताचंनात घालवू लागला. राणी सूर्यसतीचे तिचा 
पुप्न कलश याच्यावर अनन्यसाधारण प्रेम होते. अवत्यप्रेमाच्या आहारी जाऊन 
तिने राजाला राज्यत्याग करण्यास भाग पाडले, व कलशाळा राजा केले. या 
सुलावरून राजाराणीत पराकोटीचे वेसनस्य उऱ्गूवले. राजा कलऱही दुव्यंसनी, 
उन्पत्त आणि छूर होता. त्यानेही अनंतराजाचा अनंतपरीनी छळ केला. अखेर 
अनंतदेवाने राजधानीचा त्याग करून विजयेशवर नगरीतील विजबेइवर संदिराचा 
आश्रय घेतला. त्याने त्याचा खजिना आणि स्वामिनिळ सेवकही बरोबर आणले 


1७. 
| अनुक्रमणिका | यी 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे दह. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


* राजतरंगिणीतील हिंदू राजवटी! उत्थान आणि पतन ४९ 


कलह्लाने ससंन्य विजयेड्वरावर आक्रमण करून ते नगर पुर्णतया जाळून टाकले. 
राणी सूर्यमतीने केलेल्या कठोर वाक्‍ताडनाने अत्यंत दुःखी झालेल्या राजाने उरात 
कट्यार भोसकून आत्महत्त्या केली, राणीने सहगमन केले. 

राजा अनंतदेवाने कलक्ञाच्या दुराचरणाला विटून सरतेसमयी कलजाचा 
पुत्र उत्कर्ष याला राजा केले होते; परंतु कल्ञाने बलपुर्वक सत्ता हस्तगत केली. 
राणी सुर्यनतोने कलशपुत्र हर्ष याळाहो राजगादी स्वीकारण्यास पाचारण केले 
होते. परंतु कलक्लाने कारस्थान करून त्यालाही झुलबोत ठेविले. कलदा अत्यंत 
कामलोलुप होता. त्याने राजळुटुंबातील स्त्रिया व स्वतःच्या सुना यांनाही जोल- 
भ्रष्ड केले. त्या काळात तरुण स्त्री-पुरुषांचा विक्रय क्षेला जात असे वुलीय 
नामक माजसाने एका तुर्को व्यापाऱ्याकडून ७२ सुंदर सुली कल्शाला देण्या- 
साठी विकत घेतल्या आणि कल्शाने त्या अत्त:पुरात ठेविल्या." अत्यंत छंदीफंदी 
अद्या या रश्जांने मंदिरांची नालमत्ता गिळंछत केलो, तासरस्वासी नावाची 
सूर्याची अतिप्राचीन असलेली तात्रप्रतिमा फोडली, विहारांतील बुद्धाचे पुतळे 
फोडले. न्यायनीति झुगारून देऊन, प्रजेची लूट आणि गांजगूक करीत 
अतिव्यसनांनी रोगजजर होऊन तो मरण पावला. त्याच्यानंतर हर्षाच्या हाती 
राज्याची धुरा आलो. 
(४) कल्हणाचा काल 

कलळञ राजा जिवंत असताना हर्षाच्या मनात त्याच्याविषयी आत्यंतिक 
तिरस्कार उत्पन्न करण्याचे दुष्कृत्य संत्री, विट व विषयलंपट लोक करोत होते. 


त्यांच्या चिथावणीने हर्षाने कल्झञाच्या खुनाचाहो प्रयत्न केला होता. या उलट 
झाल्यानंतरही असे कट होतच राहिले. हुर्षाला राज्यब्रथ्ट करण्याचे कारस्थान 
वामन मंत्र्याचा पुत्र क्षेम याने केले, पण ते फसले. हर्षाने सुदवातीला राज्यकार- 

लो. कल्हणाचा पिता 
चस्पक याच काळात हुर्षाचा ' महामात्य ' होता. तो राजाचा एकनिष सेवक व 
निरतिराळ्या विभागात त्याने भरमसाट वाढ केली व हा खर्च भागविप्यासाठी 


नोनक नासक भंत्र्याने हुर्पाला विषप्रयोग करण्याचे कारस्थान केले होते. हर्ष राज 

भार ठोक चालविला, परंतु अल्पावधीत त्याची बुद्धी भ्रष्ट जाली 

हितकर्ता होता. विवेकन्रण्ट राजाचा द्व्यलोभ पराकोटीचा वाढळा. सेन्याच्या 
चया दी संदि नन लेलो अपरंपार _'ंफ्ती दाव्यात तोम काचा. 

पुवाच्या राजांना मादराना (दलंला अपरपार सपत्ती तान्यात धतलो. मंदिरांतील 


मूर्तो फोडून व त्या वितळवून धातूंचो नाणी पाडलो. या. कामासाठी त्याने ' देवो- 
त्पाटन । या खात अधिकारपक्षाची निसिती केली. उदयराज हा अधिकारी शि 


९, तत्रेव, ५२०-७ त. 
लत. भा. ४ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


०2 नवभारत 


ष्ट करण्यासाठी सूर्तीवर मल्सूत्र विसर्जन करी, त्यांना रस्त्यातून फरफटत नेले 
जाई. अगतिक प्रजा उघड्या डोळ्यानी आपल्या श्रद्धास्थानांची हो क्रूर विटंबना 
पाहात राही. हा राजाही विषयांध असून व्हाथवृद्धीसाठी तो ओंगळ उपाय योजित 
अक्वे. त्याच्या कासांधतेला सातृतुल्य स्त्रिया, आत्या, काकी इत्यादी नातेवाईक 
स्त्रियाही वळी पडल्या ज्या ल्त्रियांनी त्याला मांडीवर खेळविले होते त्यासुद्धा 
त्याच्या कामाग्नोत भस्मसात्‌ झाल्या :- 

संभोग 'मगिनीवर्गे कुर्वता दुर्वचो रुषा । 

निगृहीता च भुक्‍ता च नागा पुत्री पितृष्वसु: | र? 

राजाच्या था भौषण दुष्कृत्यांमुळे चिडलेल्या अनेक युवक-युनतीची त्याला 

ठार मारण्याचा कट केला. राजाला या कटाचा सुगावा लागताच त्याने अघोर 
हत्याकांड आरंभिले. देशी लेनिकांवर विवास नसल्यामुळे त्याने भरपूर वेतन 
देऊन असंख्य तुर्की सैनिक पदरी बाळगिले होते. त्याली असर्याद कत्तली केल्या. 
राजाच्या अनाचाराने प्रजा अत्यंत संत्रस्त झाली. राजप्रातादातून भर दिवसा 
सुवर्णपात्रादी नोल्यवान वस्तूंची लूट केली जात होती. याच काळात भयानक 
दुष्काळ पडला. प्रजेच्या हाल्अपेष्टांना पारावार राहिला नाहो. लवन्य, 
डायपर, या लढाऊ जसातींनी राज्यसत्ता ताव्यात घेण्याचा प्रयत्ल केला. हर्षाने 
संशयाच्या आहारी जाऊन राजवंज्लातील सगळ्या. माणसांचो कत्तल छठी 
या 


च 


5र राजाला लबव्य-डामरांची सस्तक्षे धडावेगळी करून भेटीदाखल 


*] 


(४ 


पाठविली जात असत.* हा नरमेध कित्येक दिवस चालला. मल्लराजाचे 
शूर व धाडली पुत्र उच्चल आणि सुस्सळू यांनी या अराजकाचा फायदा घेऊन 
राजसत्ता कांदीज केली. भिकाऱ्याच्या झोपडीत पळून गेलेला हर्ष सापडला. 
त्याला कंठस्नान घातले गेले, त्याचा पुत्र भोजराजही मारला गेला. 
उच्चलाने काइमीरचे राज्य घेतले आणि सुस्तल लोहरकोटाचा राजा 
झाला. अल्पकाळ या भावांनो बर्‍या रीतीने राज्यकारभार केला. परंतु काही 
दिवसातच या भावात भोषण संदोपसुंदी साजली. हर्षाचा नातू भिक्षाचर याला 
राजा करण्याच्या कारवाया सुरू झाल्या. संशयपिद्नाचाने झपाटलेल्या उच्चलाने 
अगणित लोकांचे प्राण घेतले. उच्चल मोठमोठ्या वौरांमध्ये भांडणे लावून देऊन 
त्यांची हत्या परस्पर करवीत असे. राज्यलोभी मंत्र्यांनी गुप्त मसलत करून 
ज्बलाचा खून केला. आणि त्याच्या नग्न प्रतिमेची विटंबना केलो. खुनी रडु 
असात्य, एक दिवस राजा झाला. त्यानंतर गर्गचन्द्र या शूर अमात्याने बंडाळी 


१०. तत्रेव, ११४८-७ त. ११. तत्रेव, १२४५-७ त. 


| अनुक्रमणिका | 
डौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


राजतर्‌ंगिणीतील हिंदू राजवटी? उत्थान आणि पतन ५९ 


सोडन काढून, राजवध करणाऱ्या लोकांना शासन केल, ब सल्हण नामक राज- 
पुत्राला राजा केले. सुस्ललाने राज्य मिळविण्याचे अनेक प्रकार के परंतु गर्ग- 
चंद्रापुढे त्याची डाळ शिजलो नाहो. लल्हणही संदवद्धी आणि कूर होता. त्याने 
सवे विरोधकांना ठेचून काढले. याच्या जुलमी राजवटीला लोक त्रासले आणि 
डामरसापंतांनी िक्नाचराला राजा करण्याचा घाट घातला. त्यानी राज्यात 
बंडाळी करून धान्याची कोठारे लुटली. सर्वस्वाला मुकलेल्या ब्राह्मणांनी प्रायोप- 
वेशने केली, यज्ञामध्ये स्वप्नागांच्या आहुति दिल्या. सस्सलाने हजारो डाभरांची 
निर्दयपणे कत्तल केली; परंतु त्याला हे होडून काढता आले नाही. व त्याला 
राज्यत्यान करणे भाग पडले. अज्ञा रीतीने भिक्षावराच्या हाती राज्यप्तत्रे आली. 

भिक्षतचर, संत्री आणि डासरसासंत यानी राज्याची सारी संपत्ती आपसात 
वाटून घेतली. सुस्सलाने पुन्हा एकदा हातपाय हालविण्यास सरुवात करताच 
भिक्षाचराने तुर्को सैन्याच्या मदतीने त्याचा बीमोड करण्याचा प्रयत्न २ ला, 
परंदु अत्याचारांनी पिडलेल्या प्रथेने सुस्सलाला साह्य केले. शिक्षाचराच्या सैनि 
कांनी सवत्र लुटालूट आणि जाळपोळ तुरू केली. लुल्सलाच्या माणसांतही फंदफितुरी 


माजली होती. भिक्षाचराच्या खुनाच्या प्रवत्तात सुस्तलाचाच खव साला 
भिक्षूने प्रक्षुन्ध रांच्यालह राजधानीवर हल्ला केला. परंतु त्याचे लोकह 


फितुर झाल्यामुळे अखेर त्याचा पराभव झाला 
सिह राजा झाला त्यावेळी सर्व परिस्थिती अत्यंत !तिकूल व ञाणी- 

वाणीची होती. सेवक त्र हा, सन्य । तुर, मता, सामंत गप्तप्णज शतला सापील आणि 
सर्व सत्ता डानरांच्या हाती होती. कलहुभ्रिय काऱ्मीरसंडळात एका झजनचे पारिपत्य 
करांचे तो दुसरा शत्रू डोके बर काढोत होता. राजांनी प्रजेला पिळव गोळा केलेली 
अपरंपार संपत्ती शत्रू आणि अन्नी यांनी गिळंकृत केलो होती. या सगळया प्रतिकल 
परिस्थितीला राजा ज्थसिहाने मोठ्या धेर्याने, शहाणपणाने आणि विवेकाने तोंड 
दिले. या राजाच्या काळातच कल्हणाने * राजतरंगिणी ! लिहिली, कारज राजाने 

विरोधकांचा समूळ उच्छेद करून राज्यात ज्ञांतता स्थापन करण्यात यश 
मिळविले होते. प्रजचे त्वास्थ्य सुधारीत या राजाने सुमारे २२ वषे राज्य 
केले. कल्ह्णाच्या राजतरंगिणीत जयसिह राजाच्या राजवटीसे सरि बस्तर वर्जन 
आले आहे. 

कल्हणानंतर सुझारे तीतजे वर्षानी, जोन'राजाने * राजतरंगिणो याच 
नावाने काइमीरचा इतिहास लिहिला आहे. या ग्रंथात जयसिंह राजानंतर होऊन 
गेलेल्या हिदू राजांचा आणि त्यानंतरच्या इस्लामो राज्यकर्त्यांचा ब्तांत आला 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र शः ; भू ; क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, बाई 


ष्र नवभारत 


आहे. जयसिह राजानंतर त्याचा पुत्र परसाणुक याला गादी मिळाली. तो मूलं, 
डुवळा, चैनी आणि उद्दाम होता. त्याच्या राजवटीत काऱसौर राज्याची शकले 
होऊन राजौरी, काइतवार, जम्मु व तिबेट यांनी स्वायत्तता घोषित केली. परसाजु- 
कचा पुत्र वंतिदेव हा लोहर वंश्याचा शेवटचा राजा ठरला. त्याच्यानंतर राजसत्ता 
बोपदेव, जस्सक, जगदेव इत्यादींच्या हाती फिरत राहिली. जगदेवराजा वतबगार 
निघात्क, त्याने राज्यातील वंडाळी मोडून कोढलो. मंत्र्यांच्या स्वार्थलोलुपतेला 
आळा वसल्यामुळे चिडलेल्या मंत्र्यांनी राजाला निषप्रयोग करून ठार सारले, व 
त्याचा पुत्र राजदेव याला राजा केले. त्यावेळी मल्लवंद्लीय शूर वलाढ्चंद्राने 
अर्धे श्रीनगर ताव्यात घेतले आणि त्याले स्वतः राजा झाल्याचे घोषित केले. त्याने 
ब्राह्मणांना स्वतःला राज्याभिषेक करण्याची आज्ञा केली असता ब्राह्मणांनी त्याला 
नव्हार दिला, तेव्हा त्याने चिडून जाऊन ब्राह्मणांची प्रचंड प्रमाणात कत्तल केली. 
त्यादेळी प्राण वाचविण्यासाठी ब्राह्मणांनी ब्राह्मणत्व नाकारले आणि त्यातूनच 
* ल भट्टोबहन्‌ ' हो प्रलिद्ध चळवळ ज्ञाली. सेनिक ब्राह्मणांना ठार करण्यासाठी 
आले व्ही चोहोकडे एकच आक्रोश सुरू होई, 

ल भट्टोब्हं न भद्टोः्हं न भट्टोव्हं इदं वचः । 

अश्रूयतापि भट्टेथ्यः निदिष्टे भट्टलुण्ळने ॥ ९ 

राजदेवाचा पुत्र संग्रामदेव याच्या काळातही अंतर्गत यादवी युख्रे चालू 
होती. पृथ्वीराज, लक्ष्मण, सिह्देव हे राजे काही काळ तत्ताधीश् ज्ञाले. लक्ष्मणाच्या 
काळातच कज्जल नामवळ तुर्काने काइमीरवर आक्रमण केले, या युद्धात राजा 
सारला गेळा. सिंहदेवाचाही खून झाला. सुहदेव या सूर्ख राजाच्या काळात 
भोट्टांच्या इत्रनी रिचनाच्या पित्याचा खून केला. त्याचा सूड उगविण्यासाठी 
रिचन काइमीर राज्यावर चालून आला. अक्षाज्रकारे तुक आणि भरट्टो या दोघां" 
कडून प्रजेचा छळ सुरू झाला. पवंतप्रदेशात पळून गेलेल्या काइसीराींना रिचनने 
गुलाम म्हणून विकले, संगोलियिब लोकांचीही वारंवार आक्रमणे होऊ लागली 
आणि काइमीरचे भवकम आणि दुर्गय दरवाजे आक्रमकांना खले ज्ञाले. 

[रिचनने त्याचा प्रतिस्पर्धी रामचंद्र याला ठार मारून त्याची कन्या कोटादेवी 
हिच्याशी विवाह केला. त्याने राज्यसत्रे हाती घेऊन ज्ांतता स्थापण्याचा प्रयत्न 
केला. कोटादेवी हिंदू असल्यामुळे त्याने हिंद होण्याचे ठरविले, परंतु ब्राह्मण- 
पुरोहितांनी त्याला हिदू करण्याचे नाकारले तेव्हा त्याने इस्लाम धर्म स्वीकारला. 
पुत्र हेबर आणि कोटाराणी यांचा रक्षक म्हणून त्याने शाहमीर या मुसलमानाची 


१२. जोनराजळकृत, ' राजतरंगिणी ' इलो. ८४ 


अनुक्रमणिका 
| ह | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


: राजतरंगिणीतीळ हिंदू राजवटी' उत्थान आणि पतन ५३ 


नेसणूक केली. रिचनच्या खुनाचे गुस्त प्रयत्न चालू होतेच. एका भोट्ट स्त्रीच्या 
खड्गाने जखमी होऊन त्यातच त्याचा अंत ज्ञाता. श्ाहमीरने हेदरला राजा 
म्हणून घोषित न करता स्वतःच राज्य वळकाविण्याचा मनसुबा रचिला. उदयन- 
देवाला त्याने नामधारी राजा केले. सतापियासू कोटारागीने उदयनदेवाशी 
विवाह केला. अल्पावधीतच तिने खेरिचन नामक भुट्टोला राजा करून ती 
त्याच्याशी विवाहबद्ध झाली. तिची राज्यतृणा इतको जवर होती को तिने प्रत्यक्ष 
पुत्राचा अधिकार डावलून आणि सर्व विरोधकांना ठेवून काढून स्वतःच तत्ता 
बळकाविली. ज्याहमीराला पकडण्याच्या प्रथत्वात ती ल्वत:च पकडली गेलो, तरीही, 
त्या स्वैरिणी राणीने श्ाहतीराला विनंती केली की सी तुझी रागी होऊन राज्यो- 
पभोग घ्याबयास तयार आहे. ' 
सिहासने सया लाकं श्रिया साकं ममोरलि । 
क्षमयासह चित्ते मे राज्ञी निविदातां स्वयम्‌ ॥* 

शाहमीराने राणीशी एक रात्र विलासोपभोग घेतला आणि तिला बंदीत टाकले, 
केदेतच तिचा आणि तिच्या राक्षसी महृत्त्वाकांक्षेचा अन्त ज्ञाला; ब तिच्या 
अत्ताबरोबरच अतिप्राचीन काळापासून चालत आलेल्या हिंहू राजवटोंचाही अंत 
झाला. 

कारमीरमंडलात होऊन गेलेल्या राजवंशयांचा हा प्रदीर्थ इतिहास राजांच्या 
उत्कर्षापकर्षाचा इतिहास आहे, तसाच तो कामीरी जनतेच्या अनेक शतकांच्या 
पौडित, दलित जीवतांची करण आणि हृदयद्रावक अशी प्रदी्ध शोककथा 
आहे. या इलिहासवृत्तात त्या त्या काळातील जनजीवनाची कित्येक वेशिष्य्ये 
व्यक्‍त झालो आहेत. त्यांच्या जीवनाचा हा शब्दपट वाचोत असता जें 
स्वभावविशेष ध्यानात येतात, त्यावरून काऱसीरच्या सावंत्रिक इस्लामीकरणाची 
कारणेही स्पष्ट होत जातात. कल्हणाने ठायी ठायी व्यक्‍त केलेली सते तत्कालीन 
जनमानसाच्या प्रवृत्तीवर प्रकाशन टाकणारी आहेत. या इतिहातवृत्तांतावरून 
काऱमीरची सामाजिक, धार्भिक, आधिक आणि राजकोय परिस्थिती लक्षात येते. 
आणि काढइमीरी जलतेला इस्लास धर्ण दिलासा देणारा, व वरदापस्वरू्प का 
बाटला असावा याची कारणपरंपराही स्पष्ट होत जाते 


८ 
द्ध 


विचारात घेणे आवःयक आहे. या देशाची नोगोलिक रचना या देज्ञाल 
क 


वेशिष्ट्येही ८ ग 
भारतापासून किंबहुना उवंरित जगापासून विभक्त करणारी आहे, दुर्गस, हिममय 


घा कारणपरंपरेचा शोध घेण्यापूर्वी का$मीरच्या भोगोलिक रचनेची 
| 


१३. तत्रेव, इलो. ३०३. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ध्%£ नवभारत 


पर्वतराजीत बसलेला काइमीर देश त्या काळात सगळ्या जगापासून जवळजवळ 
विलनच पडला होता. काऱ्मीरची भवेशह्वारे म्हणजे दुर्गस पवतातील उत्तंग शिख र- 
श्रेणींमध्ये असलेल्या खिडी राजांच्या आधिपत्याखाली असत, त्यामळे सामाऱ्य 
लोकांना वाहा जगताशी संबंध ठेवणे अशवय होई. भारतात सतत लेल्या 
राऊकोय, धार्मिक इत्यादी स्थित्यंतरांचा परिणास न होण्याचे प्रसख कारण ठो 
निसर्गनिमित प्रादेणिक दुर्गमता. बाहेरून बवचित्‌ चिती वा भारतीय यात्रेकरू 
या प्रदेशात येत, भारतातून अनेक ज्ञानाशी विद्यार्थी काऱमीरच्या सप्रसिठ् 
विद्यापीठात ज्ञानसंपत्न होण्यासाठी येत; आणि अनेक शास्त्रात पारंगत हो 
ऱारतदात परत जात. कारमोरला प्राचीन काळी शारपेच्े रि बासस्थान असलेला 
देहा ' अक्षी साई त्रिक ख्याती लाभली होती. परंतु ही ज्ञानगंगा केवळ उच्चधगीय 
लोफांपर्यंतच जाऊन पोहोचलो होती 

उवेरित भारतातील सध्ययुगरीन सामान्य जनांग्रथागे कारपोरी रोकहो 
अज्ञानी, अशिक्षित आणि गरतानुगतिक आचारविचार सानणारे होते. ज्ञानाच्या 


अभावाबरोवरच या लोकांचे नजरेत भरणारे वेशिष्ट्य, त्यांची अत्यंत लव 


बाचक 
आणि बव्हंशी परिवतंनशील धर्मिक प्रवृत्ती. भारतात ज्या धार्भिक निष्ठांचे 
प्रागपणाने जपणूक करण्याचे प्रयत्न केले लात तसे प्रयत्न काउभीर 
केल्याचे दिसूल येत नाहो. काःझीरी लोकांची स्वसाववत्तीच मुळी लव्हाळ्या- 
साती प्रवाहाबरोबर, बाकणारी होती. अगदी आरंभीच्या इतिहासात 
वृत्ती दिसून येते. अतिप्राचील काळी काइमीरो लोफ लिवोपासक व नागणजक 
होते. अशोक, कनिष्क, भेघवाहुल, नागार्जुन इत्यादी राजांनी वं द वा खूय 
प्रसार केला. बोड धर्सांचा भ्रभाव पुढे ७ व्या डतकात कमी झाला तरी काझ्योर 


मध्ये ज्ञेव, नेष्णय इत्यादी संप्रदाय आणि परंपरागत हितधर्थाचा प्रभावही 
जनसनाव'र टिकून राहिला होता. वास्तविक अर्थाने बोळू आणि हिटर हे 
धम एकमेकात मिसळून जाऊन ते संमिश्र ख्पाने समाजजीवनात 
झाले होते, काश्मीरी लोकांची धसमंप्रवृती अद्षा अर्थी परिषबतनशीळ होती की. 
जुन्य-नव्या विचारप्रणालोंज्ी मिळते. घेण्याचा गुण या लोकात होता. आरंभी 
तेथे नागपूजा प्रामुख्याने रूढ होती. त्यानंतर समाजात ब्राह्मणांना सर्वोच्च 
स्थान भाप्त झाल्यानंतर नागपुजा मागे पडन शेव, जवती, वैष्णव हो देवते 
एराध्य ठरली. बोद्ध भताचा प्रथाव आणि प्रसार वाढल्यावरोबर बोधिसत्व 
आराध्यदैवत ज्ञा च्या द्शावतारात बुद्धाला स्थान मिळाले ते प्रथम 
कारमीरातच ! काइ्मीर बौद्ध धर्माची ज्षिकवण देणारे प्रमख केन्द्र वनले 


अनेक बौद्ध विद्वान्‌ येथे राहून बोद्ध तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास करू लागले 


न 

/्प्ि 
५॥:-4 
/1, 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे | 
संगणकीकृत ]क्‌त द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


* राजतरंगिणीतील हिंदू राजवटी ' उत्थान आणि पतन -"५ 


साधारणतः: ज्या धर्माचा राजा समर्थक असे त्या धर्ममताचा प्रभाव जनमानसा- 
वर अधिक असे. एव विद्ेष लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे हे राजे वव्हंशी 
धर्मांध नव्हते. बोदध धर्माय राजे विहार, त्तूप व बोद्धमंदिरे बांधीत त्याच- 
प्रमाणे शिव, विष्णू, सूर्य, इत्यादी हिदू देवतांचीही देवाल्ये बांधीत, 
मंदिरांना देणग्या, भमी देत असत. न्राह्मणांता अग्रहार, भूमी, गाई दान देत 
असत. हिंदू राजे मंदिराबरोबरच वोद्ध निहार, स्तूप, चेत्य बांधीत व त्याना 
जुवतहस्ताने दव्यसाहाय्य करीत. कर्कोट वंन्नाच्या राजव्हौय अस्तानंतर वोद्ध 
धर्माचा प्रभाव काहोसा कमी झाला तरी या धर्माला पूर्वीप्रमाणेच राजाश्रय 
मिळत राहिला. आजही काइसीरच्या काहो भागात या धमचि अनुयायी आहेत. 

काऱसीरच्या इतिहासात म्लेंब्छांचा उल्लेख अनेकवार येतो. हे म्लेंच्छ 
अन्यधर्थाीय असले तरी ते इल्लामधर्मीय नव्हते, अर्थात्‌ अन्य धर्मियांची वस्तो 
प्राचीन काळापासून तेथे होती असे दिसते. आद्यगुरु श्रीशंकराचार्यानी सगळ्या 
खलारतात तसाच काह्सीरमध्येही धमंप्रसार केला होता. आणलखो एक लक्ष्यात 
घेण्याजोगी गोष्ट अश्ी की, प्राचीन काळापासून येथे राजकोय संघर्ष, लढाया, 
सर्वसंहारक राजकीय उलथापालथी होत राहिल्या तरी धार्भिक संघर्ब झाले नाहोत. 
काही राजांनी वोद्धांच्या कत्तली करून त्यांचे विहार जाळले, काहींनी ब्राह्मजांच्या 
भौषण कत्तली केल्या तरी अज्ञा रक्‍तपातांचे कारण धार्मिक नसून केवळ राजकौय 
होते. परिस्थितीशी सिळते घेण्याची आणि प्रसावी भतापुढे मान तुकविण्याची या 


लोकांची हो सामान्य प्रवृत्ती कारसीरचे शांततापूण मागान इस मौकरण होण्याचे 
ग्रथख कारण आहे. अर्थात प्राचीन काळापासून हद राजांनी जनतेला 


जलपाच्या चक्तात पिळन काढले होते. दारिद्र्याच्या गतत पिचत ठेविले होते, 
कराच्या ओड्यांनी त्यांचे जीवस दडपून टाकले होते. गतकानुरातकांच्या या भया- 
नक शोषगातन चाघविणारा इस्लामधर्मीय सुलतान जेनुलाव्दीन वड्याहू त्यांना 
आत्मीय वाटला असल्यास तवल नाही. वास्तविक या प्रदेशात प्रतिकूल निलर्गाला 
संतत तोंड देण्याचे दिव्य येथीकळ लोकांला करावे लागते, आपले अरि 
टिकविण्यासाठी निसर्गाशी सदेव झुंज चावी लागते, त्यामुळे येथील लोक जञुंजार 
वत्तीचे असायला हवेत. तसे हे लोक अत्यधिक सहनक्लील आहेतही. पहःडातून 
राहणाऱ्या टोळ्या ग्र ब धाडसी म्हणूनही नावाजल्या आहेत ; परंतु 
अजानाचा ज्ञाप त्याना कायसचा असल्यामुळे त्यांनाही राजकोय अत्याचारांपुढे 
व्यावे लागले. खद, दरद या लढाऊ टाळ्या क्र धाडसी ब उन्मत्त 
त्यांती ववचित्‌ बंडाळया करण्याचा प्रयत्न केला, तरी ते त्यात फारसे 
ज्ञाले नाहीत. अश्या बंडाळ्यांचे परिणामही सामान्य जनतेलाच भोगावे 


नमत 
होत्या. 
सफल 


| अनुक्रमणिका | 
डौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


५६ नवभारत 


लागत. राज्यात अज्ञांतता नाजविणे, रक्तपात, लूटमार आणि जाळपोळ करणे 

या कृत्यांतच बलिष्ठांची शवती खर्च होत असे. 
समाजात सर्वमान्य गणला गेलेला व प्रतिष्ठा मिळविलेला ब्राह्मण वर्गही 
राज्यकत्यांचे घामिक अत्याचार उघड्या डोळ्यांनी पहात राहो. उच्चवर्णीय 
न्राह्मण-पुरोहित राज्यकर्त्यावर दडपण आणण्यासाठी प्रायोपवेशनासारवे उपाय 
योजीत असत परंतु ते बहुधा राजकोय हेतु लफर व्हावेत यासाठीच ! धर्स- 
रक्षणाची जवाबदारी प्रामुख्याने ज्यांच्यावर त्या ब्राह्मणवर्गाने राजांना स्वकर्तव्याची 
जाणीव करून दिली नाही, उलट राजांच्या कुटिल कारस्थानात प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे 
त्यांना साथ देऊन, लाचलुवपतीला बळी पडून राजांच्या आणि राज्याच्या 
अध:पाताला हातभारच लावला असे म्हणावे लागते. * न भड्टो$हं ' अशी 
घोषणा करून या वर्गाने जीव वाचविण्यासाठी इतकी नामुष्की पत्करली आणि 
तो वर्ग अखेर इस्लामला जझरण गेला. जनजागृतीची जबाबदारी समाजातील 
सुशिक्षित विचारवंतांवर पडत असते. का5मीर राज्यात अनेक विद्या आणि 
शास्त्रे यात पारंगतता मिळविलेले विद्वान्‌ ब पंडित थांची निपज सातत्याने होत 
होती, असे संस्कृत साहित्यश्ञास्त्राचा इतिहास पाहिला असता दिसून येते, परंतु 
हा झानसेपन्न वर्गही सामान्य जनांपासून अलग व पूर्णतया तटस्थ राहिल्याचे 
दिसते. था विद्वानांना राजसभेत राजाश्रय मिळत असे, परंतु राज्यात सतत 
माजलेल्या अराजकाची दखल त्यांनो कधीच घेतल्याचे दिसत नाहो. रुद्र, 
वासन, उद्भट, आनंदवर्धन, सम्मसट इत्यादी थोर ग्रंथकार साहित्यक्नास्त्रविषयक 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म चर्चा व तत्त्वचितन करण्यात गढून गेलेले दिसतात. समाजाच्या 
दयनीय परिस्थितीच्या अस्पष्ट छायासुद्धा त्यांना स्पर्श करू शकल्या नसाव्या 
इतकी अलिप्तता त्यांच्या ग्रंथावरून दिसूल येते. किवहुना राजकीय परिस्थिती 
इतकी भोदण व दु:खदायक असताना या विद्वानांनी ज्या तटस्थ सनोवृत्तीने 
इतक्के श्रेष्ठ ग्रंथ रचिले त्या मनोवृत्तीचे आइचर्यच वाटते. ब्राह्मण आणि सुशिक्षित 
वर्ग अशा रीतीने अलिप्त राहिल्याने करमीरी जनतेच्या धर्साला परित्राण 
राहिले नाहो. 
_ सामान्य काइमीरी जनता कसकूवत सनाची, अज्ञानी असल्यामुळे शतका- 
दडपण आल्यामुळे राजांनी अथवा मंत्र्यांनी ति कत द ते 
घडलेले दिसत नाहो. अन्याय्य, भीषण करांच्या ह जाडी 0 89% 
असता, भयानक दारिद्रयात पिच ळाळ नळ वात 4 
? ल 'पचत असताही त्याविरुद्ध प्रतिकाराथ कोणीही 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


* राजतरंगिणीतीळ हिंदू राजवटी ? उत्थान आणि पतन ५७ 


वलदण्ड उभा राहिला नाही. त्यांची धामिक श्रद्धा बळकट असावी तर तसेही 
दिसत नाहो; कारण राजे महाराजे आणि त्यांचे हत्तक मंदिरांची संपत्ती गिळंछत 
करीत, मूतीची मोडतोड करून त्यातील सोनेचांदी काढून घेत, श्रद्धाल्थानांची घोर 
विटंबना करीत, तरी था धासिक अत्याचारांची प्रतिक्रिया जनतेच्या विरोधात 
होत नव्हतो. अक्का कृत्यांनी त्यांच्या धाभिक भावना ढुखावल्या जात नसत 
असे नाहो, पण प्रतिकार करण्याचे त्राणच या दारिद्र्याझी जगडत असलेल्या 
जनतेत राहिले नव्हते. या अत्याचारांनी त्याना दुःख होत असले तरी त्यांची मने 
पेटत नसत. 

सत्ताधारी सत्ता व संपत्ती यानी धुंद झाले होते, श्रीमान्‌ स्वार्थलोलुव व 
भोगलोलुप बनले होते. ब्राह्मणादी वर्ग स्वार्थवंश होऊन अग्रहार-दाने मिळदिण्यात 
व टिकविण्यातच पुरुषार्थ भानीत होते. कल्हणाने अक्षा ब्राह्मणांची अत्यंत कठोर 
शब्दात तिभंत्संना केली आहे. उच्चभ्रू समजले जागारे ब्राह्मण इतके नीति- 
भ्रष्ट झाले होते की, त्यांचे धर्माचरण नीति व पावित्र्याच्या कल्पना सुवर्णाच्या 
चकचबकाटाते पार बदलून जात. राणी दिह्या व तुंग यांचा व्यभिचार पराकोटीला 
गेले. तेव्हा ब्राह्मणांनी तुंगाला घालविण्यासाठी प्रायोपवेश्नन आरंशिले, परंतु 
द्रव्याची लाच खाऊन ब्राह्मणांनी तुंगाविरद्ध आवाज उठविण्याऱ्या गरीब जनतेला 
तोंडघक्नी पाडले; आणि या बंडात सामान्य लोक ठार सारले गेले. ब्राह्मणांची नीति- 
सत्ता ढळली होती, राजे भोगविलासात मग्न झाले होते. अधिकारी वर्ग सत्तांच 
आणि अत्याचारी बनला होता. राजस्त्रिया स्वेरिणी बनून राजकारण करीत 
होत्या. राण्या, मंत्री व अन्य अधिकारी यांचे उघड उघड अनतिक संबंध असत. 
पापाचरण आणि स्वेच्छाचार समाजाच्या सर्वच थरात सर्वव्यापी होऊन राहिला 
होता. ११९ व्या हातकात होऊन गेलेल्या महाकवी ज्ञेमेंद्राने * देशोपदेश-नसमाला ' 
घा उपरोधपर काव्यात समाजाच्या अधःपाताचे सोठे मार्मिक व बोलके चित्रण 
केले. राणी स॒गंधा, श्रीलेखा, दिह्वा, कोटा या सर्वे राण्या व्यभिचारणी होत्या. 
श्रीलेखा सत्तामदाने पोटच्या गोळ्याच्या जिवावर उठली तर दिद्दाराणीने 
नातवांना अघोरी उपायांनी ठार मारले. या कृत्यांची कोणाला घृणा वाटत 
नसेल असे नाहो परंतु त्यांचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न कोणी केला नाही. 
पौडित जनतेला स्वतःच्या दुःखांपुढे नौति अनीतीचा विचारही सुचला नसेल. 

जनमानसातील धसंश्रद्धा आणि नोतिमतता ढळलो होतो. अज्ञान 
अंधश्रद्डांचा प्रभाव आणि र्ढींचे प्राबल्यही त्यांच्या मनावर सत्ता गाजवीत 


१४. कल्हणकृत राजतरंगिणी. ४०२-४४२. त. ५. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे री 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ट नवभारत 


'होते. ' ना राजा विष्णु: पृथिवीपतिः' हो सनातन काळापासून चाळत आलेली 
श्रद्धा कायस असल्यामुळे राजा कितीही जुलमी, व्यसनी व दुर्वतनी असला 
तरी तो पूज्य मानण्याची लोकांची रोत होती. ब्राह्मय पापाचरण करोत 
तरोही ते देवतास्वरूप व पूज्य मानले जात. पापकर्ांनी हात धुणारे ब्राह्मण 
राजांची यज्ञयागादी धार्मिक कृत्ये करीत. अभिचार, चेट्क, जारणमारण विद्या, 
जाडुयोणा यांचा प्रयोब राजकारणात आणि जनजीवनात सर्रास केला जात 
असे. तारापीडाने चंद्रायीडाला अभिचाराने ठार मारले. दिदाराणीने तऱ्हो 
नातवाना चेटुक तरून त्यांचे प्राग घेतले. खार्खोट विद्यासारख्या जादुटोण्याच्या 
विव्वाही प्रचारात होत्या, व त्यावर लोकांचा विश्‍वासही होता. शुभागुभ, 
ठाफुनापक्षकुन यांबरही लोक विश्‍वास ठेवीत. मात्गुप्त राजा होण्यासाठी 
काहमीरमध्ये गेला त्यावेळी त्याला अनेक शुभशकुन झाले. ज्योतिपावरही 
लोकांचा विदवास होता. अद्भुत चमत्कार, ज्ापवाणी यांच्यावरही जनता 
विदवास ठेवोत अते. चंकुण मंत्याजवबळ पुराचे पाणी हट्विजारा अद्‌भुत सणी 
होता. राणी सूर्यसतीने लती जाताना सर्व विरोधकांना जाप दिला होता. या 
जेरीज काइमीरी राजे ब प्रजा यांच्या हाडीसासी देववादाचा रोग वखिळला 
होत. राजे दुर्वतंनी होतात ते केवळ दुदेवानेच ! असे निराज्ञाजनक उद्गार 
कल्हणानेही काढळे आहेत. 
काश्मीरी जनतेची धाभिक, सामाजिक आणि नेतिक अधोगती झाली 
होती. तदृत्‌ राजकोय परिल्यिती तारंबार बिकट होऊन तिला जीवन असह्ह 
करून टाकोत होती. खूल, रक्तपात, राजवध, बंडाळ्या थांचे सत्न दतकान- 
शतके चालले होते आणि त्या भडकलेल्या हवनकुंडात काऱ्सौरी प्रजेच्या 
आहुती पडत होत्या. कटकारस्थाने, कुटिल कारवाया यांचा काऱमीरच्या 
राजकारणात तुळसुळार ज्ञाला होता. सत्ताहोलुपता व स्वार्थपरायणता 
पराकोटोला गेली होती. कार्मीरमध्ये झालेली बंडे, राजकुटुंबीय, डामर, सामंत, 
संत्री यांनी केलेली होतो. राज्यातील अस्थिरतेचे सुल्य कारण राजे, स्वेराचारी, 
लहरी, विळासी आणि सत्तालोल्प होते, संत्रो व अधिकारीवर्ग लाचखाऊ, 
स्वार्थी होता. राजांचे सेवकसातच बहुधा इमानी असत. जलतेप्रमाणेच सेतापती 
व सेनिक यांच्या राजनिष्ठा ठिसूळ होत्या. सेन्यात सदैव फंदफितुरी आणि 
बेदिलो साजत असे. विजयी राजाचा पक्ष सेस्य उचलन धरी, पराभूत राजाचा 
विदवासघात करी, हर्षराजा आश्रयासाठी भिकाऱ्याच्या झोपडीत लपळा 
असता त्याची लपण्याची जागा अक्ञाच धनलोलुप सैनिकाने दाखविली. 
शासनव्यवस्थेत महत्त्वाची उळ्थापाल्थ करणारे लवन्य - डामर, तंत्रिन्‌ एकांग, 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


* राजतरंगिणीतील हिंदू राजवटी ' उत्थान आणि पतन ५९ 


कायस्थ, यांच्या हातात असर्याद सत्ता असे. डानर वस्तुतः शेतीचा व्यवलाय 
करणारा जभीनदारांचा वर्ग. हे सोठमोठी सेन्ये बाळगीत. त्यांचे स्वतःच्या 
सालकीचे प्रासाद, दुर्ग, कोट असत. अंतर्गत कलहाचा फायदा उठदून हे लोक 
सत्ता काबीज करीत, संपत्ती निळवीत, आणि राजावर वर्चस्व गाजवीत. 
तंत्रिन्‌ हौ लैनिको संधटना होती तर एकांग हे राजाचे शरीररक्षक असत. या 
सर्वच संघटनांचे सैनिक व नायव्ह स्वार्थो, द्ृरब्यलोलुप ब छूर होते. राजाला 


गादी मिळवत देणे आणि त्याने ठराविक द्रव्य न दिल्याल त्याला राज्यभ्मष्ट 
करणे हा खेळ सदोदित चाले. या खेळाचे सूत्रधार हे संघटनानाथवळच असत. 
कायस्थ अधिकाऱ्यांच्या हाती प्रानुख्याने राज्याच्या आधिक नाड्या असत, ते 


गव्वर होत. महाकवी क्षेसेन्त्राने * कलाविलास ' या उपहासकाव्यात या कायस्थांचे 
मोठे सर्मभेदक, रेखीव व्यक्तिचित्र रेखाटले आहे. त्यावरून त्यांच्या कुटिल 
कारभाराची कल्पना येते. राजे त्यांच्या दुष्छत्याना ल ट् 

बिहार वबांधदीत त्यांना देणग्या देत. यज्षयागाविक धामिक दत्ये करीत 
जनसनात प्रतिण्डा मिळविण्याचा प्रयत्व करीत. ल्होकांच्या धर्मभोळेपणाचा फायदा 
घेऊन धार्भिक दांभिकतेचे प्रदर्शन करीत. 


बावतच्या अनेक खऱर्‍याखोट्या, बऱ्यावाईट कल्पना काइसोरोंच्या मनात आहय 
पाल्वीत होत्या. बाराव्या शतकाच्या आरंभापासून या धर्लाने भभावित झालेल्या 
लोकांनी इस्लामचा स्वेच्छेने स्वीकार करण्यास सुरुवात केली, अक्वा परिस्थि 

री, य न्व 


या धर्माच्या प्रसाराला विशेष विरोध ज्ञत्ला नाही, यात काहीच नवल नाही. 
कोटाराणीला बाजूस सारून झाहलीरने राजगादी बळकाविली त्याचे जनतेला 


> 


लळा वाट >: सग्ठी > कोऊ य लेल ी रि द >) 
काही वाटले नाहो. पुढे होऊन गेलेळा वुलशिकन सिकंदर जसा मतिभंजक होता, 
स्तक सत वाकड वम >....(:. * या << रे हिरे व 

तसेच हर्षराजा, श्ंकरवर्मा ठेहो सूतिभंजक रुजे होते. लोंगलांच्या बंज्ञात पिता, 
बंधु याचे खून करून राज्य वळकावण्याची परंपरा सुरू ज्ञाली होती, तीच परंपरा 


कितीतरी हतके अगोदर काइमीरच्या हिंडू राजवंश्यांतूल चालत जालेलो होतो. 
या सव अराजकाच्या वातावरणात कसेतरी जीवन जगणाऱ्या सामान्य 

जनतेची मनःस्थिती *ना खंत ना खेद ' री या स्वरूपादी होतो. लोकांची निष्कियता, 

भोरता, स्वासिमानशून्यता, मनस्वी दारिद्रय आणि अगतिकता त्यांच्या अधोगतीला 


*्स्य् श्र कर्क 
षद ह नवभारत 
(१ ७५ झे ०१५९ 
नट ह महोत्सवीची 
अनुक्रमणिका “बे. व 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास नः “८ 0); य त 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे "अवक 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६० नवभारत 


कारणीभूत साल्याचे दिसते. त्यांच्या जीवनातील जजू सारी श्रद्धास्थाने ढासळून 
गेल्यामुळे, नवीन धं सुखस्वास्थ्याचे प्रकाशकिरण दाखवील अझ्ली आशा त्यांच्या 
मनात उदित होऊन काइभीरी लोक इस्लाम धर्माकडे आकथित झाले. जाहमीर 
आणि नंतरच्या काही सुलतानांनी काइसीरींना काहीसे सुख व स्वास्थ्याचे जीवन 
मिळवून दिले आणि झेंकडो वर्षे हिंद राजांच्या काळात दलित जोवन जगणाऱ्या 
या लोकांना इस्लाम धर्म हे ईश्वरी वरदान वाटल्यास त्यात काहीच आडचर्थ 
नाही. जेथे मनाजा आणि स्वत्वाचा समतोल ढळतो, तेथे धर्म, संस्कृती, स्वतंत्रता 
आणि स्थेय, सुखस्वास्थ्य या सर्वस्वालाच मुकावे लागते. काइनीरात होऊन 
गेलेल्या हिंदू राजवंशाचा हा प्रदीघे कालीन इतिहास हेच सूर्यप्रकाश्रासारखे 
सत्य सांगत आहे. या इतिहासापासून व्तमानकालालाही खूप शिकण्याजोगे आहे. 
आजच्या या. अस्थिर, अभ्रद्धाळू, स्वाझिमानशून्य आणि भष्टाचाराने ल्खलित 
झालेल्या समाजजोबनाला, काइमौरचा हा उत्थानपतनाचा शोकपर्यवसायी, करूण 
इतिहास धोक्याचा लाल दिवा दाखवोत आहे. 


क क 
५०० 0९2 :052-०$0_ ७59052 ७३६० ७0७. एकक ७३ ह 
धळे कट काट35 55 5 6 > वट & र ७ कि 
क प्राश्षपाठझाळा-मण्डळ-ग्रंथमाला £) 
१0 (0 218 
वर वसकोदा 5] 
द ह वत 
क्रं संस्कारकाण्ड भी 
* छे 
ठर प 
टि भाण १ ला 62 
ल 2] 
> २ ७ ख्य प्र 
ब सुपररायल साइज, पृष्ठसंख्या ९००, किंमत ४५ रु. 8 
टर ऱ- काण्डाच थम भ काश > 6 
र संस्कारकाण्डाचा क ग प्रकाणित ज्ञाला आहे. या भागात ध्य 
(0 संस्कारांसवधी सामान्य विचार, गोवर, प्रवर व सापिण्ट्य यासंबंधी 0 
४ विस्तत जस्त्रार्थ, विवाहवाळ, विवाठाचे प्रकार टा रि न 9)? 
दर. विस्तृत शास्त्राय, |ववाहूेकाठ, विवाहाचे प्रकार इत्यादि विषय आठेले ४. 


८ आहेत. धर्मशास्त्राचे आधूनिक पद्धतीनें संशोधन करणाऱ्या तता त 
2 व प्राचीन पण्डित-याज्ञिक यांसही हा भाग अत्यंत उपय॒क्‍त असल्यामळे भस 
य उपयुक्‍त असल्यामुळे १४ 


ल्क : शशि 
&£ संग्राह्य आहे. - 
21 ९ पाकला ४५ ह क़ ७ र रि 

टि 1पळण्याच ठकाण- प्राज्षपाठशाळामडळ, वाडे ् 
धड शा ्ि >> ट्र) 
०.२. ०७:०५०%-०७०-०२-.०५७२०२०%-८०००५-०० -५'-०५०.५-०० ज्र [ जि > सातारा ] “क 
(ळे झि कवच क्या कवा व्या ल कव अक वक्र 


"दका द4व ट%2:--£र: स्श्- ० 5५ 
१) |) ऊं) ६६13) टकर 3] 5 ट्क्र्क 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


श्‌. €्‌ क 
%:_ ळण» 
8 २७ क 
१6४नवभारत भै 
क्क धि ७५ चि १९ 
न अमृतमहोत्सवी, > 
वर्ष 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. रा. भा. पाटणकर 


[ इस्थेटिकच्या सातव्या प्रकरणात मानवी आत्म्याच्या व्यवहारात्मक बाजूत 
अंतर्भूत झालेल्या उपयुक्‍त ( द सिम्पूली यूजफुल ऑर इकॉनॉमिकल ) व नेतिक 
( द सॉरल ) या पातळ्यांमधील संबंधाचे विनेचन आलेले आहे; आणि आठव्या 
प्रकरणात क्रोचेने असे दाखविले आहे को भानवी आत्सिकतेला प्रातिभ ज्ञान, 
संकल्पनात्मक ज्ञान, उपयुक्तता व नेतिकता या चार अंगांखरीज आणखी एखादे 
अंग नसते. दा दोल प्रकरणांमधील विषय सोंदर्यज्ञाल्त्राच्या दृष्टीने प्रस्तुत 
नसल्यामुळे त्यांची येथे चर्चा करण्याचे कारण नाही. आपण एकदल इस्थटिंकच्या 
९ व्या प्रकरणाकडे वळणार आहोत. ] 

सोंदर्य्नास्त्रावरील पुस्तकांमध्ये कलेच्या लक्षणांची ( कॅरेक्टर्स ) लांबलचक 
यादी देण्याचा प्रघात आहे. कला हो एक आत्मिक क्रिया ( ऑँक्टिव्हिटी ) असून 
तिचे स्वरूप ज्ञानात्मक, त्यातही प्रातिभ-ज्ञानात्मक असते हे ज्याला ठाऊक आहे 
त्याला कलेच्या लक्षणांच्या वर निदेशिलेल्या याद्यांमध्ये नवीन असे काहोच 
सापडायचे नाही असे क्रोचे सांगतो. कोणत्याही गोष्टीच्या स्वख्पाचा विचार 
करायचा झाल्यास ती कोणत्या महाजातीत ( जीतस ) जर जातोत ( स्पिसिज ) 
मोडते हे बघाबे लागते; आणि त्याखेरीज तिची ल्वतःची अशी जी खाल वेशिष्ट्ये 
आहेत त्यांचा शोध घ्यावा लागतो. या तीनही प्रकारात मोडणारी कलेची सव 
लक्षणे आता आपल्याला साहोत आहेत. याच लक्षणांसाठी लोकांनी घेगवेगळे शब्द 
जरी वापरले असले तरी त्यांना जे म्हणायचे असते ते आपल्यापेक्षा वेगळे नसहे. 
उदा० कला ही ज्या महाजातीत सोडते तिच्या लक्षणांमध्ये एकता ( युनिटी ), 
अनेकतेतील एकता ( युनिटी इन व्हरायटी ), प्रसाद किंवा सुगसता ( सिम्प्लि- 
सिटी), ३० चा उल्लेख करण्यात येतो. तिच्या जातीच्या लक्षणांमध्ये सत्य 


न्न्ड 
७ 
र 
स्य 


आस्सतिष्ठा ( सिन्पिरिटी ) इ० ची गणना होते. थाखेरीज कलेची स्वतःची अज्ली 
जी खास वैशिष्ट्ये आहेत त्यात जिवंतपणा ( लाइफ, ऑनिमेदाल ) वेशिष्ट्यपुणता 
( इंडिव्हिज्युअॅलिटी ) इ० चा निदेश होतो. आता क्रोचेचा दावा असा को हो 


| अनुक्रमणिका | 
र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत ्‌क्‌त द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


द्र नवभारत 


लक्षणे व त्याने आतापर्यंत सांगितलेली लक्षणे ( आत्मिकृता, ज्ञानात्मकता, 
प्रातिभजानात्मकता ) यांच्यात केवळ जञाव्दिक भेद आहे. पज हा दावा एरणंपणे 
सान्य करता येईल असे वाटत नाही. सर्व आत्मिकता अनेकतेतील एकतेच्या 
स्वरूपाची असल्याने या दोन गोष्टींमध्ये एकरूवता आहे हे पटते. कला ज्या 
जातीत सोडते तिचे गुण म्हणून क्तोचेने तत्य ब आत्मनिष्ठा यांचा निदेश केला 


आहे. पग या गोष्टींचा कोचेच्या यादोतीक ज्ञानात्मकतेशी काय संबंध आहे हे 
त्याने स्पष्ट केलेले नाहो. या दोन गोष्टोत एकरूपता असते हे पटत नाहो. कलेचे 
स्वतःचे असे जे गुण कोचेने निर्देशिले आहेत. त्यात वेशिष्ट्यपुर्णता हा गुण आहे. 
प्रातिमज्ञानाचा आकार येतिष्ल्यपुर्णता हा असल्याने प्रातिभज्ञान व वेशिष्ट्यपूर्णता 


च्यात फार निकटचा तंबंध आहे हे निःसंशय 

मानवाच्या आत्मिकतेत्रे चार पेळू कोचेने वेगळे केले असून त्यांच्या पातळ्याही 
निर्चित केल्या आहेत. कलेची, म्हणजे प्रातिभ ज्ञानादी, पातळी सर्वात खालची 
आहे हे त्याने सांगितळे आहे. आता प्रश्‍न असा कौ प्रातिभ ज्ञानाचे विश्‍लेषण करून 
त्यात वेगवेगळे प्रयार आहेत, विवा पातळ्या आहेत, असे म्हणता घेईल का? 
क्लोचेचे स्पष्ट मत अले को प्रातिभज्ञालाचे आणखी विइलेषण करणे, त्यात पातळ्या 
किवा प्रकार आहेत असे दाखविणे अशक्य आहे. प्रातिभज्ञानाच्या विजयांचे, म्हणजे 
आविष्कारांचे, वर्गीकरण होऊ शकते हे खरे; पण त्या वर्गोकरणाला कसलाच तात्विक 
पाया नसतो. प्रत्येऴ आविष्कार हो एक विशिष्ट गोप्ट असून कोणताही आविष्कार 
इतर कोणत्याही नाविय्का राची जागा घेऊ शकत नाही. ते दोग्ही अविण्कार आहेत 
या पलिकडे त्यांच्यात कसलोही एकरूपता असते असे मानता येत नाहो. आविष्कार 
हो एक अश्ली जाती ( ल्पिलिब ) आहे को जी स्वतः महाजाती ( जीनस ) होऊ 
शकत नाही. ती स्वतः महाजाती होऊ शकली असती तर तिच्यात जाती व उपजाती 
आहेत असे म्हणता आले असते; व मग आविष्कारांचे वर्गीकरण करणे शास्त्रशुद्ध 
ठरले असते. यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊ. समजा आपण म्हटले को चतुष्पाद 
जनावरे हो महाजाती असून कुत्रा ही जाती तिच्यात अंतर्भूत ज्ञालेली आहे. पण 
कुत्र्यांचे प्रकार असतात. म्हणून कुत्रा ही स्वतःच एक महाजाती असून टेरियर 
बुलडांन, स्पॅनियल, अल्सेजियन हे प्रकार म्हणजे या महाजातीत अंतर्भत झालेल्या 
जाती आहेत असे म्हणता येईल. याचे कारण असे की एक कुत्रा म्हणून प्रत्येक छुत्र्यात 
जं गुण असतात त्याखेरीज त्यात इतर काही वेणिष्ट्येही असतात; ही वेशिष्ट्ये 


संव कुत्र्याना समान नसून एका प्रकारच्या कुत्र्यांपुरती मर्यादित असतात. या 
वेशिष्ट्यांच्या साहाय्याने कुत्र्यांचे वगोकरण करता येते. हे वर्गीकरण शास्त्रशुद्धही 


ठरते. क्रोचेच्या मते कला हो एक अज्ली जाती आहे कौ जिच्यात अंतर्भूत होणाऱ्या 


न 
घ्‌ 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


411 
ळ्‌ 
7 
वी 
व्य 
6 
>>) 
ळा] 
र्थ 
>८ा) 


नं 
व्र 


गोष्डींचे वेगवेगळ्या समान वैशिष्ट्यांच्या साहाय्याने वर्गीकरण करता येत नाही. 
सोयीसाठी आपण वर्गीकरण करतो हे खरे; पण त्यास शास्त्राचा आधार नाही. 
बैक्षिष्ट्यपुर्णता हा प्रातिभ ज्ञानाचा आकार आहे. ' वैशिष्ट्यपुर्णगते'चा 

* अनन्यसाधारणता ' असा घेतला तर क्रोचे म्हणतो तो निष्कर्ष अपरिहार्यंतेने 
तिघतो. प्रत्मेक आविष्कार इतर आविष्कारांपेक्षा वेगळा असतो कारण त्यांच्यातील 
आठव वेगळा असतो. जीवनातील कोणत्याही गोष्टीची जशीच्या तशी पुनरावृत्ती 
होत नसल्यामुळे प्रत्येक आहायात वेगळेपणा असजे अपरिहार्य आहे; आणि त्यामुळे 
प्रत्येक आविष्कारातही वेगळेपणा असणे अपरिहार्य आहे. 

बरोल विवेचनावरून आणखीही एक निष्कर्ष निघतो. तो हा की कलाकृतीचे 

साणांतर अज्ञवय असते. एका घाटाच्या भांड्यातले पाणी दुसर्‍या घाटाच्या भांड्यात 
ओतता येते, त्याप्रमागे एकच आहय त्याच्या सुळातल्या आविण्कारापासून अलग 
करून दुसऱ्या आविष्कारात असिव्यदल होऊ शकतो या गृहोतकृत्यावर भाषांतर 
अवलंबूल असते. क्रोचेचा या. गृहीतकृत्यालाच तात्विक विरोध आहे. त्याच्या 
म्हणण्यानुसार प्रत्येक आदाय आपल्या आविष्कारासह जन्माला येतो, त्या 
दोघांना एकमेकांपासून अलग करता येत नाही. एक आविष्कार दुसर्‍या आविष्काराचा 
घटक म्हणून वापरायचा असेल तर त्याचे प्रथम संवेद्नेत रूपांतर करावे लागते. 
या संदर्भांत क्तोचेने दिलेला पुतळ्याचा दाखला वरबकाला आठवत असेल, समजा 
एक ब्राँझचा पुतळा करावयाचा आहे; त्यासाठी पाहिजे तेव्हढा ब्राँझ शिल्प- 
काराजवळ नसला तर तो ब्राज्ञच्या लहान लहान पुतळ्यांचा उपयोग करतो. पण 
असा उपयोग करायचा असेल तर ते लहान पुतळे भट्टोत वितळावे लागतात. व 
सगच त्यांचा नबीन पुतळ्यात प्रव्य म्हणून उपयोग करता येतो. एका आवि- 
ष्काराचा डुसर्‍्या आविष्कारासाठी उपयोग करावयाचा झाल्यास बरोबर हेच करावे 
लागते. त्या आविष्काराचे संवेदनेत ख्पांतर केल्यानंतरच दुसर्‍या आविष्काराचे 
द्रव्य म्हणून त्याचा उपयोग करता येतो. पण एका संवेदनारूप आडयाचा एकच 
आविष्कार होऊ शकतो हे लक्षात ठेवायला हवे. त्याचे दोन आविष्कार झाले 
तरच भाषांतर शक्‍य होईल. पण एकाच आशयाचे दोन आदिष्कार होत नाहीत 
असे क्रोचे निक्षून सांगतो. आविष्कारावर संकल्पनात्मक पातळीवरच्या प्रक्रिया 
होऊ शकतात. उदा० डास चावणे हे एक प्रतिभ ज्ञान घ ताय चढजे हे इसरे 
प्रततिभ ज्ञान यांना कार्यकारणसंबंधाने एकत्र आणून ' डास चावल्याने ताप येतो 
हे विधान करता येते. पण आविष्कारांच्या सामग्रीतून संकल्पनात्मक ज्ञान जरी 
उत्पश्न होत असले तरी एका आविष्कारातून दुसरा आविष्कार उत्पन्न होऊ 
दाकत नाही. 


द 
- 


क रॉ ७५ 
न।“ अमृतमहोत्सवी) >२७ 


| अनुक्रमणिका | ९८९ १ ४५३ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास - 

राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे क 80) 

संगणकीकृत क्‌त द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


द्ध नवभारत 


भाषांतर म्हणजे मूळ कलाकृतीची 'त्रष्ट व हिणकस अनुळृती होय. भाषांतर- 
कर्त्यांने सूळ कलाकृतीला संवेदनेच्या पातळीवर नेले व तिच्यात स्वत:च्या संवेदनांची 
भर 'घातलो तर या समिश्न सामग्रोतून एक नवीन कलाकृती जन्माला येते. पण 
हो नदी कलाकृती म्हणजे मूळ कलाकृतीचे भाषांतर नव्हे. तिला स्वतंत्र कला- 
कृती मानायळा हवे; कारण तिचा आशय सूळ कलाकृतीच्या आठायापेक्षा भिन्न 
असलो. प्रत्येक आताय स्वतःच्या खास अज्ञा आविष्क्रारासह जन्माला येतो असे म्ह्टले 
की क्रोचेचा वरोल निष्कर्ष भाव्य करावाच लागतो. भाषांतर हे ज्या प्रमाणात 
सूळ कलादृतीशी एकनिष्ठ असते त्या प्रमाणात ते कुरूप असते. आणि जितकी 
हो एकनिष्ठा कमी तितके भाषांतराचे सोंदर्य जास्त असते. शब्दशः केलेल्या भाषां- 
तराला सूळ ग्रंथावरील भाप्य म्हणावे असे क्रोचेने सुचविले आहे. 


यानंतर क्रोचेने अलंकाराच्या संकल्पनेघर हल्ला चढविला आहे. तो येथे 
प्रामुस्याने वाऊमयकलेविषयी लिहीत असला तरी त्याची टोका शिल्प व चित्रकला 
या इतर कलांमधील ' वास्तवदर्शी ' ( रिअँलिस्टिक) ' प्रतीकात्मक ! (सिम्बॉलिक) 
इ० वरगींकरणात अनुस्यूत असलेल्या संकल्पनांनादेखील लागू पडते असे त्याने 
सुचविले आहे. “ वास्तवदर्शी ', * प्रतीकात्मक ', ' ज्ञातृगत !, 'वस्तुगत', ' संथतज्षील ? 
( क्लासिकल ), * निर्भरश्ील ' ( रोमॅंटिक ) ' प्रासादिक ', ' अलंकारिक 
* रूपक आणि इतर अलंकार. ' प्रतिशब्द  ( सिनॉनिम )  विरद्धार्थक शब्द , 
( अँटॉनिस ) या. वर्गीकरणाला तात्त्विक पाया नाहो असे क्रोचे म्हणतो. 
या संकल्पनांची व्याख्या करायला गेले कौ हाती काहीच लागत नाहो; कारण त्या 
संकल्पना पोकळ आहेत. क्रोचेने रूपक (मेटॅफर) या अलंकाराचे उदाहरण दिले 
आहे. एखाद्या वस्तूला एक विशिष्ट नाव दिलेले असते. त्या योग्य 
नावाःऐबजी दुसरेच एखादे नाव त्या वस्तूला दिल्यामुळे रुपक हा अलंकार 
निर्माण होतो असे अलंकारशास्त्र सांगते. क्रोचे विचारतो को योग्य नावा- 
ऐवजो वेगळेच नाव वापरण्याचा द्राविडी प्राणायाम कज्ञासाठी करायचा ? 
यावर कोणी म्हणेल की त्या वस्तूसाठी जो ॑ब्द प्रचारात आहे तो काहो 
संदर्भात पुरेसा आविष्कारक्षम वाटत नसल्याने दुसर्‍या एखाद्या शब्दाची योजना 
करावी माती तात जर आहि तर व संदर्भात हा दुसरा शब्दच योग्य 
आहे, व प्रचारातला शब्द योग्य नाही असे का मानू नये? क्रोचेचा स्‌द्दा 
स्पष्ट करण्यासाठी आपज एक उदाहरण घेऊ. एक प्रियकर आपल्या प्रेयसीची 
प्रतीक्षा करीत आहे. तिच्या खोलीच्या खिडकीकडे तो बराच वेळ टक लावन 
पाहत आहे. अज्ञा वेळो ती खिडकोत दिसल्यावरोबर तो उद्ंगारतो : त्तो 


अनुक्रमणिका ऱ्या 
रौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदर्यशास्त्र ६५ 


पहा चंद्र उगवला? प्रेयसीच्या सुखाला खरे म्हणजे मुखच म्हणायला हवे, ते 
कितोछी सुंदर असले तरी “मुख ' हाच शब्द योग्य आहे. पण प्रियकराने 
*चंद्र' हा वेगळाच शब्द वापरला आहे. येथे कवोने रूपक हा अलंकार 
वापरला आहे असे अलंकारश्ास्त्र सांगेल. कारण “मुख या योग्य शव्दा- 
ऐवजी “ चंदर ' हा डुसराच झब्द कबीने योजला आहे. यावर क्रोचेचे म्हणणे 
अले को प्रस्तुत संदर्भात ' चंद्र! हाच शब्द योग्य आहे. कारग त्यामुळे जो 
अर्थ अभिव्यक्त होतो तो * सुख' या शब्दाने होत नाही. येथे 'मुख! हा 
शाव्द वापरणे अयोग्यःच ठरेल. क्रोचेचा अभिप्राय असा की आविष्काराची शोभा 
वाढावी म्हणून ' चंद्र! हा शब्द वापरलेला आहे असे नसून कबीच्या मनातील 
विशिष्ट आाडय व्यक्‍त करण्यासाठी * चंद्र ' याऐवजी दुसरा डाब्द बाललाच 
नसता. क्रोचेचे सरळ ' व“ अलंकारिक! या. वर्गीकरणाला विरोध केला 
आहे. अलंकाराचे एकूण आविष्काराशी कोजत्या प्रकारचे नाते असते? तो 
जर आविष्काराला बाहेरून जोडलेला असेल तर तो आविप्काराचा भाग होऊ 
शकत नाही. आणि तो आविष्काराचा भाग होईपर्यंत त्याचा विचार सोंदयं- 
शास्त्राला प्रस्तुत नाही. कारण आविष्कार-रूप असणारी गोष्टच फक्त्त संदर 
व कलात्मक ठरते. समजा तो अलंकार आविष्कारात शिरला आहे. असा 
अलंकार जर आविष्काराशी एकरूप झाला नसे, तर तो आविष्काराला 
मारक ठरेल. जर तो आपविष्काराशी एकरूप झाला असेल तर त्याला 
अलंकार सायायचे कारण नाहो. “ अळंकार ! या शब्दाने जणू एक प्रकारचा 
उपरा, वरवरचा संबंध सूचित होतो. क्रोचेच्या मते अलंकारशास्त्रज्ञांनी केलेल्या या 
बगीकरणाने व त्यांनी दाखविलेल्या भेदांनो आपली फार मोठी हानी झर्लेली आहे 
अलंकारशास्त्राच्या नियमांप्रमाणे लिहिलेले साहित्य * ७“लित साहित्य म्ह्णून 
जरी ओळखले जात असले तरी खरे म्हृणजे ते ' वाईट साहित्य ' असते 

अलंकार काव्याची फवत शोभा वाढवणारे, बाहेरून घातलेले, दागिने आहेत 
को ते काव्यातील अभिव्यवतीचे सजीव अवयघ आहेत, हा वाद जुन्या भारतीय 
साहित्यज्ञास्जातही झालेला आठे. ' काव्यशोभःकरान धर्मान अलकारान प्रचक्षते । 
अधे जेव्ह ! म्हणतो तेव्हा तो वर दिलेल्या दोन सतांपेकी पहिल्याचा पुरस्कार 
करीत आहे असे वाढते. याच्या उलट आनंदवधंनाने रसाच्या अभिव्यक्त 
सरजतेने घ अपरिहायंतेने येणाऱ्या अलंकारांनाच मान्यता दिली आहे. तो म्हणत 
।__ रसक्षिप्तया यस्य बन्धः शवयक्तियो भवेत्‌ । 

अयथगथत्ननिदेत्येः तो$ढऊकारो ध्वनो भत 

- घ्वन्यालोक, हितीय उद्योत, कोरिका १६ 


न. भा. ५ 


अनुक्रमणिका प्न 
व मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६६ नवभारत 


( रसादि ध्वनीसध्ये ज्या अलंकाराची योजना रसामिव्यक्‍तीवर लक्ष ठेवून उत्स्फूर्त- 
पणे झालेली आहे, इतर कोणत्याही कारणांसाठी जो योजिलेला नाहो, तोच 
अलंकार ध्वनीत योग्य होतो, काव्यात स्वीकार्य ठरतो. ). 

सूळ प्रश्‍न असा आहे कौ शेलोला बाडमयाच्या सूल्याचा एक स्वतंच आधार 
मानायचा को नाही? काहो वेळा आपण असे म्हणतो वो, “ असुक कबीच्या 
वाव्यातील आशय नवीन नाही; पण हा आशय इतरत्र इतव्या प्रभावीयणे व्यवत 
झालेला दिसत नाहो, व म्हणून हे काव्य चांगले आहे.” अँलेकक्ंडर पोपने बरोबर 
याच मुद्यावर भर दिला आहे, तो म्हणतो: 

गुप ७1 18 ऐप (09त०11 ७०७ 01'०5850त, 

छा ० छतड गा टो, 9. 1001 50 ७७] ०३]1०३३०त; 

3011101111, ७४11080 पिप लार 9 ७ ७७ 13) त, 

गृ", छाए०& ए58 13890] िठ पोत ल ठ्पाा 0. 

(477 /0७58]/ 07८ (४7१(८८१७०८ ) 
परंतु वाडमयकलेचे वेशिष्ट्य असे आहे को तिच्यात अभिव्यवतीच्या अंगापेक्षा 
अर्थाच्या अंगाला स्वाभाविकपणेच प्राधान्य पिळते. अर्थाचा कसदारपगा हा 
वाड्मद्रीन मूल्याचा सर्वात महत्त्वाचा निकष ठरला को इतर गोष्टींना शोणत्व 
येते; आविष्काराच्या अंगाला केवळ साधनमूल्य देण्यात येते. पण उलटपक्षी नसता 
कसदार आडाय असल्यामुळे एखादे लेखन वाडमय ठरत नाहो. नाहोतर कारचे 
क्रिटिक ऑफ प्युअर रीझून हो एक मोठी बाडनयक्ृती ठरली असती. याजा 
अर्थ असा को अभिव्यवतीच्या अंगाला आहायापेक्षा कमी महृत्वाचे का होईना पण 
स्वतंत्र स्थान असते अते आपण प्रत्यक्ष समीक्षा करताना भानतो. 

प्रत्येक आडय आपल्या खास अज्ञा आविष्काराला बरोबर घेऊनच जस्साला 
येतो हे क्रोचेचे मत व्हितपत स्वीकार्य आहे? कवी आपल्या कवितेतले शब्द 
बदलतात हो वस्तुस्थिती आहे. कवीने शब्द बदलला कौ अर्थही बदलतो असे 
समजायचे का? भाषेत समानाथक शब्द खरोखरच नसतात का? समानार्थक 
शब्द असतात असे आपण सानतो आणि म्हणून शब्द बदलला को अर्थही बदलतो 
हे आपल्याला पटत नाही. मग आहय ब अभिव्यवती यांच्यात फारकत होऊच 
शकत नाही असे निर्भरशील ( रोमॅंटिक ) टौकाकार व क्रोचेसारखे तोदयजात्तज्ञ 
का म्हणतात ? काव्यर्निमिती हो व्यामिश्र प्रत्निया आहे; कबीला एकाच वेळी 
विविध अवधाने सांभाळावी लागतात. उदा० त्याला विज्ञिष्ट वर्णनात्सक अर्थ 
सांगायचा असतो; त्याच वेळो विज्षिष्ट भावनाही सांगायबा असतो; तसेच 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत शिक द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंडरयश्ास्त्र ६७ 


कवितेच्या संभाव्य वाचकांविषयीचा औचित्यपूर्ण दृष्टिकोलही व्यवत करायचा 
असतो; वृत्त व वेबवेगळ्या झाब्दांचे विशरिण्द नाद यांच्याकडेही लक्ष पुरवावे 
लागते. विशिष्ट जागी एखादा शब्द योजिताना त्याच्यामुळे ही स्थ उदिण्टे साध्य 
होतील वका हे तो पाहात असतो. हो सर्व उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून भाषा 
वापरण्याचा कवोला इतका सराव ज्ञालेला असतो कौ आपण जे करतो ते अगदी 
उत्स्फूते, विनासायास घडलेले असते असे त्याला वाटते. वर उल्लेखिलेल्या सर्व 
ष्टांना समपक असलेला शब्द त्याला सुचला को मग तो छकब्द बदलायला फबी 
तयार नसतो. त्या शब्दाला डुसरा समानार्थक प्रतिशब्द नाहीच असेही तो म्हणतो 
हे सवं एका अर्थाने खरेही असते. कारण मळ शब्द जी विविध काये करतो ती 
सव काय करू शकेल असा पर्यायी शब्द मिळ ळजवळ अशक्य असते. पण 
त्यातली काही कार्ये करू केल असा प्रतिशब्द मिळू शकतो. कवी जेव्हा एखादा 
ठाव्द बदलतो तेव्हा वर उल्लेखिलेल्या कार्यांपैक्ती काही कार्ये सुळातला शब्द 
करतो, पण इतर काही कार्ये करीत नाही अपे कबीला वाटते. भाषांतरकर्ता स्‌ळ 
वादांना वेगळचा भायेतील प्रतिशब्द जेव्हा निश्‍चित करतो तेव्हा सूळ शाब्द 


जितकी कार्ये करतो तितकी जरी नाही तरी त्यापेकी महत्त्वाची काहो कार्ये 


प्रतिशब्दाने केली पाहिजेत ही त्याची अपेक्षा असते. हो अपेक्षा पुण्कळ नर्यादित 
असल्याने वाडमयकृतींचे भाषांतर करणे ज्ञक्य होते. मूळ शब्दाच्या एकूण 
कार्यानधील क्रिती कार्ये महत्त्वाची आहेत हे एकदा ठरविले कौ त्या शब्दाला 
त्याच किवा इतर भायेत पर्यायी जब्द मिळ शक्ततात कौ नाही हे ठरविता थेते 
कशाला महत्त्व द्यायचे याबहृळ वेगवेगळे दृष्टिकोन संभवतात. भाषांतरकर्त्यांचा 
दृष्टिकोन क्रोचेच्या दृष्टिकोनापेक्षा मूलतः भिन्न असला तरी तो चकीचा आहे 
असते मानता येत नाहो. खरे म्हणजे वाडमयकृतीवर समीक्षा ल्िहिणाऱ्यांना 


क्रोचेच्या दृष्टिकोनापेक्षा भाषांतरकर्त्याचा दृष्टिकोन जवळचा घाटण्याची पुष्फ 
शक्‍यता आहे. 
अलंकारशास्त्रात वापरल्या जाणाऱ्या संज्ता सोंदर्यशास्त्राच्या दृष्टोने मह 
वाच्या नाहोत. परंतु पुष्कळदा सोंदर्यक्लास्त्रात प्रस्तुत असणाऱ्या संज्ञांना पर्यायी 
संज्ञा म्हणून त्यांचा वापर करेला जातो. तो तपासणे आवश्यक बाहे. कोवेच्या 
मते आविष्कारांचे वर्गोकरण करणे तत्त्वदृष्ट्या चूक आहे. पण काहो आविश्क 
यशस्वी असतात, इतर काहो आविष्कार कमी अधिक प्रमाणात अयशस्वी असतात 
हे मान्य करावे लागते. आणि अयशस्वी आविष्कारांबिययी बोलताना काही घेळा 
अलंकारशास्त्राने रुढ केलेल्या संज्ञा वापरल्या जातात. अलंकारशास्त्रात या 
संज्ञांचा जो उपयोग अभिप्रेत असतो त्यापेक्षा हा उपयोग वेगळा आहे. म्हणून या 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६८ नबभारत 


संज्ञा जेव्हा ससीक्षेत व सोंदर्यशास्त्रात वापरल्या जातात तेव्हा समीक्षकांना 
कोणता अर्थ अभिप्रेत असतो हे बघितले पाहिजे. उदा० '*वास्तवदर्ी! व 
* प्रतीकात्मक ' या संज्ञा मुळात अलंकारज्ञास्त्रातल्या आहेत. पण त्या ससीक्षेतही 
वापरल्या जातात. पण त्यांचा वायर करताला जे वर्गीकरण अलंकारशास्त्रात 
अभिप्रेत असते ते ससोक्षेत अभिप्रेत नसते. ससीक्षेत या दोन संज्ञा थगस्वी 
व अयशस्वी आविष्कारांचा निदेश करण्यासाठी वापरल्या जातात. हा उपयोग 
योग्यच म्हणायला हवा. पण दुदेवाने या उपयोगात जरूर ती शिस्त नसते. एकच 
संज्ञा परस्परविस्द्ध अर्थासाठी वापरली जाते; काही वेळा यशस्वी आविण्कारा- 
साठी आणि इतर वेळा अयडास्वी आविष्कारासाठी. समजा दोन चित्रांची तुलना 
करावयाची आहे. यातील एका चित्रात प्राकृतिक सृष्टोतील गोष्टींची निबंद्ध व 
यांत्रिक अनुकृती आहे, व दुसरे खरोखर जिवंत ब उत्स्फूत ञहे- पण त्यात सृष्टी- 
तल्या गोष्टींशी जवळचे साम्य असलेले असे काहीही नाही. पहिल्या चित्राला 
वास्तवदर्ी ( रिअऑलिस्टिक ) व दुसऱ्याला प्रतीकात्मक ( सिस्बॉलिक ) 
म्हणण्यात येते. या संदर्भात ' वास्तवदर्शी ' या शब्दाने कलादुण्द्या हिणकस ! ब 
' प्रतीकात्मक ' या शब्दाने ' कलादृष्ट्या चांगले ! अला अर्थ ध्वनित होतो. 
थण इतर संदर्भात हेच दोल शब्द बरोबर विरुद्ध अर्थानी वापरण्यात येतात. 
एखाद्या कलादृष्ट्या निःसत्व अजया रूपककथ्रेसारस्या ( अलेबॉरिकल ) चित्राला 
* र्पकात्मक' व सामान्य जीवनाचे प्रभावी चित्रण करणाऱ्या चित्राला 
* वास्तवदर्शी ' म्हणण्यात येते. या संदर्भात * रूपकात्मक! हा शब्द निदाव्यंजक 
व ' वास्तवदर्शी ' हा शब्द प्रशसाव्यंजक आहे. एकच शाब्द परत्परविस्दध 
अर्थानी वापरल्यामुळे समीक्षेत गोंधळ निर्माण होतो. खरी कला वास्तवदर्शी 
असते की रूपकात्मक या विषयावर रणे माजली आहेत. पण जर हे दोन 
शब्द वर दिलेल्या परस्परविरुद्ध अर्थानी वापरले जात असतील तर या वादात 
भाग घेजारे दोन्ही पक्ष बरोबर आहेत असे म्हणावे लागेल. कारण दोन्ही पक्ष 
यक्षस्वी आविष्कारालाच चांगली कला मानीत आहेत, पण त्यासाठी ते दोन 
भिन्न शब्द वापरीत आहेत असे लक्षात येईल. 
बरोबर होच गोष्ट * संयतशील ! 
(रोमॅटिक ) या वा्दांबद्दलही ख्री आहे. * संथतशील ! हा शब्द काही वेळा 
निदेंक् केला जातो उलटपक्षी काहो वेळा * मम कब नाही अशा कलाकृतींचा 
निःसत्वता हे गुण सूचित होतात र मकान वि लया शब्दाने कृत्रिमता व 
पन को 2 भरशल ' हा शब्द जिवंत, रसरशीत 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे व 
संगणकीकृत ीीक द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


( क्लासिकल ) व “* निर्थरशील ' 


क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र ६९ 


आविष्कारांबद्दळ वापरण्यात येतो. म्हणून जेव्हा ' निर्भरशील ' विरुद्ध * संयतशील 
असा वाद होतो तेव्हा दोन्ही भूमिकांचे समर्थन करता येते 


हेली ' या शब्दालाही असे दोन परस्परविरुद्ध अर्थ देण्यात येतात. प्रत्येक 
लेखकाला दोलो असायला ह्वी असे म्हटले जात. या संदभात ५ जली चा अथे 
आविष्कार अला घेण्यात येतो. प्रत्येक लिखाण हा एक आविष्कार असल्याने प्रत्यक 
लेखवकाजवळ शेली असते हे ओघानेच येते. पण एखाद्या विधिसंहितेवहदल ( व्होड ) 
गणिताच्या पुस्तकाविषयी बोलताना लोक स्हणतात कौ त्यांत शेली नाही. क्रोचेच्या 
भते असे म्हणणे चूक आहे. कारण 'शेली'चा अर्थ आविष्कार असा आहे, व विधि- 
संहिता व गणिताचे पुस्तक यांनाही त्यांना उचित असलेला आविष्कार असतोच. 
पण या दोत गोष्टौंत हेलो नाहो असे म्हणणारे लोक आविष्काराचे सरळ व 
अलंकारिक असे वर्गीकरण करतात व अलंकारिक आविष्कारालांच शेलो नावतात. 
कोचेच्या मते या वर्गीकरणाला कोणताही तात्विक आधार नाही. काहो वेळा ' शेली * 
हा शब्द निदाव्यंजक अर्थाने वापरला जातो. एखादा लेखक जर भपकेबाज वा अयोग्य 
भाषा वापरीत असेल तर त्यात शेलोचे प्राच्य आहे अले म्हटले जाते. वरील 
विवेचनाबद्दल वाचकाच्या मनात एक दांका येणे स्वाभाविक आहे. गणिताच्या 
पुस्तकात आविष्कार आहे येव्हढ्याच कारणासाठी त्यात शेली आहे असे मानणे 
कितपत सयुक्तिक आहे ? कोचेने आपल्याला याच्या आधी अले सांगितले आहे 
दोन पातळ्यांमधीळ संबंधा'च्या नियमानुसार आविष्काराच्या पातळीवर 
संकल्पना नसल्या तरी चालते; पण संकल्पनांच्या पातळोवर त्या पातळीला 
उच्ति असा आविष्कार अपरिहार्यपणे असतो. आविष्कार नसेल तर संकल्पनांची 
पातळो गाठताच येणार नाहो. आणि म्हणूनच क्रोचे इस्थेरटिकच्या तिसऱ्या प्रकरणात 
म्हणतो की प्रत्येक क्यास्त्रीय पुस्तक हे एक कलाकृती असते. असे असल्याने गणिताचे 
पुस्तक ही एक कराकुती आहे असे क्रोचेते म्हगावे यात आश्‍चर्य नाहो. त्या 
पुस्तकाला शेलो आहे अते तो का म्हणतो हे वरील विवेचनावरून ध्यानात येते 
पण क्रोचेचे हे नत स्वीकार्य आहे ळा ? प्रत्येक लेखकाला, केवळ तो भाषा 
वापरतो म्हणून, शेलोकार मानण्यात येत नाहो. भाषेच्या विशिष्द प्रकारच्या 
उषयोनालाच शेली म्हणतात. नेमका याच गोष्टीला कोचेचः विरोध आहे. पण 
स्हणूनच सापान्य वाचकाला करोचेचा हा सहा पटला नाही तर त्यात लल नाही 
अलंकाराच्या तंकल्पनेचा उपयोग कलाऊृतींमधीलळ दोषांचे दिग्द्शंत करण्या- 
साठीही केला जातो. वाजवोपेक्षा जास्त शब्दांचा उपयोग केल्याने शब्दबाहुल्य 
( प्लेओनॅज्षस ) हा नलंकार निर्माण होतो, वाजवीपेक्षा कमी शाब्द बापरले की 


| अनुक्रमणिका | 
2 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क ३ क 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामंडळ, वाई 


र नवभारत 


न्यूनपद ( एलिप्सि ) हा अलंकार निष्पन्न होतो. योग्य शब्दाऐवजी दुसऱ्याच 
शब्दाचा उपयोग करण्याला रूपक म्हणतात. क्रोचेचे मत असे कौ था गोष्टो 
म्हणजे वाळमयाची भूषणे नसून दूषणे आहेत. काव्यदोषांची नावे म्हणून 
अलंकारांचा निदेश करणे योग्य आहे असे तो म्हणतो. 

अलंकाराचा आणखी एक उपयोग योग्य आहे असे क्रोचे म्हणतो. पण हा 
'उपगोय कलेच्या क्षेत्रातील नसून शास्त्राच्या क्षेत्रातील आहे. समजा एखाद्या 
शास्त्रज्ञाने एका संकल्पनेसाठी विशिष्ट शब्द वापरला. त्याच्या लेखनाच्या संदर्भात 
त्या संकल्पनेसताठी हाच छब्द योग्य सानावा लागतो. समजा याच संकल्पनेसाठी 
त्याने इतर शब्दहो वापरले आहेत. लेखकाने सुकर केलेल्या मूळ योग्य शब्दाच्या 
तुलनेने हे इतर शब्द अयोग्य ठरतील. क्रोचेच्या सते ज्ञास्त्रीय लिखाणाच्या 
संदर्भात * योग्य | व * अयोग्य ' शब्द अस्तित्वात असणे संसवते. आपल्या संज्ञांचे 
अर्थ विशद करताना श्ञास्त्रीय लेखन करणाऱ्याला था संलांना पर्यायी असे शब्द 
वापरावे लागतात, उदा० त्याला संज्ञांच्या व्याख्या द्याव्या लागतात. व्याख्या 
देतावा दोन संज्ञांत समीकरण आहे असे मानावे लागते. जेथे ' योग्य ! च * अयोग्य 
शब्द संभवतात तेथे अलंकारांची शक्‍यता निर्माग होते. उदा० योग्य शब्दाच्या 
ऐवजी वेगळाच इाब्द वापरळा की ख्पक तिर्भाण होते असे क्रोचेने या आधी 
सांगितलेच आहे. यावरून असा निष्कर्ष निघतो को ज्ास्त्रोय लिखाणात रूपक्तादी 
अलंका'रांना त्यान आहे. विषय ससजावून सांगताना जास्त्रीय लेखन करणाऱ्याला 
अनेक पर्यायी शब्द वापरावेच लागतात. आपण स्वतः असे अनेक पर्यायी शब्द व 
त्यांच्या उपयोबासुळे विर्थाण होणारे अलंकार यांचा वापर केला आहे असे क्रोचे 
सांबतो. ज्रास्त्रीय लेखनात अलंकार संभवतात कारण तेथे पर्यायी आविष्कार 
शय असतात. पण कलात्मक लिखाणात मात्र पर्यायी आविष्कार शवथ नसल्याने 
अलंकार संमवतच नाहोत. कोचेच्या मते एकच संकल्पना वेगवेगळया संदर्थात निर्माण 
होत असल्यामुळे तिचे घेगवेगळे आविष्कार होतात. खरे म्हणजे येथे : भाविष्कार! 
असा घ्यायला हवा. 
ही संकल्पला अनेक विशिष्ट 


र 
> 


याचा अर्थ भाषिक अभिव्यवती असा न घेता प्रातिभ ज्ञान 
समजा गोत्व या संकल्पनेचा आपण विचार करीत आहोत. 
गाईंना सामावून घेते. या विशिष्ट गाई प्रातिभ ज्ञानाच्या विषय आहेत. गोत्व 
एकच असून ते संकल्पनात्मक ज्ञानाचा विषय आहे. पण त्या संकल्पनेत सागता 
जाणाऱया विशिष्ट गाई अनेक आहेत. आपण गाईविषयी विचार करतो 
तेव्हा आपल्या सनासमोर आपण पाहिलेल्या विशिष्ट गाईंच्या प्रतिमा तरळतात. 
गाइंविषयी विचार करणाऱ्या इतर लोकांच्या मनासमोर इतर भाईंच्या प्रतिसा 
येतील. या सर्व विविष्ट गाईंमध्ये गोत्व असते. गोल शेक च स्यात सामावलेल्या 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे - 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रौचेचे सौंदर्यशास्त्र ७९ 


गाई अनेक असतात. प्रातिभ ज्ञान म्हणजे आविष्कार असे क्तोचे मानोत 
असल्याने एका संकल्पनेत प्रातिभ ज्ञानाचे अनेक विषय सामावले जातात असे 
म्हणण्याऐवजी एका संकल्पनेचे अनेक आविष्कार संभवतात असे तो म्हणतो. 
चण प्रातिभ ज्ञानाच्या पातळीवर भात्र कोणत्याही एका आअठायांचा एकच 
आविष्कार शक्‍य असतो असे क्रोचे म्हणतो. 


अलंकारशास्त्रज्ञांनी केलेल्या वर्गीकरणाला सोंदर्यशास्त्राच्या संदर्भात काहोही 
स्थान नाही हे मान्य करणारे काहो लोक विद्यार्थ्यांना वाडमय  शिक- 
वितान! हे वर्गोकरण फार उपयुक्ष्त ठरते, असे मानतात. जे सुळातच चूक 
आहे त्याचा तत्त्वग्रहूणात काय उपयोन होईल हे आपल्याला कळत नाही असे 
क्नौचे म्हणतो. स्मरणशक्‍्तीला मदत म्हणून वाऊमयभ्रकार हो संकल्पना ज्या 
अर्थाने उपयुक्‍त ठरते त्याच संकुचित अर्थाने अलंकारक्षास्त्रज्ञांनी केलेले वर्गी- 
करणही उपयुवत ठरेल. कोचेचा अभिप्राय असा को शिक्षण म्हणजे विश्लिष्ट 
गोष्टींचे सत्व नेमकेपणाने ग्रहूण करणे असेल तर वरील वर्गीकरण शिक्षणात 
निरपयोगी ठरते. यण शिक्षण स्हणजे विशिष्ट गोष्टी स्मरणात पक्क्या 
र्जविणे असेल तर कसलाही तात्विक आधार तसलेले आणि केवळ अनुभवजन्य 
असलेले हे वर्गीकरण उपयुक्त ठरू दाकेल. या वर्गीकरणाचा आणखो एक 
उपयोग आहे. सत्यावरची पकड पक्की होण्यासाठी असत्याचा पराजय दसा 
करायचा हे माहित असावे लागते. अलंक,रकास्तरज्ञांनी कोजत्या चुका केल्या व 
त्यांचे उच्चाटन कसे करायचे याची माहिती जर करून घेतलो नाहो तर 
त्याच चुका पुन्हापुन्हा होत राहातील. 

कोचेची एकूण भूमिका अश्यी आहे कौ प्रत्येक कलाकृती अनन्यसाधारण 
असते. अनन्यसाधारण गोष्टींचे वर्गीकरण करता येत नाही, कलाकृतींचे वर्गीकरण 
कोणी केले तर त्याला कोणताच तात्त्विक आधार नसतो. पण यांचा अथ असा 
नव्हेकी कलाळृतींमध्ये कसलेच साम्य नसते. साम्य असते हे निश्‍चित. या साम्याच्या 


क 


आधारे कलाकृतींचे वर्गही कल्पिता येतात. पण याला तात्विक आधार नाही कारण 
एका वर्गात भोडण्यासाठी गोष्टींमध्ये ज्या प्रकारचे साम्य असणे जरूर असते त्या 
प्रकारचे साप्य कलाकृतींमध्ये नसते. सर्व आभ्लांत जसे आफम्लत्व असते तसे 
एखादे सभान सत्व एका वर्गात घालण्यात आलेल्या सर्व कलाळुतोंमध्ये नसते. दोन 
जाणसांमध्ये साम्य आहे असे आपण म्हणतो. पण या साम्याच्या साहाय्याने 
आपण त्यांना एका वर्गात घालीत नाहो. कारण जोपर्यंत अमूत संकल्पनांच्या 
मदतीने त्या साम्याला निश्चित असे स्वरूप देता येत नाही तोपर्यंत त्याचा 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


र, नवभारत 


शास्त्रशुद्ध वर्गोकरणासाठी काहीही उपयोग नाहो. काही कलाकृती विशिष्ट 
कालखंडात निर्लाण झालेल्या असतात; त्यांना जन्न देणाऱ्या कलावंतांमध्ये 
विशिष्ट आत्मिक नाती असतात; व म्हणून या कलाकृतींमध्ये विशिष्ट प्रमाणात 
साम्य असते. पण एका कुटुंबातील व्यक्तींमध्ये ज्या प्रमाणात व ज्या प्रकारचे 
साम्य असते. त्याच प्रमाणात व त्याच प्रकारचे साम्य या कलाळृतींसध्ये 
अलते. या साम्याला क्रोचेने * कुलसाम्य ' ( फॅमिली लाइकनेस ) हे नाव दिले 
आहि. यावरून आधुनि चकाला विट॒गि ने आपल्या फिळोसॉये 
नित यी स बिट्‌गिन्स्टाइनने आपल्या फिलोेखॉफिकळल 
इन्ब्हास्टयघान्सस'ध्ये (वशद केलेल्या कलसाम्याच्या ( फॅमिलो रिझेब्लन्त ) 
संकल्पनेची आठवण होणे स्वाभाविक आहे. 
खरे म्हणजे क्रोचे येथे मांडीत असलेला विचार कांटमध्ये सांपडतो. स्वायत्त 
सोंदर्यात संकल्पना नसतात, त्याचा आस्वाद घेताना ज्ञानशवतोंचे मक्‍त मोलन होते 
असे कांटने म्हटले. पण कलेचा विचार करोत असताना त्याने आपले 
सोडून दिले नसले तरी त्याला काहो प्रमाणात मरड घातलो 
प्रतिभेतून निर्माण होते. प्रतिभेमुळे नियमरहित नियमिततेची उत्पत्ती 
असे काहो निर्माण करतो को जे इतर कलावंतांन 
ठरते. इतर कलावबंतानी त्याचे जिवंत अनकरण करायचे असते, त्याच्यापासन 
- नह वा ि अस र च्छ 93 ९९५" र 
स्फूर्ती घेऊन नवनिर्मिती करायची असते. प्रतिभोत्पन्न कलाकृतीत नियमितता व 
संगती असते. पण हो नियमितता कशी निर्माण झाली य 
काहोही सांगता बेत नाहो. तसे जर सांगता आले असते 
निसिती निठ्रचित नियमानुसार झालो अले म्हणता आले असते. असा निश्‍चित 
नियम असता तर त्याच्या साहाय्याने कलाकृतीचे शास्त्रशुद्ध वर्गोकरण नयी ठच 
असते. कलाकृतींभध्ये काही प्रमाणात साम्य असते हे निश्‍चित त 
टू > > 21२1 ण 
निश्चित संकल्पनेसतारखे, समान सत्वासारखे, नसते. कांटच्े महल र | ना 
रे » नकर 
यांच्यात निश्‍चित नाते आहे यात संशय नाही. कांट-क्रोचे यांची कलसार क 
संकल्पना व विट्गिनस्टाइनची कुलसाम्याची संकल्पना यांच्यातही काठी मी 
य आरि अते वार त्यांच्यातील मर र ह्‌ प्रमाणात 
साम्य आहे मझ ॥टते. पण त्यांच्यातील हत्त्वाचा भद हा कोक्रोचे ह कलसाम्याला 
शास्त्रशुद्ध वर्गीकरणाचा दर्जा देत नाही. विट्गेन्‌स्टाइनने म र. त ताच 
अधिक्षेप न करता मानवी विचारात त्याचे स्थान किती मतत्ये म नती ला 
ले आहे. हेत्वाचे आहे हे विशद 
र 'जुलसान्यात एकरूपता अभिप्रेत नाही. काही बाबतोत व काठी नु 
असलेळे साम्यच अभिप्रेत आहे. कलाकृतीचे भाषांतर हो गही प्रमाणात 
म्हणताना क्रोचेच्या मनात मूळ कलाकृती आणि भाषांतर होऊ शकत नाही ञ्से 
यांच्यातील पुर्ण एकरूपता 


हे भत जरी 
ललित कला हो 
होते. प्रतिभावंत 
1 नमुना ( एक्झेमृप्लर ) 


":>-7>-> 


बद्दल अमूतं दाब्दात 
तर त्या कलाळुतोची 


टां! 


अनुक्रमणिका -ा 
क मराठीचा विकास: चा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रोचेचे सोंदर्यशास्त्र ७्३ 


असावी. पण भाषांतर व मूळ कलाकृती यांच्यात केवळ कुलसाम्यच पाहावयाचे 
असेल तर कलाकृतीचे भाषांतर होऊ शकते हे क्रोचे मान्य करतो. कारण आता 
आपली अपेक्षा इतकीच आहे कौ भाषांतर मूळ कलाकुतीशी कमी अधिक प्रमाणात 
मिळतेजुळते असावे. क्रोचेच्या मते जे भाषांतर बर्‍याच प्रभाणात सूळ कलाकृतीसारखे 
आहे पण ज्याच्याकडे स्वतंत्र कलाकृती म्हणून बघता येते ते भाषांतर चांगले 
समजले जाते. 

घा प्रकरणाचे शीर्षक असे आहे :- 1001081011 0 2211255101 
1110 ॥10065 0 8९8९5 दात टाप[|ंटांडाप 0० ॥॥6(0॥ट८, 


या प्रकरणातील महत्त्वाचे उतारे खाली दिले आहेत :- 
अ) [0 षट्रा.. 0०8७. . .॥ 11818 18 720८8 01 १८५7९९8 
ली ७85७३81011... 3, (1118 [गा ळा' ते ा5101)1 158 1111)058511010; 
110011101-051)7105310135 पंड एवा 
1100 ]0]॥105011109] : गोतपंतपच 


छे ठोत्तइडतीटक्रऱिणा 0 
1911118811, 00 18 
6851010551 ए७ छिटाः$ 916 80 1187) 110101008)8, 101: 010 0 
एला. 1 आशिळाता४्ट8)]68 पी 9101101, 8७ 11) 118 
९७01111071 तृएव्वेपरऊ र 6४]7888101. ... ७३])९881011 18 8 800183 
पला 64111100 णा ठठा] उ 108 या ६8 ते हेल्प. 
( क्रोचे : इस्थेटिक, पाने ६७-६८ ) 
आ) 4) 00701877 ०! शिडे (ड शा 111008अ0पप0ए र्जा 
(7007570, गि 80 तरि छ$ गला एला (0 शी80( (116 
7७-000ए][तया१2टर खी ठाढ ९0३७1९8801) 1111:0 घ्यठपाशा, 1112 8. 
॥तृषांत ]००पाठते ती'ठणा घे. ४१३९ 0 8 ७९1811) 8118136 1110 री 
४१४७ ल झळा ला झष0. काठे ठया ७1६1080 1ठट्टाल्यीए 
१]]'७0४ 8]0०एचॉते ग ४७5याठटॉठ 100 
पाता 105 घोालळछेपए 1)0785९- 
[116 10111 8180 ६७३]1०1, 
* 0011183105 810 800118, 
3४ पिली वठ 107११2 ठा' 


एणाघ, छए७ 11६7९ 
0गा ७; 1 छा 0911110 760८0 
85लत 8 0500 10001 (0 घैमे0 
गवल्ढत, ढल पिकात लगला 
0 . ठाटक्ता65 ६ ॥७6" 051)1088107, 1 वि. 1 
फला 13० शा० अपला00 घाले गागगाटीग्ट प. छाया याळ 
७180118] 1111110880118 ली शाढ 8०-०्ीलते पिळाडोचाठा. 

( कित्ता, पान ६८ ) 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


"७४ नवभारत 


इ) "७ वटा 8 तााडाणा खी ७8३७७९8518 11100 
एव005 छाछत68 18 ]ता0फाी ग पा ३0”! 0७४. ल 1180108 
0. त०ढणिपा७ णी 0770७0१७१८ 0" जज १॥८८४०१४८१ €ळ(४५०1'८७8७. . . 


.. .जिढा७..., 1 घे७ 139 घोरत ॥00 घी. ठाणोघेणीहीणी, उघडी. 
०७ ]०्पाढत 10 खक]1958101. 10७1191] ? 1) नावा, 880 1 
18 910098 8010811080 शी'01) (119 6510108810. 1116111181]? गा. 
18. 6६58, खील 1. (065 101 88818 1॥॥0 0५11७88101) १10 
1111'3 1: 01 (|. १068 1001) [१ णी 1 9110181101 011 0011110111, 
७ 8 ठ०ा 811611. 8]181161 01 [119 051)1'958101, 111101511)]6 
घेते गाते81119013)018))10 11 108 0015. ( कित्ता, पाने ६८-६९ ) 

(ई) (00७8 छ्या, ताझप08 900प, 6१९8826287 घ्यात 
70770677/202572 फळा ती"ठतृप्षा]ऱए ७88 एए७०णा 8पळो ठतृप- 
००७1018. 3011011105 1116 ॥08?'२१ाठा' छए98 एपतला'डा00त 9१8 
पिठ ता08]]5 ७, ६0 गराळ 8९ठखोते ६8 ]8लोयया 0७ 
819700 810 1101100100; ताः 001658 * ठोब्े89 02 1106810 लत 
घेडात छाीलाच], 1011010100 ])पा'8, फव, ]0७४७यीए], (10७ 
6511088106. १115 10 ७१३ 819५5 1008311118 1७98011913] 10 
(व]र७ 10 डातेल 1७ टो तडडाल बेुततागऊडा, (110. 1011871110, 0 
७1. ोठ 10णशा 8 ३3िठ घे्टताग डा [19 0]98816. ( किसा; पाने ७०-७१ ) 

(उ) शाळा छा ७०07058 घात. शोटा])110'5 10100 (० 
8610९11080 : 118 881110 ९010013 118 138 1280110109108]1 1011100 
11] इत्चा10॥& ठार्‍'०॥1118011005 9110 निला 070 ताला 11118 10 0ां- 
1018) ७४०३851011. ७॥ला ॥]७ इलां०110 (1111100000 8 
छोऱला एला ही घड 1]0९ला. ९80)ओल्त घात. खा 01 111९58 
ग)0(85 11260 घड ७०७, ढा ६]] ठागटा' 18058 01 11 1800110 
111100 0! (7001081. डि गा. नाळ तल्डागा्लापट बिटा ठा'& 
छा 108 प. 108 छाळा'तेड: (]९ 81109 1.1. ८) 1938 
8518088. ॥] खाल. छळ 0ोफ, ॥7०ठाडलोऊ 13०086 . 18 
गाठा. 9110 110. “ला ००१. ( कित्ता पान ७२) 

(ऊ) 1१७88110)1811९05 छळाडा, घात 10७ पाठताड ली नाला, 
०1७ 0 घे छ्या 0९ छेणताटुल्ते जा 8 ठा धात छा०ा). 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे प 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


'क्रोचेचे सोंदर्यशास्र ७५ 


13, शाळू घा ॥त्ला08808 8एला. 88 8768 0050'ए९७ घाणा२0५्ट 
1101पतिप8]ह, छते. का ग९एल' 00 मलात्साल्ते पा 91051, 
ढ ढ क प ञ य न [ न है ५ "12 ठ 
06(611111191101)8. हाका, 18 1.0 88४, 1 छ०ए10 1 1110011 
४० ६117 विलाणिळ्िणिखा, 801007ता11 811011, ९०-0एतीया वे ठया. 
घेग ताठ ठणाला ॥७10101)18 खी 6010018 (0 (1630 70801131च1- 
०९8, छल एळाडाड घगाणार्‍ ० णाला, 13 ७्या]ठते १ 700०7४ 
१॥८/१८७७, तळ ढत तीण ७ ॥ऊठा68] 0010710118 11 छपत. 
पाठ उत्तापणाड फर हघश९ हगवणे कयते तीय उरवीयणा- 
8] 01 500] छे्याणी७ ७ छडा. | 
ग; 8 अ (10350 108011191811068 शिरता, ]08 12 70760706 
व , धात 
0881101157 खी हाचतालचा013 ... ( कित्ता, पान ७२ 3 


र पो री ( 
(0. १९१३७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकात अथम (3 
र ल्र ह न ह क. कई, (गि 
शो क्रमांकाचे साहित्य अकादमी (नवी दिठी ) चे ठर 
() ६: एा घयालळेलं ऱ्य (: 
( रु. पाच &जार पारिबोपिक प्रांत झालेल २ 


(0 केदिक संस्कृतीचा विकास 0९ 
() 


प 

() ( सुधारून वाढविलेली नवीन आदृत्ता ) * 
( ) ह (93 (त 
१ पत्यंत रवल्य किमत य 

ऐ पृ, ६०० | [ अत्यंत स्वल्य किंमत ै 
री व त“ (६ वि दा न्य कळ रक “१ () 

ष्र लवक- लकतलीथ लकष्मणक्ास्त्रा जा, ) 
शी च्छ वः त्त (गो 
) घेदिक संस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय १) 
त संस्कृती होय. भारतीय संस्क्रतीच्या जन्मापासून ती । 
/) आलेल्या स्वरूपाचे बणन या पुस्तकात प्रावान्याने केले आहे. () 


() किमत २० रु. य्पालखर्चासह २० रूपये र 
“त ळे ७ जक क्या प्‌; 
ि प्रकाहक : प्राज्ञषपाठछाळासंडळ वाह (ज० सात रा) () 


() र) 
“स र ८:८3 :.>>-ब्>ल्ल्जेल्ञेऱ्ल्क्र व्य 
रर >>. <<". 5 > 5 -न्नक्ञ्र€तब्ळ€€तरटचे टत प्न प््स्टिष्च्प्ट्य 
१()) ऱ्श्क् क|्ञक्त्रे बजे €तरे स््क्रप््ते स स्ड्रे प्न 
2४ उ-ज ख्प्ञ घा > ष्र 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


डं धि ७५ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. अच्युत नारायण देशपांडे 


/7. 


पाश्चिमात्यांच साहित्यक्षास्त्र 


अरिस्टॉटळ 1१: 


विद्यापीठाचा सेंदू 


प्लेटोच्या विद्यापीठात प्रवेश मिळविण्यासाठी इ. स. पु. ३६६ मध्ये त्या 
विद्यापीठाच्या दारात सतरा वर्षांचा एक तरुण सुलगा येऊन उभा राहिला. नाव 
अरिस्टॉटल. मेसिडोनिआमधील स्टंगिरा नावाच्या लहानज्ञा गावातन तो आलेला. 
लहान गावातून आला म्हणून तो काहो खेडवळ आणि बावळट नव्हता. तो तर 
मूतिमंत टापटोपच होता. त्याचे व्यक्तिमत्त्व इंद्रधनुष्याप्रसाणे बहुरंगी आणि 
आकर्षक होते. डोलदार, अवकडबाज, झकपक, सुसभ्य, सोम्य, गोजिरवाणे, प्रसन्न 
-अक्षा विविध छटा त्यातून झळकत होत्या. नागरतेचा सगळा नोकज्ञोक त्याच्या 
वेषभूषेत आणि अंगविक्षेपात प्रकट झालेला होता. तो तोंडातल्या तोंडात, थोडासा 
अडखळत बोलत होता. मुहामच. कदाचित्‌ चार जणात आपले वेगळेपण उठन 
दिसावे म्हणून. सुसंस्कृत संप्मतेची ऐट सिरवीत जेव्हा त्याने विद्यापीठात प्रवेश 
केला तेव्हा तेथील सर्व विद्यार्थ्यचि त्याने स्वाभाविकच लक्ष वेधून घेतले. सुसंस्कृत 


व साधारणपणे सुसंपन्न अक्ञा घराण्यात त्याचा जन्म झालेला. सॅसिडोनियाचा- 


राजा आणि जगाचे अरिष्ट ठरलेल्या अलेवझांडरचा आजोबा, असा जो असिस्टास 

३ न र 
त्याच्या दरबारात त्याचा बाप राजवेद्य होता. तो लहानपणापासूनच दिस्दीत 
आणि सुखात वाढलेला होता. त्याची ज्ञानलालसा तौत्र होती. कंक 


द षि शतकात 
एखादाच अवतरावा, अक्षा डुसिळ कोटीतला तो 


रक अभिजात ज्ञानोवासक होतः; 


पण त्याचवरोबर त्याचा वेषसौष्ठवाचा सोसहो असाधारण होता; काहोसा 


अतिरेकीच होता. प्लेटोला त्याचा हा सोस नापसंत होता. त्या 


र की यकी च्या दृष्टीने हा सोस 
ज्ञानसाधनेच्या तिरदत वृत्तीझ्षी विसंगत होता. येथे, या ल्ह 


य नक्षा निमित्ताने, या 
दोघा पुरुषश्रेष्डांच्या वृत्तीतला फरक स्पष्ट झाला होता. प्लेटो हा अंतर्मखतेच्या 
अथांग अवकाशात उट्डाण घेत होता तर अरिस्टॉटल हा वहिमुंखतेच्या भूमीतज 
झास्त्रज्ञानाची लागवड करीत होता. न 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आरस्टाटल ७७ 


अरिस्टॉटलची बद्धिमत्ता हो अमानुष कोटीतली होती. तिचा आहार दांडगा 
होता. तिचे जेवणाचे ताट भलतेच डगळ होते. प्राणिशास्त्र, तकज्ञास्त्र, मानस- 
शास्त्र, खगोलशास्त्र, नीतिशास्त्र, गणित, देदयकशास्त्र, पदार्थविज्ञानश्ञास्त्र, इतिहास, 


अरिस्टॉटलने वाढले होते. प्लेटोच्या विद्यापीठात अनेक विद्यार्थी होते; पण 
अरिस्टॉटल एका वाजूला आणि बाकीचे सगळे विद्यार्थी डुसऱ्या बाजूला, असे 
करूनही अरिस्टॉटलचे पारडे कितीतरी जड भरले असते, अश्ली स्थिती होती. 
प्लेटोने एकदा विनोदाने असे सुचविले होते : साझे विद्यापीठ हा एक मानवप्राणी 
आहे अशी कल्पना केली तर असे म्हणावे लागेल कौ अरिस्टॉटल हा त्याचा मेंदू 
आहे आणि बाकीचे विद्यार्थो हा त्याचे उरलेले शरीरावयव आहेत. 
अरिस्टॉटळला विद्यापीटप्रमुख केळे असते तर ? 

अरिस्टॉटल हा सदतीस वर्षांचा असताना म्हणजे इ. स. पु. ३४७ सध्ये 
प्लेटो कालवश झाला. प्लेटोच्या अँकॅडेमीत अरिस्टॉटलने वीस वर्षे अध्ययन 
केले. प्लेटोनंतर अँकेंडेमीचा अधिपती होण्याची, विद्यापीठप्रमुख होज्याची संधी 
आपणास मिळेल अश्ली त्याची रास्त अपेक्षा होती. त्या पदासाठी अरिस्टांटल- 
शिवाय प्लेटोचा दुसरा शिष्य ज्ञेनोक्रेरस ब प्लेटोचा पुतण्या स्पेडसोप्पस हेहो 
उसेदवार होते. ते पद स्पेडसौप्पसला देण्यात आले. असे सांगण्यात येते कौ 
अरिस्टॉटल हा गैरसुलकी असल्यामुळे ते पद त्याला नाकारण्यात आले; पण 
हा युक्तिवाद पटत नाहो; कारण स्पेडसीप्पसनंतर झेनोक्रेटसला, तो गेरमुलकी 
असूनही, ते पद मिळाले. प्लेटोच्या तत्वज्ञानाच्या दृष्टीने अरिस्टॉटल पाखंडी 
होता म्हणून बाजूला सारण्यात आले असेही कारण पुढे करण्यात आले आहे, 
पण तेही स्वीकारणे कठोण आहे; कारण स्पेडसौप्पस हाहो पाखंडीच होता; 
प्लेटोचे आदश स्वरूपाचे तत्त्वज्ञान त्यालाहो मान्य नव्हते. प्लेटोची दोलत त्याच्या 
वारसदारात राहावी म्हणून स्पेडसीप्पसला विद्यापीठप्रमुख करण्यात आले असावे, 
पण स्पेडसीप्पसनंतर ते झेनोक्रेटसला कसे देण्यात आले ? ते काही असो, 
अऑँकेडेमीचा अधिपती होण्याच्या सन्सानाला अरिस्टॉटल वंचित्त झाला. या 
अपेक्षाभंगामुळे तो फार निराश झाला. चिडला. प्लेटोच्या हयातीतच, कदाचित 
प्लेटोनंतर विद्यापीठप्रमुखाचे पद आपल्याला मिळणार नाहो. याचा सुगावा 
लागल्यामुळे, प्लेटोच्या तत्वज्ञानाविषयी विरोधाचा अंकुर अरिस्टॉटलच्या मनात 
उत्पन्न साला होता. या प्रकरणाने खतपाणी मिळाले आणि तो अंकुर चांगलाच 


| अनुक्रमणिका | ७.८ 
ळा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


णद ्ँ रु 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ट नवभारत: 


र 


तरारून, एका सोठ्या वृक्षात परिणत होण्याइतका, वाढला. अरिस्टॉटलला 
विद्यापीठप्रमुख केळे असते तर त्याने प्लेटोच्या तत्त्वज्ञानाला विरोध केला नसताः 
असे म्हणता येईल काय ? हा फार महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. स्वार्थाला धवका 
लागला, आपले चरण अधिकारपदाला लागण्याचा योग टळला की लागलीच माणस. 
पक्षांतर करतो म्हणजेच तत्त्वज्ञान वदलतो, विरोधी तत्वज्ञानाशी संगनमत करतो असा 
आजच्या राजकारगात आपल्याला अनुभव येत नाही काय ? पुण्कळ वेळेला वेयक्तिक 
रागलोभातून स्वतंत्र तंप्रदाय उभारण्याच्या इष्येतून माणसाचे तत्वज्ञान जन्माला 
येते हे खरे आहे. अशा वेळो अरिस्टॉटलसारखा वृद्धिमान मनुष्य विरोधातन 
जन्सास आणलेल्या आपल्या तत्त्वज्ञानाला वेयक्तिकतेचा, विकारज्ञीलतेचा बास 
मुळीच लागजार नाही याची फार काळजी घेतो आणि त्याला देता येईल 
तितव्ही तात्त्विकतेची दाट कल्हई देतो, असे म्हणावे काय? साक्रेटिसाचे 
म्हणजे प्लेटोचे तत्त्वज्ञान हे लोकोद्वाराच्या तळमळोतून उदयास आलेले जोते: 
अरिस्टॉटलचे तत्त्वज्ञान हे काहो अंशी प्लेटोच्या विरोधातून व बव्हंशी मीन 
ज्ञानाविषयीच्या अपार जिव्हाळयातून जन्मास आलेले होते. किबहुना प्लेटोविरोध 
आणि शास्त्रनिष्ठा या दोन शक्तींनी अरिस्टॉटलच्या ग्रंथातील विचारसष्टीचे 
स्वरूप ठरविले गेले, असेही म्हणता येण्यासारखे आहे. र 


अरिस्टॉटलच्या चरित्रातळा दुसरा अध्याय 


नाराज झालेला, डुखावलेला अरिस्टॉटल अँकेडेमी सोडून गेळा आणि 
येथून त्याच्या चरित्रग्रंथातला दुसरा अध्याय सुरू झाला. यावेळी हामिञआसने 
त्याला आपल्या दरवारात आशय दिला. हुमिआस हा अरिस्टॉटल्चा एकेकाळचा. 
सहाध्यायी. आलिया सायनरसधील असांस येथील सत्ताधीज्ष. अतिशय धनलोशभी; 
पण आपल्या धनसंचयाच्या निदंय उद्योगाला मुळीच झळ पोहोचणार नाही बसाल 
बेताने ज्ञानप्रेमी. हमिआतचे ज्ञानप्रेम वाढवू आणि त्याच्या धनलोभाला आवर 
घालू, असे अरिस्टॉटलने योजिले होते; पण ते अशक्य होते. मिळेल त्या व्या 
अन्याय्य मार्गाने हमिअस आपल्या तिजोरीत भर घालोतच होता; त्या तिजोरी- 
वर बाहेरून थोडी कलाकुसर करण्याःपुरतेच त्याला अरिस्टॉटलजवळन ज्ञानप्रेम 
पाहिजे होते. अरिस्टांटलला आपल्या पोशिद्यास ज्ञानप्रेम देता आले. नाही पण 
त्याला हनिआसच्या मानलेल्या पिथिआस नावाच्या सलोचे प्रेस सात मिळविता 
आले. अरिस्टॉटलने नुसतेच प्रम मिळविले नाही तर पमांबरोबर हामिआसच्या 
हंड्यातील काही हिस्सा त्याने हुंडा म्हणून मिळविला. हुनिआसच्या राज्यातन 
त्याला लवकरच आपले बस्तान हलवावे लागले; कारण हामिआसवर, त्याच्या 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अरिस्टॉटळ ७९ 


कारस्थानी वृत्तीमुळे, पशियन सास्ाज्याचा कोप कोसळला आणि त्याच्या 
ज्वालेत हमिआस भस्म झाला. अरिस्टॉटल पुन्हा निराधार झाला. 

या वेळी, अरिस्टॉटलचा बाप ज्या सॅसिडोनियाच्या दरबारात राजवेद्य 
होता त्या दरवारातच त्याला आश्रय मिळाला. तेथील त्यावेळचा राजा जो 
फिलिप, त्याने चवदा वर्षांच्या आपल्या मुलासाठो म्हणजे अलेक्झांडरसाठी 
त्याची शिक्षक म्हगून नेमणूक केलो. अलेक्ज्ञांडरच्या व्यवितित्वाची जी घडण 
झाली तिला अरिस्टॉटलची शिकवण कारणीभूत झालो काय ? किती प्रमाणात? 
६ अलेक्झांडरच्या विजयाची पाळे आरिस्टॉटलच्या शिकवणोइतकी खोल 
घेती ? असे जनलर दि गॉलचे जे म्हणणे आहे, ते पटणे कठौण आहे. आरि- 


ह्‌ | 
स्टॉडलच्या हाताखालो अलेब्झांडर हा एक सुसंस्कृत तत्त्वज्ञ व्हावा अक्ली फिलिपची 


अपेक्षा होती. ती पूर्ग ज्ञाली असे म्हणता येईल काय? ते शक्‍य तरी होते 
काय ? चावजरा कुत्रा गरोब गोगलगाईसारचा कधीतरी वागेल काय ? 
घळीचा शिंगाणा घालणाऱ्या वादळाचे रूपांतर सुखावह स्पर्शाच्या सुशीतल 
झुळकेत होईल काय ? आगीच्या डोंवातून इवलीशी संद ज्योत निघेल काय? 
फिलियचा दरबार हा कूर जंगली इवापदांचा कळप होता. मारामार्‍या, खून, 
व्यभिचार- हा तिथला नित्याचा उपचार. दोघे बापलेक नेहमी केफ चढलेले. 
एका शाही सेजवानीच्या प्रसंगी फिलिपने अलेक्झांडरला सुऱ्यान मारण्याचा प्रयत्न 
केला; कारण पोराने त्याचा अपमान केला, बेटा बापले सवाई. त्याने बापावर 
प्राणधातक हल्ला केला. जगाच्या दुदेंबाने या हल्ल्यात दोघेही वाचले. पुढे 
फिलिपचा खून होऊनच अंत झाला. अलेवज्ञांडर; राज्याची सूत्र हाती आल्यावर, 
जग जिंकायला निघाला. आपल्या उन्मादक उच्छंखलतेला लगास घालता यावा 
म्हणून त्याने अरिश्टॉटल्चा दिष्य आणि पुतण्या असलेला जो कॅलिस्थेनिस, 
त्याला स्वारीत बरोबर घेतले. तत्वज्ञाच्या सहवासात आपल्या वागण्यात संयम 
येईल असे त्याला वाटले. झाले भलतेच. कॅलिस्थेनिस अलेक्झांडरला कसले 
आवरू शकतो ? एकदा उन्मादाच्या लहरीत, झला देव मान, असे अलेक्झांडरने 
कॅलिस्थेनिसला सांगितले. त्याने नाकारले. या उन्मत्त तत्वज्ञाला फासावर 
लटकवा असा अलेक्ल्ञांडरने हुकूम सोडला ! 
चरित्रातलळा शेवटचा गौरवशाली अध्याय 

अरिस्टॉटल पुन्हा निराश्रित ज्ञाला; पण यापुढे कोणाच्या आश्चयाने राहाव- 
याचे नाहो असे त्याले ठरविले. राजसत्तेच्या सहवासाच्या चटक्यांनी तो नोविष 
आणि झाहागा झाला. तो अथेन्सला परत आला; आणि येथून त्याच्या चरित्रा- 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८०? नवभारत 


तला शेवटचा गोरवश्याली अध्याय सुरू झाला. त्याने स्वतः माया जमविली 
होतीच. शिवाय संश्योधनकार्यासाठी त्याला फिलिपकडून ४० लाख डॉलस मिळाले 
होते. त्याला संशोधनकायं तर करावयाचे होतेच, त्यासाठी त्याने देशोदेशी ज्ञेकडो 
स्नातक पाठवून विपुल संशोधनसाहित्य जमविले होते. ज्िवाय, विद्यापीठाचा प्रमुख 
होण्याचे त्याचे स्वप्न अपुर्णच राहिले होते. प्लेटोच्या विद्यापीठाशी स्पर्धा करणारे 
त्याने आपले स्वतःचे लिसियम या नावाचे विद्यापीठ काढले. यावेळी त्याने 
वयाची पन्नाशी गाठली होती. डोक्याला टक्कल पडले होते. पोट जरा सुटले 
होते. पोषाखातली टापटोप मात्र कायसच होती. अरिस्टॉटल वर्गात विद्यार्थ्यांना 
चालत फिरत शिकवीत असे; त्यामुळे त्याच्या संस्थेला चालती फिरती झाळा 
असे नाव पडले होते. अनेक भोतिक ज्ञास्त्रांचे त्याने संशोधस आणि अध्याय 
केले. त्याने जवळ जवळ चारशे ग्रंथ लिहिले. मानवी बुद्धीला सुचणाऱ्या सर्व 
संभाव्य ज्ञानज्ञाखांचा त्याने त्या ग्रंथांतूत परामर्ष घेतला. जगात पुढे भोतिक, 
सामाजिक आणि मानसिक शास्त्रांचा प्रचंड विस्तार ज्ञाला. पण त्याला पहिर्ल 
चालना अरिस्टॉटलच्या संस्थेतून आजि त्याच्या ग्रंथांतून मिळालेली आहे. 
आयुष्याची संध्याकाळ 

आयुष्याच्या संध्याकाळी अरिस्टॉटल पुन्हा निराधार ज्ञाला. अथेन्स 
आणि मॅसिडोनिया यांचे राजनेतिक संबंध बिघडलेले होते. अरिस्टॉटल हा 
मॅसिडोनियाचा हेरे आहे असा त्याच्यावर आरोप ठेवण्यात आला. तो 
अलेक्झांडरचा शिक्षक होता हेहो अथेन्सवालियांच्या लक्षात होतेच. अलेक्झांडर 
काय आणि अथेन्सवासी काय, दोघांच्याही ठिकाणी युद्धाची ख॒मख्‌मी होती 
आणि अरिस्टॉटल हा संयमाचे, समझोत्याचे, शांतीचे, जुळवून घेण्याचे, सध्यस 
मार्गचे तत्वज्ञान लोकांना शिकवीत होता. अलेक्झांडरला हे तत्वज्ञान वसे 
आवडणार ? कॅलिस्थेनित्रचा काटा त्याने काढून फेकून दिला होता. हा 
अरिस्टॉटल्चाही काटा का शिल्लक ठेवा ? तोहो काढून फेकला म्हणजे आपण 
सुरक्षित होऊ असे अलेक्जझ्ञांडरला वाटले. अरिस्टॉटलच्या सुदेवाने तेवढ्यात 
अलेक्झांडर व्यसनातिरेकाला वळो पडून मरण पावला; पण अथेन्सवासियांच्या 
सनातली अढी कायमच होती. त्यांनी त्याला अटकेची धमकी दिली. आपल्या 
जिवावरही बेतेल हे अरिस्टॉंटलने ओळखले आणि अथेन्ससमधन पळ काढ 
पळून जावयाळा मदत करण्याला मित्र व भक्‍त तयार असतानासुद्धा सॉक्रेटिस 
पळाला नाहो. तो मरणाला आनंदाने व निर्भयपणे तयार झाला. देह नाशिवंत 
आहे, आज ना उद्या तो मातीत मिळणार हे त्याला माहित होते. त्याची देही 


वु: ऱ् 
| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ढ्ला, 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई 


अरिस्टॉटल ८९ 


नष्ट झालेली होती. आत्मा असर आहे याची त्याला खात्री होती. आत्म्याच्या 
अमरत्वाचे तत्त्वज्ञान अरिस्टॉंटलला मान्य नव्हते. आत्म्याला शरीरापासून वेगळे 
करावयाला तो तयार नव्हता. चेतन्यमय आत्मा आणि जड शरीर यांचा एकत्र 
सांधा साधण्याचा त्याने प्रयत्न करेला. त्याचा देहलोभ कायमच होता. या लोभाचे, 
स्वार्थाचे त्याने समर्थन केले. एका तत्त्वज्ञाला म्हणजे साँक्रेटिसाला ठार 
मारण्याचे पाप अथेन्सवालियांकडून आधोच घडलेले आहे; मला भारल्याने 
त्यांच्या हातून ते पाप छुसऱ्यांदा घडेल. ते घडू नये, त्याचे पाप वाढू नये 
म्हणून मी पळून गेलो असे त्याने आपल्या भोरतेचे समर्थन केले; पण पळून 
गेल्याने मरण थोडेच टळते ? अथेन्स सोडल्यानंतर एक वषनिच त्याला मरण 
आले. मरणसमयी त्याचे बय बासष्ट वर्षांचे होते. 


र म मर सणी लसी स फा क फी पकी एमी एकी एकी िसी"नी एकी की एकक शकी णक क णम --“% 


। शं 
| महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व । 
| र्र व ! 
प त्यावरील उपाययोजना | 
१ 
, लख्क- चा. अ. दाभोलकर | 
! न १ 
! किं. २ रुण्ये र 
। 1 
; प्राज्ञपाठशाळासंडळ, वाड ( सातारा ) । 
1. ९८.७ 0०-८2. -५----४---६--२६-८--६--०६---६---६-१--०--६--०६--०६०--४६०--६--- ->:- १ 


न. भा. ६ 


| अनुक्रमणिका | गवव 
श्व मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


- एक संशोधक 


क्ग्वेदात आलेल्या स्वगतांची संख्या योग्य त्या निकषाच्या अभावी 
तिठिचतपणे सांगता येत नाहो. परंपरेतले संवादांचे परिगणस केले पण त्यात 
स्वगतांचा अन्तर्भाव केलेला नाहो. 

*“: जे कोणालाच उद्देशून ततते असे वकत्याचे ल्वतःश्ीच असलेले बोलणे ” 
म्हणजे स्वगत होय. अशा प्रकारची स्वगते एखाद्या देवतेला उहेशूनही नसतात. 
न्ट्ग्वेदातील अद्या सूदतांची संख्या फारच थोडी आहे. १) घ्य. मं. १०.२४ सूत 

त्चे स्वगत: २) तह. सं. १०-११९ सूक्त- सोनपान केलेल्या इन्द्राचे स्वगत; 
) म्ह. सं. १०-१२५ सूकत- वाग्देवतेचे स्वगत आणि ४) पळ. मं. १०११५९ 
सू्त- लपत्नीमदंन केलेल्या स्त्रीचे स्वगत. हो चार स्वगत स्वरूपाची सवते आहेत. 
ह्यांनाच यास्कांनी ' आध्यात्मिक्य: ' म्हटले आहे. यास्क म्हणतात, 

तास्त्रिविधा तरच: परोक्षळछताः प्रत्यक्षठाताः आध्यात्मिकयई्च । 
आध्यात्मिवय उत्तमपुरपयोगा अहनिति चेतेन सर्वनाम्ता। यथेतदिन्द्रो वैकुप्ठ 
( १०-४८-४९ ); लवसबवतं ( १०.११९); वागास्भूणीयम्‌ ( १०- १२५ ) 
इति. अल्पश्ञ आध्यात्मिब्यः । 

यास्कांच्या सते ज्यात तृतोय पुरुषी क्रियापदाचा उपयोग आहे अक्का वेदिक 
तचा  परोक्षकृता: ' होत; ज्यात ह्रि० पु० क्रियापद उपयोगात आणले आहे 
त्या ' प्रत्यक्षेकता:' आणि ज्यात प्रथस पुरुषाची क्रियापदाची रूपे वापरली आहेत 
त्या * आध्यात्मिवय: ' होत. पड्गुरुशिष्य म्हणतो को स्वगतात- ' उत्तमस्य तु 
वर्गस्य य चटषिः सेव देवता । ” - जो क्रषि तीच देवता होय. 

यास्कांनी 5. १० वें मं. सूवत ४८ व ४९ हो स्वगते म्हणून सांगितली 
आहेत पण ती इन्द्र-सूवते आहेत. तलेच ४-२६ ( १-३); ४.४२ ( १-६); 
१०१२३९ ( ४-६ ) ह्या सूक्तातील काही भाग स्वगत स्वरूपाचा आहे. कारण 
त्यात ववत्याबह्दल प्रथम पुरुषात काहो विधाने आलेली आहेत 

हो स्वगत-स्वरूपाची सूपते देयतेशी संबंधित असलेली दिव्य वचने आहेत. 
त्यामुळे ह्यांच्या धार्मिक स्वरूपाबद्दल वाद नाहो 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


व << र्न् ८ २.९. क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 5 र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


कप्ग्वेदातील स्वगते ८ डे 


या लेखात पुढोल चार स्वगतांचा विचार केलेला आहे 
१०-३४; १०१११९; १०-१२५व १०.१५९. 

ह्यापैकी प्रत्येक स्वगताला वेदिक धर्माचा भरभक्कम पाया असून ते 
कुठल्याही प्रकारे ' लोकिक ' आहे. अले म्हणता येत नाहो- हे दाखविण्याचा ह्या 
लेखाचा हेतु आहे. 

१०.३४ व १०.११९ हो ल्वगते होत. [ग०(01 ह्यांना नाट्याचे नमुने 
सानतो; ब ह्यांची ' यात्रा! आणि ' गीतंगोविन्द ' याच्याशी तुलना करतो. 
१०.१४ बद्दल्ची त्याची कल्पना अश्ली- अक्षांचे जे उड्या मारणे, पडगे इ. 
ते प्रत्यक्षात दाखविण्याचे काम नातिका करीत. 

यज्ञनिधि चालू असतात अक्ष खेळण्याच्या जागी ( सभेत ) हे कितवाचे 
गान व अक्षाच्या होल्चाली दाखविणाऱ्या नतिका ह्या दोन गोप्डी बरोबरच असत 
असे ४०॥ &$७1'०लत७]' ला देखील वाटते. यज्ञविधीतील मधल्या विधात्तीच्या 
वेळात हे अक्षगीत बघ लतिजांचा खेळ 11(9']1॥10७ प्रमाणे उपयोगात आणले जात 
असावे. ज्याद्वारे चूतातील धोका प्रेक्षकांच्या नजरेत आणून त्यांना परावृत्त करण्याने 
नेतिक हेवूही साधला जाऊ ज्कतो. हे ( १०.३४ ) स्बगताच्या ल्वरूपात असलेले 
नाट्य होय असे 5801170001 चे भत आहे 

बरील दोन्ही गतात नृत्याला अवास्तव प्राधाग्य दिलेले आहे. कग्बेब्काळी 
नृत्य लोकप्रिय असल्याचा इतर पाश्‍चात्य पंडिताप्रमाणे वरील मताच्या पुरस्कर्त्याचा 
समज झालेला आहे. प्द्व. त वारंवार देणारे सरत्‌ उषस्‌ आदि देवतांच्या नृत्याचे 
निर्देश हे त्याचे कारण आहे. ( नृत्यांचे निदेश- त्र. १.३७.१; ५.५२.१२; 
७.५६-.१६; ८.२०.२; १०.७८.६. इ. आले आहित ) 

इतर काहो १०.२४ ला बेदिक काळातील एकांकिका स्वरूपाचा एक नमुना 
मानतात. त्यात वाऊसयीन गुणवत्ता दुलंभच असते. त्यांच्या मते त्यातील नाट्य 
पावलोपावली प्रत्ययास येते. (1111001111 च्या मते त्याचा सुख्य उद्देश 
नीतिपर असतो. तर ॥॥([% ला वाटते -- 

५] उल जि त्र ]ल्पॉला. छाोत. ताञ]]पडाजातत 
४१1॥७]७ा', 98 त ]वर र्जा उताचत 11 फएगणांला. 5006 1710 
500ा'ए 18 (णत 83 त्ता; 0 हरिइचन्ह 0! युधिव्ठिर. ” 

0]तला])01छु १०.३४ चा संबंध ब्राह्मणांना देणग्या देणे याशी जोडतो. 
ज्या देणगी देण्यामुळे अक्षरूप दानवाच्या पाझ्यातून त्या कितवाची सुटका होई. 
अज्ञा प्रकारे ज्याचे खरे स्वरूप कळलेले नाहो अशा ह्या सूक्‍्तासंबंधीची हो नत- 


| अनुक्रमणिका | 
चक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र श्‌ रा 
60 00 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८४ नवभारत 


मतांतरे आहेत. ह्या सूवतामागे नृत्य, नाट्य इ. प्रकारचा एखादा लोकिक हेतु 
त्या संशोधकांनी सांगणे हेहो साहजिक आहे. ()10011)0!2 ने सांडलेल्या 
विचारासुळे १०,३४ सूक्ताला * दानस्तुति ' असे स्वरूप मिळून ते धाझिक हेतूचे 
ठरले. तकव. तील इतर सूवताप्रमाणेच हे १०.३४ स्‌क्‍त आहे. पुढील अनेक गोष्टींच्या 
आधाराने हे निडचित करता येते. 


१) १०.३४ सूक्ताचा ःद्वषि ऐलूष कवष थाबद्दल ऐतरेय ब्राह्मणात 
(८.१) एव कथा आलेलो आहे. तेथे म्हटले आहे- “ क्रषयो वे सरस्वत्यां 
सत्रमासत, ते कवषमेलूषं सोमादनथन्‌ «**-** दास्या: पुत्र कितवो 5 ब्राह्मण: 
कथं नो मध्ये 5 दौक्षिष्ट ” इति । नोच कुलात उत्पन्न झालेला तो क्षि चूताच्या 
आहारी गेलेला होता. अश्या व्यक्तीने आपल्या बरोबरीने यज्ञात भाग घेणे 
ब्राह्मणांना आवडले नाही. त्यामुळे सत्रात भाग घेण्यास हजर राहिलेल्या त्याला 
तेथून घालवून देण्यात आले. अपमानाने उहिग्न झालेला तो त्वृषि कवष या 
१०-३४ मध्ये आपली मानसिक व्यथा व्यक्त करीत आहे. यज्ञात आणि 
१०-३४ सूक्तात असलेला हा संबंध त्यामुळे स्पष्ट झाला. 


२) अक्षासंबंधाने क्रग्वेदात वारंबार निदेजञ आलेले आहेत. (८-.८६-.६; 
१०.३४) अग्न्याधेय व राजसूय यातील विधिविधानातून या अक्षक्रीडेला स्थान 
आहे. ( पहा. - शभ - दिशाषट्टांगा & 0105017 ० 6 
७8. - [0१४७ - 8317 ) तेथे अक्ष सुवर्णाचा असे. वत्काठीतं 'होंकॉचे 
अक्षक्रीडा हे एक करमणुकीचे साधन होते याबद्दल वाद नाहो. पण त्याचा यज्ञ- 
विधिविधानात असलेला अन्तर्भाव मात्र १०.३४ मुळेच कळला. त्यामळे क टवच 
ला वैदिक धर्मात आगळे महत्व आहे. यज्ञसत्रातील विश्रास्तीच्या वेळी हे सकत 
म्हटले जात असावे. वि 

३) हे सूक्त सोस आणि यज्ञ यांचा निदेश करते. 


४) ह्या सूक्तात आलेल्या सूत्ररू्प 'देद इव स 
वचनाने यज्ञात केल्या जाणार्‍या प्रा्थनास्वरूपाच्या सूक्तांश॑ं 
संबंध जोडला गेला. 

१०.११९ ला “ लव सूक्त ? म्हणतात, (बृहद्देवता ८.४० ल्क 
हे सूक्त सोमयागाजझी संबंधित आहे असे म्हटले आहे. येथे क्षि इन्द हा 
लवाच्या रूपात आहे. सोमपानानंतर त्याला होणाऱ्या 


संवेदनांचे तो वर्णन करतो 
आहे. ॥ठा'ट$ छा ला हे उल्हसित वा उत्तेजित मर्त्याचे उदगार वाटतात. तर 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


विता सत्यधर्मा ' ह्या 
ही १०.३४ चा साक्षात्‌ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रग्वेदातील स्वगते ८५ 


1)ल50॥ ला त्यात उपहास दिसतो. पण खरे पाहता - भव्तांच्याकडून इन्द्राला 
दिल्या गेलेल्या लोमरसाच्या घोट/मुळे त्याला आलेल्या सदाची जी शबक्‍ति त्याचे 
ह्यात वर्णण आहे. सोनाच्या आहुतीवरोबर स्तोम ( सूक्त ) देखील प्रायः असतो 
जो इत्क्राला अतिशय प्रिय आहे. त्यामुळे इत्द्राची शक्ति वाढते व तो आपल्या 
भवतांच्याकरिता काहीहो करण्यास समर्थ होतो. इन्दाच्या शक्तीची हो विशेष 
बाजू ह्या सूवताने वाणिली आहे. 

ह्याप्रमाणे १०.११९ हे सूक्त देखील पु्गपणे धार्मिक स्वरूपाचे आहे. 
१०.१२५ ह्यासूक्ताला * वागास्भूणीय सूक्त म्हणतात. हे गूढ स्वख्याचे सकत 


आहे. ह्या सूक्तात अस्भूणि नावाच्या त्र्षीची कन्या, वाणीची देवता आपल्या: 
शक्तीचे वर्णन करीत आहे. ( बृहहेवता ८.४३० ) “ ()0510)009 ० (९. 
1२, ४. ” मध्ये ७४७115 म्हणतो “ १०.७१ व १०.१२५ ह्या दोन संपुर्ण 
सूक्तात वाणीचे स्तवन आलेले आहे. यज्ञसमयी देव व भानव यातील आदान 


- प्रदानाचे साधन असलेल्या सूक्तांच्या उच्चारणाला उद्देशून मुळात वाक्शब्द 
वापरला असल्याचे त्या सूक्तावेकी पहिल्या सूक्तात दाखविले आहे. निसर्गातील 
बिविध घटनांचे यज्ञाश्ञी निरम्तर असलेले एकरूपत्व दुसऱ्या सूक्तात दाखविले 
आहे. अस्तित्वात असलेल्या सर्व वस्तूंचा जसा बृहस्पतीत अन्तर्भाव असतो त्याप्रमाणे 
निसर्गातील ध्वनियुक्‍्त सर्वांचा ( जसे सेघगजंना, प्रतिदिन प्रातःकाळी जागे 
होणाऱ्या म्हणजे जणु नव्याने जस्साला येणाऱ्या जगासंबंधाने आनंद प्रदशित 
करणारे मधुर ध्वलि इ.) वाक्‌ मध्ये अत्तर्भाव असतो. जगताच्या एकात्मतेबददलचे 
हे एक वेगळेच निवेदन आहे. जे संहितेत असलेल्या गूढ सूक्तातील गढविचारांचा 
कळस गाठणारे आहे. 

अदा रीतीने १०.१२५ मध्ये स्वतःची स्तुति करणारी वाणीची देवता 
म्हणजे य्नसमयी उच्चारल्या जाणाऱ्या जेदिक सूवतांचा घोष होय. 

१०,१५९ हे ' अथवंन्‌ प्रकारातील संत्र? या स्वरूपाचे सूक्त आहे. बहद- 
देवतेनुतार (८.६२) पोलोमी हो पुलोमेची कन्या या सृवतात स्वतःच्या गुणाची 
स्तुति करून आयज आपल्या सवतींच्याहून श्रे आहोत अले म्हणत आहे. त्या- 
सुळे तोच सूवताची त्टृषि ब देवता आहे. आपस्तम्ब गृह्मसूत्राने (९.९) 
* सपत्नीसर्दल ! हा त्याचा योग्य विनियोग लांगितला आहे. हेच त्या सुक्‍ताचे 
अथर्वल्‌ स्वरूप, अर्थवन्‌ १-४; २३-१८ ह्या अथर्ववेदातील सूवतात जे वातावरण व 
त्या सुक्‍्तांचा ' सपत्नीसर्दन' हा जो हेतु तोच ह्या तुक्‍तात देखोल आहे. अयवंवेद 
३.१८ ह्या सूवताशी १०.१५९ ची तुलना करणे योग्य आहे. कारण त्या दोन्हीतील 


| अनुक्रमणिका | कद वक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


८६ नबभारत 


विचारांची वेठक व भाषेची मांडणी यात सारखेपणा आहे. दोहोत फरक एवढाच 
को अथवंवेद ३.१८ हे एका वनस्पतीला उहेशून आहे. तर १०.१५९ हे सपत्नी- 
मर्देनात सफल झालेल्या स्त्रीचे स्वगत आहे. १०.१५९.१ सध्ये आलेला * भग 
शब्दाचा निदेश सूचक आहे. अथबंवेदातील ' त्व्रीकर्माणि 'चे ते वेशिष्ट्य आहे. 
स्त्रीचे पतिसंबंधातील भाग्य निर्देशित करणारा असा तो ' ग ! शब्द आहे. अथर्व 
वेद ३-१८ हे अभिचार सुक्‍त प्रग्वेदातही ( १०.१४५ ) आहे. ह्या सुक्‍ताचे 
विधिविधान कोशिक सूत्र ३६.१९.२१ मध्ये व आपस्तम्व गृहयसूत्रात ३.९.५.६. 
ध्ये आले आहे. त्या विधिविधानात कौशिक सुत्रानुसार ' वागापर्णी ! वनस्पतीचा 
आहे. तर आपस्तस्व गृहबसूत्राने * पाटा' वनस्पतीचा. असे 
विठिविधान १०.१५ ला देखील असणारच ! अथवंवेदात हे ( १०.१५९ ) 
फ्त नाही. असते तर कौशिक सूत्राने आपल्याला त्यासाठी विधिविधात पुरविले 
असते. जञापस्तस्वाने हे सूक्त “ सपत्नीमर्दनासाठी सर्याला केलेली उपासना! या 
स्वख्यांचे म्हटले आहे. अथबंबेद व कोशिक सत्र यांनी १०.१५९ सारख्या 
अभिचार तूवताला कसे विधिविधान असावे याचे मागदर्शन फेले आहे. 


व) 


अक्का रीतीने वरील सर्वे स्वगते हो सुळात धार्मिक असन त्याचा वैदिक 
धर्माशी साक्षात्‌ वा परंपरया संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


रः नौ 
नट“ (अमृतमहोत्सवी, १७ 


सद वर्ष 
अथ 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


भट.७०००२>०००>>>>““>_>>>>. 


श्री. गो. मा. पवार 
श्री. ना. पेंडसे यांची नबी काढंबरी ! 
“८ ऑक्टोपस ” 


लेखनही बरेच केले आहे. आपल्याच कादंबऱ्यांची केलेलो नाटयख्यांतरे व स्वतंत्र 
नाटके मिळून सात नाट्यकृती आतापरयन्त त्यांनी निर्माण केल्या आहेत. अलीकडच 


विशेष गाजली. पेंडव्यांना नाट्यपुण घटनांचे जबरदस्त आळष्षेण आहे हे त्यांच्या 
कादंवऱ्यांतनही जाणवते. अलीकडे तर नाटककार म्हणूनही त्यांना चांगलीच 
लोकप्रियता मिळाली. या गोष्टींचा परिणाम त्यांच्या “ आंब्टोपस ” या कादंबरीवर 
फार सोठ्या प्रभाणात झालेला दिसतो. त्यांच्या या कादंबरीला नाटकाचे नव्हे, तर 
सनसनाटी व्याजनाटकाचे रूप प्राप्त न्षाल्यासारखे वाटते. 

पेंडड्यांना अभिप्रेत असलेला नाट्यात्म परिणाम साधण्यासाठी त्यांनी संवाद 
च पत्रे यांचाच निवेवनासाठी उपयोग केलेला आहे. कादंबरीतील पात्रांना बोलायला 
लावले आहे, वा पत्रद्वारा मनोगत प्रकट करायला लावले आहे. पत्रापत्री हाहो 
संवादाचाच एक प्रकार. पात्रे संवादातून इतर पात्रांबद्दल फार तर बोलतात. 
लेखकाने फक्त त्यांचे दर्शन घडविले. या छेखनवेश्रिण्ट्यासुळे एक सवंग नाट्यात्स 
परिणाम साधला जातो व लेखकाच्या तथाकथित ' कलात्मक अलिप्तते'चौहो बूज 
राखली जाते. 

५ ऑक्टोपस ” च्या प्रस्तावनेत पेंडड्यांनी था कादंबरीची जन्मकथा भारावून 
आणि स्वतःवर खूष होऊन सांगितली आहे. “ पाचसहा महिन्यांपुर्यीची गोष्ट : 
उपर्यवत कादंबऱ्यांपैकी “ दहा “चा विचार करीत अंथरुणात पडलो होतो. 
अचानक चारू पंडित आणि मिनी मोडक फोटंमधील एका हॉटेलात चहा पीत 
असताना दिसल्या. त्यांच्यापासून काही अंतरावर गुरुनाथ हिदळेकर पाठमोरा 


| अनुक्रमणिका | 
७ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत व द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


(4144 नवभारत 


वसला होता. गुरनाथ उठला. पाठोपाठ चारू, मिनी उठल्या. मिनीला चर्चगेट 
स्टेशनवर सोडून चारू घरी आलो. त्यांचे सर्वांचे संवाद मला स्वच्छ ऐक येत 
होते. उठलो. दिवा लावला. त्यांचे संवाद टिपुन काढले. नंतर दोन तोल महिने 
कादंबरी पुरी होईपर्यंत विनाअटक लिहोत राहिलो.” 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली उत्स्फूतता समग्र कादंबरीचे लेखन होताना 
टिकून राहिलेले दिसत नाही. समग्र कादंबरीची रचना एका सूत्राने ज्ञालेली 
दिसते ( व स्फूर्तोच्या क्षणी त्यांनी लिहिलेला भाग कादंबरीत उपरा आणि 
विसंगत ठरलेला आहे ), त्यांनी रेखाटलेली सागसे कासपौडित आहेत. ती 
दुसऱ्यांकडे भक्ष्य म्हणून पाहतात व आपल्या जाळ्यात ओढतात. काहो पात्रे स्वतः 
भक्ष्य होणारी, व नंतर दुसऱ्या कोणाला भक्ष्य म्हणन तावडीत पकडणारो तर 
काही केवळ स्वतःच भक्ष्य बनलेली. त्यांची कामवासना वा कामव्यवहार 
अनेसगिक वा अनेतिक स्वरूपाचा दाखविला आहे. दुसऱ्याकडे भक्ष्य म्हणून 
पाहणारी हो पात्रे ऑक्टोपससारखी आहेत. त्यांच्या ठिकाणी चांगले-वाईट? 
नात्यातले- नात्याबाहेरचे असा मूल्यविचार वा नोतिविवेक नाही. एक प्रकारच्या 
निसुकरपणाने ती कामव्यवहार करतात, वावरतात आणि वेळ आलो तर स्वतःचे 
समर्थन करतात, याप्रकारचे चित्रण वस्तुतः कलात्मक कादंबरीला वर्ज्य असायचे 
काहीच कारण नाही. परंतु पेंडश्यांची हो कादंबरी हे सूत्र पक्के करून लिहिली 
असल्याने त्यांनी सगळया पात्रांना विशिष्ट रिंगणातून फिरवले. कादंवरी प्राधान्याने 
घटनांच्या पातळीवरच राहते. हे वर्तन करणाऱ्यांच्या मनाच्या, मनाच्या गंतागंतीचा 
प्रत्यय आणून देत नाहो. व्याजनाटकाप्रमाणे शेवटी शेवटी एखाद्या पात्राबद्दल 
धक्का देणारी माहिती सांगून वाचकांना स्तिमित करते. मनाचे आणि जीवन- 
व्यवहाराचे अथंपुर्ण चित्रण कलात्मकपणे करीत नाहो. 


ही कादंबरी आपल्यासमोर क्रमाने उलगडत जाते ती अज्ञी: आफिटेव्टच्या 
व्यवसायात सुस्थित झालेला चाळिशीतला आनंद मोडक ऊर्फ भय्या आपल्या- 
पासून तुटलेल्या वडील भावाशी आणि त्याच्या कुटुंबियांशी प्रेमाचे संनंध 
प्रस्थापित करू पाहतो. त्याचा वडील भाऊ लालजी साठीत असतो. कलावंत फोटो- 
प्राफर म्हणून त्याने नाव मिळबिलेले असते, पैसा सिळविलेला असतो. वीस वर्षा- 
पुर्वा त्याने त्याच्याकडे मांडेल म्हणून आलेल्या आपल्याहून वीस वर्षांनी लहान 
असलेल्या मंजूश्ञी लग्न केलेळे असते. त्याने तिच्याशी अतिप्रसंग केलेला 
असतो म्हणून लग्न अटळ होऊन बसते. लालजी आणि संजू यांचे भयंकर 
बरिनसलेले असते, इतके को त्यांची एकमेकांचे तोंड बघायची तयारी नसते. 


2 टर ग 
| र] | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


युस्तक-परामशी ८९ 


त्यांची मुलगी मिनी. वीस वर्षाची. अतिशय देखणी- ' हेमा मालिनो'सारखी 
दिसणारी, कुणाही तरुणाला भुरळ पडावी अशी. तिचे वागणे स्वच्छंदपणाने. 
चालू असते. ती आईझ्ी आणि वापाझ्ीही तुटकपणाने वागत असते. अक्ञा या. 


घरात सुसंवाद निर्माण करायचा, लालजी व संजू यांची दिलजमाई करावयाचो या. 


जिद्दीने भय्या प्रयत्नाला सुरवात करतो. दोघांना स्वतंत्रपणे भनवीत राहतो. भय्या 


मंजूबद्दल तक्रार करीत असतो. मंजू मूळचीच “ सेवसी, ” वदफेली वर्तन करणारी 
होतो. माझ्यावर जाळं टाकून लग्न करायला भाग पाडलं. भथ्याला पेज्ञाची गरज 
असताना तिने पैसे देऊ दिले नाहीत. भाऊ, बहिणी आपल्यापासून तोडल्या, 
सावड्याशी तिचे अनेतिक संबंध आहेत. आपण आपल्या कुटुंबात एकाकी, 
उपेक्षित असे चित्र लालजी भय्याच्या मनावर ठसवीत असतो. भय्याशी मात्र तो 
जिव्हाळ्याच्या, मित्रसदृश् सलगीच्या नात्याने वागतो. मंजू भय्याश्ी अतिशय 
चांगली वागते. त्याच्याशी आपण पूर्वी वाईट वागलो हे प्रांळपणाने कबूल करते. 
परंतु आपल्या त्या वागण्याच्या मुळाशी आपला नवराच आहे असे तिचे म्हणणे. 
कोणत्याही परिस्थितीत नवऱ्याशी जुळवून घेण्याची तिची तयारी नसते. 
त्याच्याबद्दल तिची मोठी तक्रार असावी अले वाटते, परंतु त्या विषयात ती बोलू 
इच्छित नाही. त्याच्या घरातील वर्तनाविषयी तिच्या अनेक तक्रारी असतात. तिने 
एखादी तक्रार भय्याजवळ करावी, लाल्जीने आपल्या दृष्टिकोणातून आपण तसे 
का वागलो हे भय्याजवळ सांगावे या पुनरवत रटाळ प्रकाराने कादंबरीचा वराच 
जाग व्यापलेला आहे. भय्याने मात्र लालजी, संजू आणि मिनी यांचा विश्‍वास व 
प्रेम संपादन केलेले असते. संजू-मिनी त्याच्या घरी जातात. मंजू-मिनीच्या घरीही 
त्याला घरातल्या वडिलधाऱ्या कर्त्याचे स्थान प्राप्त होते. मिनीला एकदा गर्भपात 
करावा लागलेला असतो. त्यानंतर फोटंमधल्या हॉटेलात गुरुनाथ हिदळेकर 
तिला पाठमोरा दिसतो. त्याला आपल्या जाळ्यात पकडण्यासाठी तौ 
उतावीळ झालेली दिसते. भंडारी जातीतील तो उसदा सुक्षिक्षित, कर्तबगार 
तरूण तिच्या प्रेमाने वेडा होतो. तिने आपल्याशी लग्न करावे याचा ध्यास 
घेतो. मिनीशिवाय त्याला काही सुचत नाहो. तिच्यासाठी सवंस्वाचा त्याग 
करायची त्याची तयारी असते. मिनीचे लग्न उपेंद्र ताम्हणे या होतकरू उमद्या 
तरुणाझी व्हावे हा हेतू मनात ठेवून भय्या तिची ओळख उपेंद्राशी करून देतो. 
सित्र म्हणून तिला दोघेही फार आवडतात. परंतु चार वर्षे आपल्याला लग्नच 
करायचे नाही असे ती दोघांनाही सांगत असते. लग्नाचा शब्द ती कोणालाच 
देत नाही. तिचे रात्री-अपरात्री मित्रांबरोबर अनिबंन्ध भटकणे चालू असते. 
आईला व काकाला ती दाद देत नाहो. 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२2 नवभारत 


भाऊ अथवा भावड्या हा मंजूचा मानलेला भाऊ. त्याच्याशी तिचे अनेतिक 
संबंध असल्याची सूचना लालजी पत्रातून करीत असतो. पैज्ञावरून संजूचे व 
भावड्याचे विनसते. संजू त्याला आपल्या घरातून हाकलून लावते. मिनी माज 
भाऊभामाची कड घेऊन संजूज्ी भांडते. 

सुमारे अडीचशे पानांच्या या कादंबरीचा पाऊण भाग विविध पात्रांमधीळ 


न 


वर सांगितलेले ढोवळ परस्परसंबंध पुनरुकतीने चित्रितत करण्यात खर्च झालेला 
आहे. कादंबरीच्या अखेरच्या भागात काहो घट्ना घडल्याचे चित्रग येते व 
पुर्वघटनांची धक्का देणारी माहिती येते. 


कलावंत लालऊीने ' घिअड बरॅकग्राउंड'वर जाहिरातीसाठी एक फोटो 
वाढलेला असतो. तो दाखविण्यासाठी 


भय्या मंजूला लाल्जीच्या स्ट॒डिओत घेऊन 
जातो. तेथे दोघेहो मोहाला बळी पडतात व पुढील संवादातून जे सूचित होते ते 
घडते. ( लेखकाने संवादाशिदाय दुसरे निवेदन वापरले नाही ). 

“ असं काय करता- वहिनी, तुम्ही पडणार आहात- दहिनी. 


“ भव्या ! मला आधार हवा आहे. सोडू नकोस- घट्ट धरून ठेव- 
भय्या 5५” 
“ वहिती55 , असं नका करू 55 . आपण काय आरंभलं आहे--- ९ 


“सला अजून जवळ घे रे 5५- भय्या 5५, अ ५ जन 5६६ -- 
“संजू ५४५-भमंष्जू५5५$५-मसं$5७ ज ५५६५] 
( द्विवंड चिन्हांच्या वाढत्या प्रसाणावडून प्रसंगाची उत्कटत 


अ५$जू$$न-? 


ता आपल्या ध्यानात येते ) . 
मिनोशी लग्न करू इच्छिणारा उतपेत्र सनालो जदरदस्त 
आजारी यडतो. त्याला माहिती कळते, को मिनीचे आणि 
संबंध असतात. भय्या आणि मंजू जेव्हा सिनीला 


धवका बसून 
भावड्याचे अनेतिक 


प्त र जाब विचारतात तेव्हा 
भाऊमामाकडे गेल्याशिवाय आपल्याला चेल पडत नाही, त्याच्यावर आपले प्रेम 


आहे व त्याच्याशी आपण 
गेल्याचे सांगते. 


गुरुनाथला पत्र लिहून आपण त्याच्याशी लग्न करणार तसल्याचे कळविते 


गुरुनाथला जवर धवका बसून तो गळफास लावन आत्महत्त्या करतो. मिनी 
पोलिस चोकीवरून येताना पाय घसरून पडते. व तिचा गर्भपात होतो व तिला 
हॉस्पिटलमध्ये राहावे लागते. सिनी व लालजी मनाने जवळ येतात. लालजीचे 
जर्मनीला जायचे ठरते. भय्या संजूला लाल्जीबरोबर जाण्याचा आग्रह करतो. 
( त्या दोघांची दिलजमाई व्हाबी असा त्याचा अजूनही पवित्र हेतू आणि प्रयत्त 


कन करणार असल्याचे व आपल्याला पुन्हा दिवस 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| अनुक्रमणिका | 


क्र हँ च 
न अमृतमहोत्सवी > 
च. वर्ष ७४ > 
ण 
प) र. “क 
$ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक परामशे ९९ 
असतो ). मग संजूला गोप्यल्फोट करणें भाग पडते लालजी समसंभोगी असून 
त्याचे आणि त्याचा नोकर चतुरलाल यांचे संबंध असल्याचे सांगते. त्याने या 
विकतीतत चतरलालता लिहिलेली पत्रे वाचायला देते. लालजीने चतुरलालला 
आपल्यावरोवर जर्मनीला न्यावयाचे ठरविलेले असते. आपले रहस्य भव्याला कळल 
'सजताच तो भय्यावरती मंजूवदह्दल भारोप फरतो. नंतर सुधारून घेतो. जगातल्या 
थोर छलावंतांचे दाखले देऊत सेससंभोगीपणाचे समर्थन करतो. भय्या रागावला 
आहे हे बघून त्याची क्षनायाचचा करतो. भय्या - संजू - संवंधाची चाहूल लागलेला! 
त्याची मानी पत्नी इं ही ळठोरपणाने बोळते. भय्याच्या संसाराला आता 
कौड लागलेली आहे हे सुचवून लेलकाने कादंबरी संपविली आहे. 
सगळी पात्रे * ऑक्टोपस ' म्हणून दाखवायची हे सूत्र लेखकाने मनाशी 
योजन कांवरीचे लेखन केलेले आहे अते जाणवते. लालजी तरण मंजूला आपल्या 
जाळ्यात ओढतो तर कालातरान तो स्वतःच चतुरलालच्या जाळ्यात ₹ पडतो 
मिनी भाऊमसामाच्या नांग्यात अडकलेली असते पण तौ गरुनाथ व स्प्त्रया 
तरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढते. मंज भर्याला आपल्या जाळ्यात पकडते. असे 
दुसऱ्याठा भक्ष्य म्हणून प कांडणारे व आपणहो दुसर्‍याचे भथ्य होणारे कामयीडित 
ऑक्टोपस आहित. मात्र कादंबरीच्या अलरा खेरीस ते ऑक्टोपस आहेत अक्षी 
केवळ भम हिती आपल्याला कळते. या पात्ताचा आअदटोपसपणा प्रत्ययाला आणन 


सनोविरलेषण म्हुणज लाज्दिक भाष्य नव्हे का! लेखकाचे पात्नासंवंधी केलेले निवे 


वटे. पात्रांच्या कतींच्या अथवा उपवताच्या दारा त्यांच्या अंतसनावर अथण 


न 
प्रकाश टाकणे त त्यांची मने प्रत्ययाळा आजून देणे शाक्य असत प्रस्तुत कादंबरीत 
मात्र त्यांच्या भनाचे, सनाच्य गता तीचे, अंतगत तणावांचे चित्र रेखाटन त्यांचा 


मत 
याय 


ऱ्या 
कादवरांत 


प्रारंभ व्हावयास हबा होता. अनंसःगक आणि अस्वचाभाधिक वाटाव्यात अक्षा 
कामविकाराने पाड्ति असलेली हो माणसे आहेत त्यांच्या भनाचे घर्यताचे 
[चित्र सी रेखाटतो, या शूमिक्ेतून जर पेंडऱ्यांनी कादंबरी लिहिली असती तर 
त्यांनी त्यांना अभिप्रेत असलेल्या विपयाचे आव्हान लौट स्वीकारले असे तरी 
निदात जझ्ञाळे असते. परंतु वादंबरीला जे रूप प्राप्त झालेले आहे त्यावरून 
वठेच दिसते, की अनैसगिक कामविकाराचे रंजनमूल्य जक्षात घेऊन लेखकाने 
त्याचा उपयोग केला आहे. ( कदाचित, नवीन धीट कादंबरीकारांच्या मागे 
आपण नाही हे दाखविण्याचा स्पधचा हेत्‌ नसेलच असे म्हणवत नाही. ) 


2 पाश २ 
जा व्र क 
४8 नवभारत उरी. 


पा सळ तुती 
७६ ६४अमृतमहोत्सवी, “, 
अनुक्रमणिका ७ टी 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास वीर 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अधू 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


९२ नवभारत 


व्हादंबरीत पात्रांच्या सानसिक पातळीवर अथवा त्यांच्या जीवनव्यवहारात 
घडते असे थोडेच. पहिल्या जवळ जवळ पाउण भागात वरती वर्णन केल्याप्रमाणे 
पात्रांच्या मनातील ढोबळ तणाव दाखविले आहेत. शेवटी झेवटी सनसनाटी 
घटना घडतात आणि धक्का देगाऱ्या पुर्वघटनांची माहिती येते. 


टर 


मजु आणि भय्या या दोर ब भावजय यांचा संवंध लेखकाने दाखविला. 


आहे. हा प्रलंग एक प्रकारच्या अनपेक्षितपणेच येतो. लक्षात यावे धा प्रकारचे 
त्यांचे परस्परांबहल्चे आकरदंग लेखकाने आधी दाखविले नाहो. या प्रसंगानंतर 
दोघे एकमेकांशी बोलतात. तेव्हा प्रथमभेटीपासून आपण चाळवलो गेलो अस- 
ल्याचे मंजू कबूल करते व अलीकडच्या काही दिवसात तिच्याबहृलचे आकण 
वाटू लागल्याचे भय्या कबूल करतो. म्हणजे होहो माहिती म्हणूनच आकस्मिक- 
पणे येते. त्यांच्या आधीच्या वर्तनाला एक' वेगळी अर्थपुर्णता देग्याचे सासर्थ्ये या 
घटनेत नाही. हो घटना स्वतंत्रपणेच धक्का देणारी, चविष्ट, म्हणून रंजक 
ठरते. आधीच्या काही संवादात मंजूला भय्याबद्दल आकर्षण वाटते को काय 
यांचा संभ्रम पडावा अल्ली वाक्ये आढळतात. उदाहरणार्थ, मंजू स्वतःच्या 
सोन्दर्याचा उल्लेख करून त्याच्याकडून अभिप्राय वदवून घेते. “ तुझं साझं नातं 
संपेल त्याचं काय ? मिनीचं काय? ” अते एकदा उद्गारते. परंतु हे प्रेमळ 
भावजयीने दिराक्ी बोलावे त्या स्वरूपाचेही ठरते. त्या दोघांचा संबंध आल्यानंतर 
अज्ञा काहो वाक्यांना वेगळा अर्थ प्राप्त झाल्याचे जाणवते. परंतु येथे पेंडरयांनी 
रहस्यकथेचो रीत वापरली आहे. रहस्यक्थेत खरा गुन्हेगार कोण हे 


कळल्यावर 
त्याच्या आधीच्या वागण्यावर वेगळाच प्रकाश पडतो. तसा येथे प्रकार झाला. 
आहे. या प्रसंगाच्या संदर्भात त्या दोघांच्या मनाचे फारसे चित्रण होत नाहो. 


धक्का देणाच्या व्याजनाट्यात्म तंत्राचा मोह पेंडऱ्यांना पड 


_ 


पणे बसावा यासाठी व्यक्तिरेखा सरळपणाने त्यानी दाखविल्या नाहीत, एवढेच 
नव्हे तर वाचकांची दिज्ञाभूल व्हाबी अश्या प्रकारे चित्रिलेल्या आहेत. लालजीच्या 


तोंडून रंगविलेली मंजू बदफलो, कजाग, नवऱ्याला छळगारी, व तो स्वतः: कुटुं 


वात एकाको पडलेळा, दुःखी. मंजूच्या दृष्टीने रंगविलेला लालजी घराकडे लक्ष 
न देणारा, आपल्याज्ञी घ मुलीशी 'फटळून बागणारा, बाहेर उद्योग करणारा. त्या 
दोघांच्या बरतनाबद्दळ वाचक भात्र तर्क करोत बसतो. कादंबरीच्या झेवटी 
लालजीने चतुरलालकी संबंध असतात हे समजून वाचक स्तिमित होतो. हः 
धक्का त्याला अनपेक्षित असतो. या माहितीने लालजीचे मनोदर्शन होते असे 
नाहो. मंजू-लालजींचे का पटत नाही याचे ढोबळ कारण समजते एवढच. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


लेला असल्या-. 
मुळे कादंबरीच्या रूपावर त्याचा परिगान झाला आहे. धक्का परिणामकारक-. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक परामशी ९३ 


मिनीची व्यक्तिरेखा होहो याप्रकारेच दिशाभूल करणारी रेखाटली आहे. 
नुसतीच स्थूल नव्हे तर अस्वाभाविक व सुसंगती नसलेली. फोर्टामधील हॉटेलात 
जे मिनीचे प्रथमदर्गांन घडते त्यावरून ती एक अँबॉर्शन खपवून नव्या तरुणाला 
जाळ्यात पकडून त्याच्याशी लग्न करावयास उतावीळ असलेलो दिसते. नंतरची 
मिनी तरुणांना खेळविणारी, स्वैराचारी परंतु लग्नाचा शब्द देऊन स्वतःस बांधून 
घेण्यास तयार नसलेली अक्ली दिसते. परंतु शेवटी कळते को ती चाळीस 
वर्षाच्या नप्फड भाऊसामाच्या जबरदस्त आकर्षणात सापडलेली, त्याच्या लह- 
वासाची चटक लागलेली, त्याच्याकडे गेल्यावाचून न राहवणारी, त्याच्यावर 
प्रेम असलेली व त्याच्याशीच लग्त करण्याचा निश्‍चय केलेली. हो माहितीही 
अनपेक्षित असते. भाऊचे मंजूशी संबंध असावेत हे सुरवातीला सुचवून अखेरीला 
मात्र लेखकाने वाचकांचा “ कात्रज” केला. जितका घेवका अनपेक्षित तितव्ो 
वाचकांना जास्त मोज. मात्र या माहितीने मिनीच्या व्यक्तिरेखेला अर्थपूर्णता 
तर येत नाहोच, उलट ती अस्वाभाविक बनते. मिनी जर भाऊमामाच्य़ा एवढ्या 
जवरदस्त आकर्षणात सापडली असेल तर तिला दुसर्‍या तरुणाच्या सहवासाची 
गोडी वाटणे संभवनीय ठरत नाहो. गुरुनाथला आकषित वरून घेण्याचा तिचा 
प्रयत्न त्याच्या दर्नाने भारावून जाणे व त्याचा ध्यास घेणे हे अस्वाभाविक 
वाटते. उपेंद्राश्ी तिचे घडणारे वतन हेही फारसे स्वाभाविक ठरत नाही. 

पेंडव्यांनी मनात योजिलेल्या सूत्रानुसार ह्या पात्रांचे ऑवटोपस म्हणून 
'केवळ द्वन घडविले आहे. त्यांचा ऑक्टोपसपणा खोलात जाऊन ते चित्रित 
करू दहकलेले नाहोत. या ऑक्टोपसपणाचे मूळ सूलभूत मानवी मनरपिडात आहे 
र्‍या प्रकारचा प्रत्यय हौ कादंबरी देऊ शकत नाहो. केवळ संवादांच्या हारा साधलेला 
अलिप्तपणा व वस्तुनिष्ठता हौ पोकळ व वरवरची आहे. स्वेराचार करणार्‍या 
या पात्रांच्या ठिकाणी खराखुरा नौत्यतीत थंडपणा, निदंयपणा लेखकाने जो 
दाखविल्यासारखा वाटतो तोही वरवरचा व पोकळ ठरतो. त्यांच्या नीत्यतीत 
थंडपणाचे चित्रण ऑक्टोपसपणा चित्रित करण्याच्या दृष्टीने अथंपूर्ण ठरले 
असते. परंतु तसे येथे घडत नाहो. एवढेच नव्हे तर या पात्रांचा सवाट 
चातळीवरचा ऑव्टोपसपणाही पेंडड्यांनी टिकू दिला ताही. ऑक्टोपसपणाची 
समाजशास्त्रीय वा सानसशास्त्रीय बाळबोध, पुस्तकी, बोधवादी स्पध्टोकरणे 
दिली आहेत. अँबॉ्शन झाल्यामुळे हॉस्पिटलात असलेली मिनो आपल्या बापाला 
म्हणते, “पण मी फार वाईट आहे का हो? ” त्यावर तो म्हणतो, मिनी, 
तुझ्या हातून घडलं त्याला तुझे आईबाप जबाबदार आहेत. मुलांना माया हबी 
असते, नुसती मोकळीक नको असते. तुला ओढ वाटावो असं आपल्या घरात 


| अनुक्रमणिका | द विका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्ष्ठ नवभारत 


काही आहे का? सुळात ते घरच नाहो, लॉजिंग-वोडित्ण आहे. तेव्हा घडले 
त्याचा दोष तुझ्या एकटीकडे नाही. मोसुद्धा जबाबदार आहे. तुला कघी जवळ 
घेतलं नाहो. नावेनं बोललो लाही. मला व्हाही वाटत नसे असं नाही. ” या 
व्हादंबरीचे जेव्हा नाटक होईल तेव्हा ते बघून किमान एवढा * सॉलिड ? बोध 
घेऊन प्रेक्षक समाधानाने घरोघर जातील. 

संजू व भथव्या यांच्यात स्टुडिओमध्ये “ तो प्रसंग । घडल्यानंतर लंज 
सांगते कौ गेलो पंधरा वर्षें नवर्‍्याज्ञी( ही ) संबंध न ठेवता ती बतस्थपणे 


राहात रो सअपण>े लसिच्या तील चोर जण मेल रो>  -. वारी . 
राहात आला आह तिच्यातील स्त्रात्वे जण मेल होत. स्टुडिओतील एपांत, 


काळोख यांसुळे तिच्या स्त्रीत्वाला जाग येऊन तो प्रसंग घडला, स्हगजे तिच्या- 
तील आक्टोपसपणासुळे नव्हे, तर परिस्थितीनुळेच हे घडते, असा संस्कार 
वाचकांच्या मनावर होतो. तिला समजून घेऊन तिच्याभहदळ अनुकंपाही वाटायला 


«9 > 


हरकत असू तये ( अज्लीही लेखकाची अपेक्षा असेल ). 


सालजी भंय्याससोर सससंभोगीवाल्यांची पुस्तकी कंफियत मांडतो. स्त्री-- 
रपसंबंध हाच अनेस्गिक. एरषवेठ हा गेंदर्याचं _ व ल्न 
पुरुपसंबंध हाच अनेसनिव. पुरुपदेह हःच सोंदर्याचं निधान. जगातील थोर कबी, 
ळव! ह मह ट्क च 


वजे डे भाळानंत याच पथातील, असा दावा तो करतो. 
बॅकग्राऊंड वर जाहिरात तयार करण्यात 


वि ऱ् र त् कलावंताचे आव्हास आपण 
स्वीकारीत क्षाहोत अले लालजीला दाटत असते. कादंबरीच्या सुरवातीपासन 
लेखकाले त्याच्या “ क्रिएटिव्ह थिल ” चे चऱ्हार वळले आहे, ते लालजीला 
कलावंत म्हणून चित्रित करण्याच्या हव्यासातून,. आणि ते अज्वासाठी की त्याची 
सससंभोगीपणाची केफियत देताना त्याचा कलावंतपणा आधार म्हणून उपयोगी 
पडादा म्हणून. 

प्रातिभिक क्षणी फोर्टमधील हॉटेलात मिनीबरोबर चारू पेंडव्यांना 
दिसली, त्यांचे संवाद त्यांनी एकले हेच चारू या कादंबरोत आहे, त्याचे 
बलवत्तर व्ाारण. तिसया अस्तित्वाचे दुसरे सस्थन करता येत नाहो. ती आहे 
म्हणून तिचा नबरा आहे. मिनी - गुरुनाथ प्रकरणावर भाष्य करणे ब 
नवरा-बायको एकांतात कसे वागतात हे रोचकपणे दाखविणे एवढा हेत ते 
साध्य करतात. कादंबरीत या पात्रांची अपरिहार्यता जाणवत नाहो. र 


त्र 


एकप्रकारच्या वस्तुनिष्ठपणे व अलिप्तपणे चित्रण करण्यासाठी संवादांचा- 


वापर करजे हो अनुरूप ठरावी अशी निवेदनाची पद्धती. वरंतु पेंडड्यांच्या 


अनेक कादंबऱ्यांमध्ये संवादात आणि त्याद्वारा घडणाऱ्या व्यक्तिचित्रणात काही. 


ठराविक लकबी पुनःघुग्हा दिसतात. एकाने दुसऱ्यावर एक आरोप कण्या. 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामडी शके 


दुसऱ्याने तो नाकारायचा. पहिल्याने आरोपाची पुनर्वती केल्यावर दुसऱ्याने अंशतः 
मान्य करायचा, हो एक लकव. दोन पात्रांनी एकमेकांना घालून पाडून बोलायचे, 
उणी-डुगी काढायची, रागवायचे व प्रेमही व्यक्त करायचे. या कादंबरीतील 
सुरवातीचे मिनी आणि चारू यांचे बोलणे या प्रकारचे. “ गारंबीच्या बापू ” 
मधील य्लोद आणि भतवाडीची मावशी जणू फोर्टात येऊन बौलतात. वहिनीची 
म्हणजे तित्राच्षा बायकोची बाजू घेऊन मित्राला प्रेमळपणे दटःवणे हा गुरुनाथ 
-पंडित यांच्यामधील प्रकार पुन्हा वायु - दिनकर - रांधा यांच्या संवादांची 
आठवण करून देणारा. या प्रकारच्या संवादांनी व्यक्तिचित्राची सोपी गुंतागुंत वाढते, 
वास्तवाचा आभास निर्माण करता येतो. मात्र या प्रकारच्या संवादांनी कोणतेच 
कलात्मक कार्य न साधता कादंबरी अकारण फुगते. 

कादंदरीश्ी एकजीव न होणार्‍या परंतु स्वतंत्रपणे सामर्थ्यशाली असणाऱ्या 
कथाबीजाची आपल्याला प्रतीती येते ती गुरुनाथ व त्याचा बाप यांच्या संघर्षाच्या 
चित्रणामध्ये. आपल्या भंडारी परंपरेचा अभिमान असलेला ताठ, श्रीसंत आप्पाजी 
ब ढिक्षणाने ब्राह्मणी संस्कृतीचा वललेला गुरुनाथ यांच्यातील संघर्ष हा दोन 
संस्कृतीतील तीन्न व शोकात्म असा संघर्ष असतो. पेंडते या संवर्षाची जाणीनही 
प्रकट करतात. परंतु त्यांनी स्वतःला एका वेगळ्या सूत्रात बांधून घेतले असल्याने 
हा जिवंत संघर्ष रंगविणे त्यांच्या कक्षेबाहेरचे होते. कादंबरी लिहितात त्यांनी 
आपले लक्ष केन्वित केले आहे. ते उपऱ्या, उथळ, सनसनाटी, रंजक नाट्यावरच. 

एकंदरीत या कादंबरीत समाजाच्या वरच्या थरातील लोकांच्या लेंगिक 
स्वेराचाराचे चित्रण आहे. दीर-भावजयीचा निंषिबर समजलो. जाणा सवाध 
दाखविलेला आहे. अनेसगिक समसंभोशीपणाचे चित्र आहे. विषम वयाच्या 
स्त्रीपुरुषांमधील प्रबळ कामासवतीचे चित्रण आहे. कमनीय शरीराची, साळसूद 
चेहरा असलेली, छेंगिक स्वैराचार करणारी तरुणी आहे. उत्कृष्ट भावुक प्रेम 
करणारे तरण आहेत. “ आपण बुवा यातले नाही ' असे मनाला बजावीत, 
उच्चवर्गीयांच्या स्वैराचाराची दृव्ये वरच्या नेतिक भूमिकेतून जिभल्या चाटोत 
बघावयास उत्सुकत असलेला मध्यमवर्गीय प्रेक्षक तयार आहेच. व्यशिचार, 
आत्महत्या आहे; झुरणे आहे. संवाद तर तयार आहेतच. तेव्हा रंगभूमीवर 
गाजेल व लोकप्रिय ठरेल असे या कादंबरीचे नाटक करायला पडसे केव्हाही 


मोकळे आहेत. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


फाकळफाडशाळायमडळ गरंयफाळा 


१, घर्मकोडा- व्यवहारकाण्ड भाग १ ते ३ किंभत 
साधी बांधणी ८०.०० 
कापडी बांधणी १०४-०० 
९, धर्भेकोषा - उपनिपत्काण्ड भाग १ ते ४ 
साधी बांधणी १५९०-०० 
कापडी बांधणी १८९.०० 
३, धर्ेक्काहा- संस्कारकाण्ड भाग १ ला उंण 
कापडी बांधणी ७३.०० 
५. मीसांसाकोश भाग १ ते ७ ( संपूर्ण ) मणक्कद 
५. कोपीतकिब्राह्मणारण्यकविषयकाश ६.०० 
६, वाद्गागमाथसंग्रहः रव कद 
७. नवमानवतावाद्‌ २ ५र 
८, मानवाचा आदरा अन्वय 
९, घेदिक संस्कृतीचा विकास ( पुधारून वाढविठेळी आवृत्ती ) 
( तकताथे लक्ष्मणश्याक्री जोशी)  २९०.०० 
१०, चावोक - इतिहास आणि तत्त्वज्ञान 
( प्रा, सदाशिव आठवले ) ३.०० 
११, गीता-प्रवेश (डॉ. गो. वि. देवस्थळी ) त 
१२. महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना 
(श्री. चा, अ. दाभोलकर ) र॑ःळ्क 
१३. सिंधु संस्कृती, क्रग्बेद व हिंदु संस्कृती 
(प्र, रा, देशमुख ) ४००० 
१४. इतिहासाच तत्त्वज्ञान (प्रा, सदाशिव आठवले) ७ नक 
१५, लाकशाहांचे धाक (श्रा. पन्नालाल सुराणा) २.०० 


» सझारताय खावमाचा आदश ( सा, कमल पाध्ये)  *-०० 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


रश्त, ४१०. 0 11 1332 नवमारत 


इयं तेव्हा, हं तितकं 
शेतातून सोनं चिकवायचं असेल तर पिव्ला वर्षभर, 
हवं तेव्हा - हवं तितकं पाणी मिळायला हवं. 
त्या साठा श्ररवश्याचं असं 'एकच' 
गीर एजिन 


3 तै १५ हॉर्स पॉवर 


किर्लोस्कर ऑईल एंजिन्स लिमिटेड, 


रजि. ऑफिस-एल्फिन्स्टन रोड,पुणे$_______“ 
([]. '५ भिनसाठी किर्लोस्कर आईल पंजिन्सू यांनी या ट्रेडमार्कच्या उपयोगाचा अधिकार नोंदविला आहे” 


1०॥ & 83/)९0-7181-1 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


